मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


ऑक्टोबर १९७७ [ अंक १ 


य आमची अमेरिकेची यात्रा 
( दैनंदिनी टि 
तर्कतीथे लक्ष्मणशास्री जोशी 


स्वातंञ्याच्या दोन संकल्पना : र 
इसाया ब्रर्लिन पकी 


विज्ञानाचा सामाजिक आकृतिबंध ः' |. 
डौ. र. गो. लागू र | 


प्राचीन भारतीय राजकीय विचार-२ ९: 
डा क. य धमम-स्वरूप, विकास आणि व्याप्ती टा 
कि 2000005000 मयी दर अशोक चौसाळकर शर 


प्राह्षुपाठशाळामंडळ वाई, संचालित मासिक 


अध्यक्ष व विश्‍वस्त 
तकती्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 


( महाराष्ट्र राज्य साहित्य, संस्कृती मंडळ पुरस्कृत ) 


वषे एकतिसावे! ऑक्टोबर, 
अंक पहिला १९७७ 
संपादक-मंडळ 


वि. म. वेडेकर, मे. पु. रेगे (का. सं. ), वसंत स. जोशी, रा. ग. जाधव, अ. ना. ठाकूर, सु. र. देशपांडे, 
अ. र. कुलकर्णी, रंगनाथशास्त्री जोशी, रा. पु. कोल्हटकर, भा. ग. सुर्वे ( निमंत्रक ). 


निवेदने. . . |. १ कार्यकारी संपादक 

आपली भाषिक समस्या र संपादकीय 

आमची अमेरिकेची यात्रा.  . ५ तर्कतीर्थ लक्ष्मणशात्ली जोशी 
स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना . १४ मे. पु. रेगे 

विज्ञानाचा सामाजिक आकृतिबंध . २७ डॉ.र.गो. लागू 


प्राचीन भारतीय राजकीय विचार-२ ३७ 'अशोक चोसाळकर 
एकलव्याची कथा- आणखी प्रकादहा ४६ ग. वा. कवीश्वर 


महानुभाव पंथ आणि नामदेव ७५१ श्री. शं. गो. तुळपुळे 

ग्रेथ-परिचय --- ५४ वि. म. बेडेकर, पु. र, देशपांडे 

सार- संकलन --- ६्र 
का कन्यका ज्य कक ऊजा कळक ज्य मड ळय फळ्यळयळवन कक क सया 


पत्रव्यवहाराचा पत्ता ९) संपादकीय:- भा. ग, सुर्वे 
प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, बाई 


२) व्यवस्थापक्रीय:- पां. गो, आपटे, 
व्यवस्थापक “ नवभारत ” मासिक 
(6 च 
10 प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि. सातारा ) 


वार्षिक वबगगणी १८ रु. अंकास रु. २ 


क ४ 
लखक पारचथ 


तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक, कीर्ती कॉलेज, मुंबई, विचारवंत व लेखक. 


(२) तकंतीर्थ लक्ष्मणशासख्री जोशी : 
विद्वान, विचारवंत, हेखक व विश्‍वकोक्याचे प्रमुख संपादक. 


(३) सर इसाया बर्लिन : 
ऑक्स्फड विद्यापीठात राजकीय तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक व ' कार्लमाक्‍्सं ), “द हेज हॉग 
अण्ड द फॉक्स,' ' द एज ऑफ एन्लाइटनमेन्ट?, ' फोर एसेज्‌ ऑन ल्विर्टी? इ. ग्रंथांचे लेखक 


(४) डॉ. र. गो. लागू : 
टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ह्या संस्थेच्या डॉ. होभीभाभा विज्ञान शिक्षण 
केंद्रात संशोधन करीत आहेत. 


(५) अशोक चौसाळकर : 
विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे ज्युनिअर रिसर्च फेलो ! -राज्य्षास्त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ 


(६) ग. वा. कवीश्वर : 
तत्त्वज्ञानाचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक, इंदूर. । नीती आणि कलोपासना /, 
* महाभारत युद्धाची कालगणनात्मक रहस्ये ' इत्यादि मराठी आणि त्त्स 
ग्रंथांचे लेखक. 


* गीता तत्त्वदर्शन !, 
त्सम हिंदी व इंग्रजी 


(७) शं. गो. तुळपुळे : 
मराठीचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, पुणे विद्य,पीठ, 


(८) वि, म. वेडेकर 
साहाय्यक संशोधक, पदव्युत्तर विभाग, 


र र भाडारकर प्राच्यविद्या संशोधक मंदिर, पुणे व 
* नवभारत चे माजी कार्यकारी संपादक, 


(९) सु. र. देशपांडे 
विशवकोश्याचे संपादक व पुरातत्त्व विद्या विषयाती 


ल डॉक्टरेटसाठी प्रवंध सादर. 
(पुणे विद्यापीठ) 


त ण -करखगघनचि्नसज, 


श्क्र्ड 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


निवेदन 


ह्या अंकापासून “ नवभारता'च्या बाह्यांगात फरक झाला आहे हे वाचकांच्या ध्यानी येईल. 
वास्तविक हा फरक म्हणजे चक्रनेमिक्रम न्यायाने पूर्वस्थितीवर येणे आहे. आक्टोबर १९७१ पासुन 
“नवभारत ' डेमी आकारात प्रसिद्ध होऊ लागले ते कै. अ. का. प्रियोळकरांच्या सुचनेमुळे. वेगवेगळो 
पुस्तके ' नवभारता'तून लेखमालांच्या स्वरूपात क्रमश: प्रसिद्ध करावी आणि नंतर ती ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध 
करावी, म्हणजे छपाईचा खर्च कमी येईल आणि ग्रंथ कमी क्रिमतीत वाचकांना उपलब्ध करून देता 
घेतील अंज्षी योजना होती. अनेक कारणांमुळे ही योजना व्यवहार्य ठरत नाही असे आढळून आल्यामुळे 
: नवभारत? आता परत पूर्वीच्या आकारात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


पण बाह्यांगाबरोबर अंतरंगातही जाणीवपूर्वेक परिवर्तन करण्याचा संकल्प करण्यात आला 
आहे. “ नवभारता'त नव-भारताचे प्रतिबिंब पुरेशा प्रमाणात दिसून येत नाही असा खेद ' नवभारता'चे 
एके काळचे कार्यकारी संपादक कै. गोवर्धन पारिख व्यक्‍त करीत. नव-भारत घडविण्यामागे ज्या 
प्रेरणा आहेत आणि ज्या परिस्थितीला आणि समस्यांना तोंड देऊन नव-भारत आकाराला येत आहे 
त्यांचे स्वरूध स्पष्ट करणार्‍या विवेचनपर आणि विइलेषणपर लेखांना यापुढे ' नवभारतात ' अधिक स्थान 
मिळेल, ह्याच&डद्देशाने मूलभूत सामाजिक संकल्पना आणि समस्या यांविषयीच्या महत्वाच्या इंग्रजी 
ठेखांची भाषांतरे प्रसिद्ध करण्याचा, तसेच महत्वाच्या इंग्रजी पुस्तकांचा परिचय करून देणारे लेख 
सिद्ध करण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे. पण ह्याबरोबरच पारंपरिक भारतीय संस्कृतीच्या 
वारक्षाचे विदलेषण आणि मूल्यमापन करणार्‍या लेखांचेही पूर्वीप्रमाणेच अगत्याने स्वागत होईल. 
मराठीत व इंग्रजीत प्रकाशित होणार्‍या महत्वाच्या पुस्तकांचा परामर्ष अधिक तत्परतेने घेतला जाईल 
अशीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

: नवभारता'च्या ह्या उपक्रमांना पूर्वीप्रमाणेच वाचकांचा वाढता पाठिंबा राहील अशी खात्री 
आाहे. 

कायेकारी संपादक 


र क क गण 


"करखगंघर चिज, 


वविण 


आपली भाषिक समस्या 


भाषेच्या प्रश्‍नावरून देशात परत वादंग घडून येणार अशी स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. आपली 


भाषिक परिस्थितीच इतकी गुंतागुंतीची आहे कौ तिच्या सर्व घटकांशी योग्यपणे जुळवून घेतलेले धोरण 
आखणे आणि ते त्याचा तोल न विघडविता व्यवहारात उतरविणे ही अतिशय अवघड गोष्ट आहे. 


प्रदेशांचा सर्व व्यवहार- सर्व राज्यकारभार, शिक्षण व्पवहार- त्या, त्या प्रादेशिक भा 
व्हावा आणि संवंध देशाचा व्यवहार, ह्या कार्यासाठी सर्वांनी मान्य केलेल्या अशा. एका भारतीय 
भाषेमधून व्हावा ही ह्या संबंधातील तत्त्वनिष्ठ भूमिका आहे असे अनेकांना वाटेळ. अखिल भारतीय 
व्यवहाराची भाषा ही भूमिका पार पाडायला हिंदीइतकी दुसरी कोणतीही भारतीय भापा पात्र नाही 
हे म्हणणेही अनेकांना मान्य होईल. पण हिंदीला सरकारी कारभाराची अखिल भारतीय भाषा हे नक 
च्यायला दाक्षिणात्यांचा कडवा विरोध आहे. असे केल्याने सर्वच पातळ्यांवरील सरकारी नोकऱ्या ह्दि 
मातृभाषा असलेल्या लोकांना इतरांपेक्षा अधिक सुलभतेने मिळतील व ही वि ् 


युक्तिवाद ह्या विरोधाचे समर्थन करण्यासाठी करण्यात येतो. पण हिंदीला अ 


षांमधून 


' उत्तरेकडून होणार्‍या ह्या आक्रमणा ला पायवंद धालण्यासाठी सर्व समाज एकवटतो. आर्यवंशियां 
द्राविडांवर करण्यात येणारा हा एक आणखी अत्याचार आहे असेही ह्या संबं * आयवाशयांकडून 


सबधात म्हणण्यात येते. 
तेव्हा हा केवळ नोकर्‍यांविषयींचा प्रश्‍न नाही. भ्र 
* भाषा ही धर्माप्रम णे 
जिव्हाळचाची, त्याच्या * अस्मिते'ला जाऊन भिडणारी गोष्ट आहे. भारतीय याच अतिशय 
अनिवार्यपणे दुहेरी आहे; ही अस्मिता एकाच वेळी व आत्मतेने त्र्य 


भारतीय आणि प्रादेशिक असते. भ 
एकाच वेळी भारतीय आणि महाराष्ट्रीय, भारतीय आणि अ आ. भोडितीय'भागूच 


अंगांतील कोणते अ केन्नडिग असतो. आणि भारती तेच्या 
ह्या दोन अंगांतील कोणते अंग भ्रधान, वरचढ आहे आणि चे वि निविन्यॉ 
उपस्थित होत नाही. विशिष्ट प्रदेशात ज्यांची पाळेमळे 

जीवनाशी जे एकरूप ज्ञालेले नाहीत असे सामाजिक गट 


प्रादेशिक अस्मितेची पुरेशा प्रमाणात केदर करताना दिसत नाहीत-केव 


त्यांच्या वागण्यातुनही ही कदर आढळून येत नाही-तोपर्यंत हिंदीला अखिल भारतीय 
विरोध होत रहाणार. किंवा जोपर्यत प्रादेशिक भाषिक गटाला 


आत्मविश्‍वास वाटावा इतकी ती समृद्ध आणि सुप्रतिष्ठित होत नाही तोपर्यंत देशिक 
हिंदी यांमधील हा ताण चालू राहणार. 

आज अखिल भारतीय व्यवहाराची भाषा इंग्रजी आहे पण इंग्रजीचे स्थान 
नाही. आज ' उच्च ! शिक्षणाचे माध्यम 
महाराष्ट्रातील विद्यापीठांतुन मराठीचे जे स्थान आहे ते ज्यां 


आ र्‍्कखगघचिछनपज, 


न्क्र्ढ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


आपली भाषिक समस्या ३ 


विद्यार्थ्यांसाठी दिलेली एक सवलत अश्या स्वरूपाचे आहे. ते कोणत्याही शैक्षणिक किंवा सामाजिक 
तत्त्वावर आधारलेले नाही. मराठी माध्यमातून क्रिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यावर तो हलक्या प्रतीचा आहे 
असा छाप सर्व समाजाच्या आणि त्याच्या स्वतःच्या दृष्टीने मारलेला असतो. विद्यापीठात इंग्रजी माध्यम 
असल्याने माध्यमिक आणि आता प्राथमिक आणि पू्वप्राथमिकही शाळांतून इंग्रजीचा माध्यम म्हणून 
वाढत्या प्रमाणावर उपयोग होऊ लागला आहे. ही कुणीही कुणावर लादलेली जाचक परिस्थिती नव्हे. 
शिक्षणाचे माध्यम म्हणून इंग्रजीच रहावी ही सुशिक्षित मध्यमवर्गाची आणि विशेषतः: शिक्षणाच्या 
क्षेत्रात नव्याने प्रवेश करणार्‍या वहुजन समाजाची आग्रहाची मागणी आहे. 


इंग्रजी राजवट होती तेव्हा इंग्रजीची जी प्रतिष्ठा होती ती राज्यकारभाराची भाषा, आणि 
म्हणून नोकरीचे आणि सत्तेचे साधन, म्हणून होतीच. पण शिवाय आधुनिक ज्ञान-विज्ञानाची आणि 
अभिजात आधुनिक साहित्याची भाषा म्हणूनही होती. आधुनिक नैतिक आणि सामाजिक मूल्ये, 
आधुनिक प्रेरणा आणि संवेदनशीलता ज्याच्यात समृद्धपणे मूर्त झाली आहेत असे हे साहित्य होते आणि 
म्हणून भारतीय प्रवोधनाचे ते अमोध साधत ठरले. आज इंग्रजीची जी प्रतिष्ठा आहे ती, ज्याच्या 
साम्राज्यावरून सुर्यच मावळला असे नाही तर ज्याचे साम्राज्यच मावळले त्या इंग्लंडची भाषा म्हणून 
नाही तर अमेरिकेची भाषा म्हणून आहे. अत्याधुनिक तंत्रविज्ञान आणि कार्यक्षम सामाजिक संघटन 
ह्यांच्या जोरावर अमेरिकेने अभूतपूवे भोतिक समृद्धी प्राप्त करून घेतली आहे आणि ज्या जीवन- 
पद्धतीमुळे ही समृद्धी निर्माण झाली आहे ती आदश म्हणून भारतीय सुशिक्षित मध्यमवर्गाने स्वीकारली 
आहे. ह्या जीवनपद्धतीत तंत्रविज्ञानाला, कार्यक्षमतेळा, 'उच्च जीवनमाना'ला मध्यवर्ती महत्व आहे. ह्या 
. जीवनपद्धतीची, तिळा तोलून धरणार्‍या व्यवहाराची भाषा म्हणून इंग्रजीला आज अतोनात महत्व 
आले आहे. इंग्रजी उत्तम येत असल्याशिवाय ह्या व्यवहारात, समृद्धीत सहभागी होता येणारच नाही. 
आणि म्हणून मध्यमवर्गीय माणूस आपल्या मुलांना पूवेप्राथमिक शाळेंपासुन इंग्रजी माध्यमातून शिकवू 
पाहतो. 


ब्राह्मणवर्गाने आपल्याला विद्येपासून आणि म्हणून सामाजिक सत्तेपासून वंचित ठेवले अशी 
बहुजनसमाजाची रास्त तक्रार आहे. आज ब्राह्मण आणि तत्सम गटांची सुस्थिती आणि सत्ता त्यांच्या 
इंग्रजीच्या ज्ञानावर आधारलेली आहे हे त्याला समजते. अक्षया स्थितीत आपल्या मुलांसाठीही त्याला 
इंग्रजी हेच माध्यम पाहिजे असते. खेडोपाडी पसरलेल्या शाळांतून सर्व मुलांना इंग्रजी शिकविण्यासाठी 
पुरेसे शिक्षकही उपल्ब्ध नाहीत ह्या साध्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायलाही कुणी तयार नाही. 


ज्ञानाचे आंतरिक मूल्य काही असो, ज्ञान हे सामाजिक व्यवहार कार्यक्षम आणि उचन्नत 
करण्याचे अनिवार्य साधन आहे. आज भारतातील सामाजिक व्यवहारा'चे मध्यवर्ती उद्दिष्ट दारिद्र्याचा 
प्रश्‍न सोडविणे हे असले पाहिजे, हे साधण्यासाठी आवश्यक त्या तंत्रांचा, वैज्ञानिक ज्ञानाचा, आधुनिक 
नैतिक मूल्यांचा समाजाच्या सर्वे थरांत प्रसार केला पाहिजे, हा प्रसार करणे हे सुशिक्षितांचे एक 
प्रमख कर्तव्य आहे, आणि हे काम ते कार्यक्षमतेने आणि निष्ठेने करतील ह्यासाठी त्यांना शिक्षण दिले 
पाहिजे, “ ट्रेन? केळे पाहिजे ह्या तत्त्वांवर शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र परिवतेन केल्याशिवाय इंग्रजीचे 
महत्त्व आणि इंग्रजीचा हव्यास कमी होणार नाही. पण ह्या राष्ट्राच्या उभारणीच्या कार्यांत सहभागी 
होण्यात सार्थकता आहे अशी भावना सुशिक्षित तरुणांत निर्माण करायची तर सर्वच व्यवहाराला वेगळे 
वळण द्यावे लागेल, आपला सर्वेच व्यवहार स्वायत्त आणि लोकाभिमुख ज्ञाला तरच अमेरिकेची 
किवा ' प्रगत ' जगाची एक वसाहत म्हणून जगण्याचा जो जबरदस्त मोह आज आपल्याला होतो 
त्यावर काबू मिळविता येईल. ह्या परिस्थितीत भारतीय भाषांना आणि इंग्रजीलाही त्यांची योग्य 
ती स्थाने मिळतील. 


वक 


नवभारत ऑक्टोबर १९७७ 


इंग्रजीचे योग्य स्थान म्हणजे आधुनिक ज्ञानाचे माध्यम म्हणून इंग्रजीचा जास्तीत जास्त उपयोग 
करणे. आधुनिक ज्ञान कमवायचे असेल, ह्या ज्ञानात भर घालण्याची शवती कमवायची असेल तर 
इंग्रजीशिवाय तरणोपाय नाही. संस्कृतीच्या उदयानंतर नेहमीच कोणती ना कोणती तरी विजिष्ट भाषा 
त्या त्या काळच्या प्रगल्भ सांस्कृतिक व्यवहाराचे माध्यम म्हणून सबंध सुसंस्कृत जगात मान्यता 
पावलेली दिसून येते. भारतात संस्कृतला एकेकाळी हे स्थान होते, ग्रीक, अरबी, लॅटिन, फ़ेंच, इ. 
भाषांनाही ते वेगवेगळ्या काळी होते. आज ते इंग्रजीला आहे. ही गोष्ट नाकारण्यात अर्थ नाही आणि 
त्याबद्दल इंग्रजीची असूया करणेही गैर आहे. पण भारतात इंग्रजीचे स्थान एक साधन म्हणूनच राहील. 
शिवाय कोणतीही मानवी निमिती परिचयानंतर केवळ साधन म्हणून रहात नाही, तिला स्वत:चे एक 
मूल्य प्राप्त होते हे ध्यानात घेतळे की साधन म्हणून स्वीकारण्यात आलेली इंग्रजी भाषा कित्येकांच्या 
दृष्टीने स्वतःसाठीच मूल्यवान ठरली तरी कुणाला खंत वाटू नये. 


१) भाषा जर माणसाच्या तकंवुद्धीची निमिती असती, त्याच्या काव्य शक्तीची निमिती नसती, तर 
जगात एकच भाषा असती. 2 

२) प्रत्येक व्यक्‍तीच्या किवा राष्ट्राच्या अवनत स्थितीचे साक्षात्‌ प्रतिविब त्याच्या भाषेच्या अवननीत 
आढळून येईल. 


३) एखादी विशिष्ट प्रकारची गाठ क्षी वांधावी याचे स्पष्ट वर्णन, आकृतीचे साहाय्य न घेता 
जर तुम्हाला करता येत असेल तर तुम्ही भाषाप्रभू असला पाहिजे. न 


४) भाषा ही विचाराची जननी आहे, दासी नव्हे. 


स्स [डड >>> शच ठा 
प्लस ससा 0०२३७>२८०> 


र: । प्राक्ञ' प्रकाशन : 


र छानदेक चित 
१: संपादक : 

शत डॉ० बसंत स० जोशी 
| 

रा शि प्रस्तावना : 

” | तकंतीथं ळक््मणशास्त्री जोशी 
1 मुल्य वीस रुपये. 

1) ल्हि > 


चिटणीस, प्राज्ञ पाठशाळामंडळ, बाई 


बात 


तर्कतीर्थ डक्ष्मणशास्त्री जोशी 
आमची अमेरिकेची यात्रा' 


१९७७ मे महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात 
एसेक्सजंक्श'न, बलिंटन ( व्हर्माट राज्य ) हून चि. 
मधूची तार आली की, तुमची एअर इंडियाची 
परतीची ( डॉलर - ८५६ ) तिकिटे पाठविली 
आहेत; राम व विजय यांच्या स्कूल ग्रॅज्युएशनच्या 
समारंभाला तुम्ही. या. समारंभ १० जूनला आहे. 
उल्षिरा आलात तरी चालेल. मी व सौ. सती मुंबईस 
चवकझ्ीकरिता नरिमन पॉइंटवरील एअर इंडिया 
कार्यालयात चि. सौ. सुमनवरोवर गेलो. तिकिटे 
आली आहेत, असे कळले. आम्हा दोघांचे पासपोटं 
( पारपत्रे ) गेल्या वर्षी पुणे येथील विमानएजंट 
श्री. गाडगीळ यांच्याकडे देऊन ठेवले होते. त्यांना 
राम कोल्ह्टकरनी कळविले की, विमानतिकिटे घेऊन 
विसा तयार ठेवा. जून ता. ८ प्रात:काळ ३ वाजताचे 
१०५ नंबरचे विमान ठरवून ता. ३ जूनला गाडगीळ 
यांनी विसासह सर्व कागदपत्रे आमच्या स्वाधीन 
केली. 

आम्ही यात्रेच्या तयारीस लागलो. थंड हवा- 
पाण्याच्या देशांत जाणे आहे; कपडे कोणते व किती 
घ्यायचे, इतर सामान व अमेरिकेच्या परिवारातील 
मंडळीना द्यावयाच्या बारीक सारीक देणग्या काय 
घ्यायच्या, हपूस आंबे न्यावे असे वाटे; परंतु अमेरिकन 
कस्टम इकडील फळे फेकून देते, म्हणून तपशील 
ठरविण्यास ३-४ दिवस लागले, कारण ठराविक 
वजनच ( म्हणजे प्रत्येकी २० किलो ) वरोबर नेता 
येते, त्यामुळे तपशील ठरविताना फार वेळ लागला. 
आमचे मित्र प्रा. रंगनाथ कुलकर्णी व पोपटराव 
देशपांडे यांनी सामान भरण्याचे काम व्यवस्थित 
केले. साड्या, मसाले, देणगीदाखल न्यायची मिठाई, 


अशा दोन बॅगा भरल्या; वर बरेच किरकोळ सामान 
उरले. ते हातवॅगांमध्ये घातले. मुंबईस चि. सो. 
सुमनकडे ता. ६ ला गेलो. ता. ७ ला संध्याकाळी 
आम्ही सर्वजण ( कुलकर्णी व देशपांडेसह ) 
सुमनकडे जेवलो. राम कोल्ह्टकरनी सर्वे वाबतीत 
दक्षता व व्यवस्था ठेवली. आम्ही सर्वजण मुंबई 
- विमानतळावर ( विमानपत्तनावर ) ता. ८ रात्री 
१ ला गेलो. ६ वर्षाच्या अजेयला आम्हास पोच- 
विण्यास यायचे होते. त्याला वेळेवर जावई चि. 
चंद्रशेखरपंतांनी उठवले, तोही बरोबर होता. चि- 
अशोक खंडकर व अनिल साठेही आयत्यावेळी 
उपस्थित झाले. तिकिट व सामान घेऊन आम्ही 
पत्तममहालात शिरलो. इतरांना परवानगी नव्हती. 
परंतु पोपट देशपांडे युक्तीने प्रवेश करून आमच्या 
मदतीकरिता आमच्या संनिध तेथे उपस्थित झाले. 
आमच्या हात-बेंगांतळे सामान नियमाबाहेर वजन 
असलेले. धाकधूक वाटत होती को, हातबॅगा 
मोजल्या तर अधिक सामान काढून टाकावे लागणार. 
परंतु हातवेंगा वजनावर घातल्याच नाहीत. मी 
विचारले याचे काय करायंचे ? क्‍्लाकेने सांगितले 
त्यांचे वजन करण्याची गरज नाही. मन एकदम 
स्वस्थ झाले होते. बॅगा पुनः विमानतळाबाहेर आणून 
पाहिजे तेवढे सामान जादा घेतले. कस्टममधून 
५ मिनिटात हँडबॅगा व शरीर यांची चाचणी होऊन 
विमानयात्रेकरूंच्या दालनात जाऊन वसलो. 
विमानाची सुटण्याची ठरलेली वेळ ३ वाजताची. 
तोपर्यंत आमंत्रणाचा इशारा आलाच नाही. ३ ला 
आला. विमान-वसमध्ये बसलो. विमानात जाऊन 
३६ व ३७ क्रमांक खुर्चीत आम्ही दोघे बसलो. 


»£ तकंतीर्थ लक्ष्मणक्ास्त्री जोशी हे सपत्निक जून ८ ते जुले २१-१९७७ उत्तर अमेरिकेची यात्रा 
करून आले. या अवधींत तकंतीर्थांनी तेथे जी दैनंदिनी लिहिली ती त्यांच्या अनुमतीने ' नवभारतमध्ये ' : 
भागशः प्रसिद्ध करीत आहोत. - कार्यकारी संपादक 


द 


पहाटे ४ ला विमान चालू झाले. विमान सेम, पँरिस 
येथे एकएक तास व लंडनला २ तास थांबले. रोम 
द लंडन विमानतळावर तास अर्धातास फिरण्याची 
परवानगी होती. फिरून आलो. 


जून ता. ८ ला संध्याकाळी ५ ला न्यूयॉक विमान- 
तळावर 'एअर इंडिया १०५' उतरले. केनेडी विमान- 
तळावरून निघून लांबलचक आवृत पथातून आम्ही 
दोघांनी अवजड, हातबॅंगा घेऊन कस्टमच्या दालनात 
प्रवेश केला. ५ मिनिटात .सामान न उघडता 
आमची सुटका झाली. उतारू-पत्रकाची एंक प्रत 
( कार्बन ) ज्या अधिकार्‍याजवळ दिली त्याने मात्र 
आदरपूर्वक तक्रार केली की, उतारू-पत्रकाची 
कार्बेनप्रत नीट उंमटली नाही. परंतु त्यानेच पुनः 
नीट लिहून घेतली. आमचे सामान सुटसुटीत व 
आम्ही दोघे उतारू उतारवयाचे भारतीय सद्गृहस्थ 
म्हणून बहुतेक आमची सहज न तपासता सुटका 
झाली असावी. सहज सुटका झाल्यावर मनात आले 
की २-३ डझन हापूस ओणले असते, तर मुले ते 
पाहून नाचली असती. न 


बाहेर पडलो तोच चि. मंध, सौ. मालू, 


मुरलीधरपंत, राम व विजय स्वागतास उभे असलेले 


दिसले. त्यांनी लगेच पुढे येऊन आमचे हातातील 


सामान घेतले. मधूने मोठ्या दोन बॅगा वाहून 


आणणाऱ्या हुमालाला पंसे देऊन बॅगा ताब्यात 
घेतल्या. जावई चि. मुरलीधरपंतांच्या मोटारीत मी 
ब मधूच्या मोटारीत त्याची आई सौ. सती बसून 
सुमारे ८० मैलावरीळ मुरलीधरपंत राहतात त्या 
फिशकिल या गावी २ तासात येऊन पोचलो. 
सर्वेच मार्ग ऐसपैस, सुरेख व एकतर्फी म्हणजे वन 
वे; भोवताली वसंताची कोवळी घनदाट वनश्री 
बहरळेली. मुरलीधरपंतांचा बंगला टेकडीच्या 
उतारावर; तळघर व वरचा एक मजला; भोवती 
बाग; व दूरदूर सुरेख बंगले, फळ्या, तुळया व 
खांब सर्वेच बहुतेक बांधकाम इमारती लाकडाचे, 
आधुनिक यांत्रिक जीवनोपकरणांनी सजलेले हे 
निवासस्थान पाहून सौ. सतीस धन्यता वाटली. 
मुरलीधरपंतांच्या आदरयुक्त सौजन्याने आमचे 
दोघांचे मन प्रसन्न झाले. चि. सौ. मालतीच्या सुखी 
जीवनाचे मत्यंतर आले. ढगाळ हवा; पाऊस मधून 


नर्वभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


मधून पडत होता. येथे उन्हाळा सुरू झाला म्हणत[तः 
परंतु आम्हाला उबदार कपडे उतरावेसे वाटले नाही. 


चि. मधूचा गाव एसेक्सजंक्शन (बलिटन) व्हर्माट 
राज्य, अमेरिका, जून १० तारखेस सौ. मालतीच्या 
फिशकिल गावाहून तिच्याच मोटारीने चि. मधूच्या 
एसेक्सजंक्शन गावी दुपारी आलो. चि. सौ. इंदूने 
आमचे स्मितपूर्वक स्वागत केले, अडीचद्षे मैल प्रवास. 
तीन तीन गल्ल्यांचे वनवे (एकतर्फी) रस्ते; रस्ते रुंद, 
समोरासमोर वाहन येत नाही. ५५ मैलांचा नियम 
असूनही इतरांप्रमाणेच नियम न मानता ६०-६५ 
मैल वेगाने मुरलीधरपंतांनी मोटार आणली, सर्व 
प्रदेश डोंगराळ, वृक्षवनस्पतींनी भरलेला हिरवागार; 
बर्चे, पाइन ( देवदार), मेपल, एल्म इत्यादी उंचउंच 
वृक्ष; वसंतक्ततूमुळे पालवी कोवळी; थोडा थोडा 
पाऊस; हवा ढगाळ; मधूनमधून सुंदर व सुरेख 
घरे असलेली ग्रावे लागलो. बहुतेक घरे म्हणज 
लाकडी फळांच्या भिती असलेले निरनिराळा 
शैलीचे बंगले, बहुतेक दुमजली; घराभोवती हिरवळ 
व फुलझाडे; बहुतेक सगळी वस्ती गोर्‍या 
अमभेरिकनांची. येथे सु. शेकडा एकच काळा माणूस. 


डी धराबाहेर माणसांची गर्दी कोठेही दिसली 
नाही. 


मधूचा बंगला ३६ हे चौरसफूट; दुमजली; 
तळघर व तळघरावरील मजला; त्याला जोडन 
सज्जा; सज्जा दोनपुरुष उंचीवर, फ 
मालकीचा परिसर, भोवती 


* मधूंच्या 
नाचा ज्च्यॉ मजल्यांवर गालीचे 
अंथरलेले, स्वयंपाकघरही चांगले ऐसपैस. यांत्रिक 


शेगड्या. टोस्ट भाजण्याचे विजेचे 
फ्रोजर, मायक्रोवेव्ह नावाची काचेचे 
चूल ( पेटी ) ; या पेटीत ४८ सेकंदात 
भात इत्यादी पदार्थ चांगले गरम 
२० मिनिटात भात, उसळ, वरण 


पात्र, मोठा 
दार असलेली 
दूध, पोळ्या, 
करता येतात. 
शिजून तयार 


अनुक्रमणिका 


आम'ची अमेरिकेची यात्रा क 


होते. टेलिफोन, दूरदर्शन, दूरवाणी वगैरे साधने 
आहेतच. चि. लक्ष्मी पियानो वाजवते. राम, विजय, 

_ लक्ष्मी व॑ शीला यांना मराठी नीट बोलता येत 
नाही. त्यांचा सवे व्यवहार अमेरिकत इंग्लिशमध्ये 
चालतो. राम व विजय स्कूल ग्रॅज्युएटची परीक्षा 
उत्तीण झाले. राम, विजय व लक्ष्मी यांना कसलेही 
कामे करण्याची लाज वाटत नाही. आईवडिलांची 
परवानगी आहे म्हणून राम रात्री. एका हॉटेलमध्ये 
८ तास खरकटी भांडी. धुण्याच्या यंत्रात धुण्याचे 
काम करतो. विजयने पुढील दोन महिने येथून ८० 
मैलावरील सरोवराच्या तीरावरील एका मोठ्या 
हॉटेलमध्ये भांडी घासण्याची नोकरी पतकरली आहे. 
लक्ष्मीने एका कुटुंबात वेबीसिटिंगची नोकरी धरली 
आहे. बंगळा मोठा व बराच भाग लाकडी; त्यामुळे 
सुतारकाम मधूनमधून निघते; ते घरीच मधू, 
राम, विजय, इंदू, लक्ष्मी हे करतात, वाकस- 
करवतीचे नाना प्रकार, भोके पाडण्याचे यंत्र, हातोडा 
इत्यादी साधने ठेवलेली आहेत. सो. इंदूचा संसार 
६ माणसांचा; आधूनिक उपकरणांची जोड आहे; 
तरी खूप १० तास घरकामात राबावे लागते. हाताने 
कसलेही परिश्रम करण्यात कमीपणा कोणासच वाटत 
नाही; हीच अमेरिकन संस्कृतीची देणगी. 


आमचे अमेरिकेस येण्याचे मुख्य निमित्त म्हणजे 
राम व विजय यांच्या हायस्कूल ग्रॅज्युएशन समारंभास 
उपस्थित होणे. हा समारंभ १० जूनला संध्याकाळी 
.हायस्कूलच्या विज्याल सभागृहात झाला. समारंभ २ 
तास चालला. २ हजार प्रेक्षक ऐसपैस दोन कक्षात 
बसतील असे मध्ये अंगण असलेले हे सभागृह. 
सव्वातीनशे विद्यार्थ्यांना उत्तीर्णपत्रक मिळाले. 
भारतातील विद्यापीठाच्या दीक्षान्त समारंभासारखा 
हा समारंभ झाला, विदिष्ट पोषाख केलेले विद्यार्थी 
मिरवणुकीने सभागृहात आले, प्रारंभी वृंदवादन व 
.गीतगान झाले. ( डिप्लोमा ) उत्तीणंतापत्रकांचे 
-वितरण झाले.राष्ट्रगीत होऊन समारंभ समाप्त झाला. 
समारंभ चालू असता उत्तीणंतापत्रक घेताना काही 
विद्यार्थी वा विद्याधिनींचे मित्र वा मैत्रिणी टोळ्या 
वाजवून व उच्च घोष करून अभिनंदन करीत होते, 
राम व विजय यांच्या वेळी मी एकट्यानेच टाळया 
'व्राजविल्या; .बाकीचे स्वस्थपणे पहात होते. 


जून १७: न्यूयॉकसंस्थान, व्हर्माटसंस्थान व कॅनडा 
यांच्यामध्ये शाम्प्लेंन सरोवर १०८ मैल पसरलेले. 
सबंध व्हर्मांटमधून गोड्या स्वच्छ पाण्याचे हे 
सरोवर जाते. काही ठिकाणी १२ मैल रुंद व ३९९ 
फूट खोल. ठिकठिकाणी त्याची बंदरे व उल्लंघन 
करणारे सुरेख पूल त्याला बांधले आहेत. व्हर्मांट 
ह्या फ्रेंच नावाचा अर्थ हिरव्या पर्वेताचा प्रदेश. 
वृक्षल्लींनी निरंतर भरलेली छोट्यामोठ्या 
पर्वतांची राजी, अमेरिकेतील सुंदर संस्थान म्हणून 
या संस्थानची प्रसिद्धी, मधू राहतो तो गाव एसेक्स- 
जंक्हन. कॅनडाकडे जाणार्‍्या-येणाऱर्‍्या आगगाड्यांचे 
हे जंक्शन, शझाम्प्लेन सरोवरापासून १० मंलांवर 
आहे. या सरोवरातून आम्ही ता. १७ ला बोटीतून 
बसून यात्रा केली, बोट म्हणजे वाजं. व्हर्मांट्हून 
न्ययॉंकला जाणारे लोक आपआपल्या मोटारी वा 
बसेस घेऊन या बाजंने जा-ये करतात. 


येथून (जून ता. १९) आम्ही कॅनडामध्ये असलेली 
आफ्रिकनसफरी  ( पद्यूसंग्रहालय ) पहावयास 
दुपारी ८० मैलावर गेलो. निहू, वाघ, तरस, 
लांडगे, हत्ती, शहामृग, हरणे, £जराफ, ज्षेन्रा, उंट, 
माकडे, वनगाई, म्हशी, गेंडे इत्यादी हिर व अहिस्र 
वन्य व ग्राम्य प्षंजवळून आमची मोटार सावकाश, 
हळूहळू फिरली. सवे प्राण्यांना हिंडण्यास भरपूर 
वाव. हिल्त प्राण्यांसाठी उंचउंच कुंपणे केलेली 
आहेत. अह्तित्रप्ररणी कुंपणांच्या बाहेर हिंडत असतात, 
ह्या पशुविहार प्रवेशाची फी प्रत्येकी साडेतीन 
डॉलर. अनेक पश्ञुविहारांमधील वाघ, सिह इत्यादी 
हित्षप्राणी ल्हान जागेत कोंडलेले असतात त्यामुळें 
त्यांच्यातली तरतरी व तेज मंदावलेळे दिसते, तसे 
येथे दिसले नाही. कारण त्यांना हिंडण्यास बराच 
वाव असलेले. आवार तयार केलेले आहे. तरी 
अभयारण्यातील प्राण्यांचा जोम यापेक्षा वेगळाच 
असतो हे मात्र निश्चित. हिस्र वा अहिस्न व्य . 
प्राण्यांची मुक्तिविहारस्थानातत ताकत, तेज व 
तडफ टिकते. 


जून, २१-१९७७; आज सबंध दिवस घरीच 
वाचण्यात घालविला. बालिंटन एक्स्प्रेस व न्यूयॉक 
टाईम्स ही दैनिके चाळली. भारताच्या बातम्या 
नव्हत्या. भारताच्या बातम्यांना अमेरिकेतील 


अनुक्रमणिका 


दु नवभारत 


वृत्तपत्रांत फार कमी जागा असते. न्यूयॉके टाईम्स- 
मध्ये मधून मधून भारताची बातमी अगदी महत्त्वाची 
तेवढीच दिलेली असते. श्री, राम कोल्हटकर 
याची श्री. वसंतदादा पाटील विधानपरिषदेवर 
निवडून आल्याची तार मला मिळाली. अमेरिके- 
तोल वृत्तपत्रांत यूरोप व सोविएट रशिया, चीन, 
इझप्रएल, विएटनाम, कोरिया इत्यादिकांना अनु- 
क्रमाने स्थान असते. अपवाद म्हणून येणाऱ्या इतर 
बातम्वात भारतादी इतर राष्ट्रे येतात. राष्ट्रीय, 
विदेशीय व जागतिक जीवनातील सर्वच अत्यंत 
महत्त्वाच्या वार्तांना व राजकीय वार्तांना प्राथम्य 
जितके, तितकेच तंत्रज्ञाना व विज्ञान विषयक 
संशोधन व महत्त्वाचे प्रकल्प यांनाही असते, उदा. 
८९९ मैल लांबीचा गॅसोलिन तेलनळ अलास्का येथे 
सुरू झाला; येथी भारतीय व अमेरिकन जीव- 
विज्ञानवेत्त्यांनी जीवविज्ञानातील पेशीरचनेच्या डी. 
एन्‌. ए. रासायनिक सूत्रानुसारे अत्यंत खोलात 
जाऊन नवपेशीची निमिती केली; सु्येशक्‍्तीचे प्रयोग 
यशस्वी होऊ लागळे आहेत; कुटुंबनियोजनात 
स्त्रियांची गर्भधारणा थांबविण्याची शस्त्रक्रिया नव्या 
प्रकारे करून आवड्यक वाटेल तेव्हा पुन: गर्भधारणा 
करण्याकरिता स्त्रीवीजनलिका पुनः मोकळ्या कर- 
ण्याची शस्त्रक्रिया नॉर्थ कॅरोलिना विद्यापीठाच्या 
डॉ. जॅरोफ्लाव हलूका यांनी शोधून यशस्वीरीतीने 
पार पाडली. इकडचे काही सामाजिक प्रश्‍न भारता- 
पेक्षा वेगळे आहेत. तत्संबंधी बातम्याही कित्येकदा 
मोठ्या सजवून दिल्या जातात. उदा. समसंभोगी 
तरुण स्त्रिया व तसेच तरुण पुरुष यांना नोकऱ्या 


व सामाजिक संस्थांमधील पदे देण्यात कायद्याने 
पक्षपात केला आहे. अशा स्त्रिया व पुरुष 


यांनी असे कायदे रह करण्याची चळवळ येथे 
चालविली आहे. त्यांच्या निषेधदर्शक मिरवणुकांचे 
फोटो व परिषदातील ठराव यांची प्रसिद्धी गेल्या 
आठवड्यात शिष्टमान्य दैनिकांत व नियतकालिकांत 
अनेकदा वाचावयास मिळाली. “गे ' वा ' विवअर! 
असे या स्त्रीपुर्षांना संबोधिले जाते. दारू पिणे 
विशेषतः दारूचे अतिरेकी व्यसन यासंबंधीही मजकूर 
येत असतो. अल्कोहोलिक म्हणजे दारुडा व्यसनमुक्‍त 
कसा करता येणे शक्‍य आहे याची पाइचात्त्य देशांना 
व सोविएट रशियाला काळजी लागली आहे, तत्संबंधी 


ऑक्टोबर १९७७ 


बातमीलाही खूप प्रसिद्धी दिलेली दिसते. एक एक 
दारुडा वेगवेगळा स्वतःपुरता व्यसनमुक्त होणे फार 
कठीण; परंतु सामुदायिकरितीने दारुड्यांनी प्रयत्न 
केल्यास थोड्या प्रमाणात यश येते; मात्र व्यसन- 
मुक्‍तांनी पुनः दारूला शिवता कामा नये. थोडी 
घोडी घ्यावो, काय हरकत आहे ? असे म्हणून पुन: 
पिणे सुरू करणारे पुनः दारुडे बनतातच; अशा 
आशयाचा मजकूर काल माझ्या एका म्ित्राने 
वाचलेला मला सांगितला. त्यावर तो असेही 
म्हणाला की दारुड्या (अल्कोहोलिक) माणसाची 
शारीरद्रव्येच दारू मागतात. तहान, भूक, लेंगिक- 
संभोग, वासना, झोप, इत्यादी क्रिया ज्याप्रमाणे 
शारीरद्रव्यांच्या स्वाभाविक प्रक्रिया असतात तशी 
दारुड्याची दारूची तहान असते. ही दारुड्याची 
तहान कायम शांत होणे म्हणजे शारीरप्रक्रिया पार 
वदलून जाणे होय. दारूच्या उपयुवततेवहृल्ही माहिती 
प्रसिद्ध झालेली आज माझ्या वाचण्यात आली. 
अबर्डीन (एम्‌डी) येथील डॉ. रोनाल्ड सी. पी्टर्सन 
यांनी येथील २८ विद्यार्थी सैनिक स्वयंसेवकांवर 
प्रयोग केला. ह्या विद्यार्थ्यांनी पुस्तकांचा अभ्यास 
करीत असता वीअर पिण्यास सुरवात केली. 
अभ्यास पुरा झाल्यावर त्यांची परीक्षा घेतानाही 
बीअर पिण्यास दिली. त्यात असे आढळून आले की, 
बिअ'रमुळे स्मरणशक्ती चांगली सतेज राहिल्यामळे 
ते उत्तरे चांगळी विनचूक देऊ शकले. मात्र जावई 
डॉ. मुरलीधरपंत कुलकर्णी यांचा या बातमीवर 
विश्वास नाही. ते म्हणाळे, मद्यपानासंबंधी एक 
संशोधन असे प्रसिद्ध झाले आहे की, मद्यपान गर्भवती 
स्त्रियांनी केल्यास बालक बहुतेक अल्पायुषी, व्यंग 
असलेले, वेडे, निर्बुद्ध, रोगी वा मृतावस्थ जन्मते. 


आज संध्याकाळी साडेसात वाजता एसेक्सजंक्शन 
येथील श्री. पद्माकर गंगातीरकर याजकडे * इंडिया 
क्लब ' तर्फे माझे इंग्रजीत ' भारतीय लोकशाहीचे 
भवितव्य ' या विषयावर भाषण झाले. भाषण सुमारे 
४५मिनिटे व चर्चा प्रश्‍नोत्तरे २५ मिनिटे झाली. इंडिया 
क्लवचे ४०-४५ भारतीय सुश्षिक्षित स्त्रीपुरुष सदस्य 
उपस्थित होते. भारताचे स्वातंञ्यआंदोळन, विशेषत. 
म. गांधींच्या आंदोलनाचे पर्व, स्वातंत्योतर काली 
लगेच झालेली घटना (संविधान) निर्मिती, तिचे लोक.. 


आ 


आमची अमेरिकेची यात्रा १ 


ज्ञाही विषयक सिद्धांत व मूलभूत स्वरूप आणि इंदिरा 
गांधींनी पुकारलेल्या आणीवाणीत झालेल्या घटना- 
दुरुस्तीने केलेला लोकशाहीचा संकोच व अधिकार- 
शाही उपक्रम या मुद्यांवर बोललो. १९६९ च्या 
सुमारास झालेल्या काँग्रेसभंगापासुनच मी भारतीय 
लोकशाही भवितव्याबद्दल सर्चित वनलो होतो. 
महाराष्ट्र टाईम्समध्ये ही चिता भी तेव्हाच व्यक्‍त 
केली होती. नंतर, आणीवाणी अपायकारक आहे हे 
मी कराड येथे १९७५ मध्ये झालेल्या मराठी साहित्य 
संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी स्पष्टपणे सांगितले होते. 
१९७७ च्या प्रारंभी आणीवाणी शिथिल झाली व 
झमाप्त झाळी. जनता पक्ष लोकसभेत बहुमताने 
निवडून आला. जनता पक्षास अधिकार्याही निर्माण 
करणारी ४२ वी घटनादुरुस्ती वाद करायची आहे. 
त्याकरिता जनता पक्षास दोन तृतीयांश बहुमत 
संसदेमध्ये मिळणे जरूर आहे. राज्यसभेत 
अधिकारक्षाहीकडे झुकलेल्या काँग्रेसचे बहुमत आहे. 
यामुळे ४२ वी घटनादुरुस्ती बाद करण्यास अडचण 
येणार. अश्या स्थितीत नाइलाजाने जनता पक्षाला 
४२ व्या घटनादुरुस्तीचेच हत्यार काँग्रेसवर उपसावे 
लागणार; हे सर्वे मी या भाषणानंतरच्या चर्चेत 
सांगितले. काँग्रेसने ४२ वी घटनादुरुस्ती बाद 
करण्यास जनता पक्षास भाग पाडावे; नाहीतर 
काँग्रेसचा अस्त अटळ आहे, असेही बोललो. 


ता. २२ जून, १९७७ आज सर्वे दिवस मी 
वाचनलेखनात घालविला. संध्याकाळी बाहेर पडलो. 
मोठमोठी प्रचंड ३-४ दुकाने पाहिली. नंतर 
(जॉ) जबडा हा सिनेमा पाहिला. शॉर्क माद्याची 
शिकार हा मुख्य विषय. या सिनेमाने दीडके 
ते दोनशे मिलियन डॉलर नफा आतापर्यंत मिळ- 
विला असे म्हणतात. उत्तर अमेरिका, युरोप व 
जपान या देशांत यंदाचा हा अत्यंत लोकप्रिय 
सिनेमा होय. 

ता. २३२ जून, १९७७- येथील मधूचे कोटुंबिक 
जौवन निराळेच दिसते. तो भारतात राहिला असता 
तर तसे दिसले नसते. आजपासून चि. रामने येथून 
८ मैलावरील हॉटेलमधील रात्री १२ ते ७ पर्यंत 
भांडी घासण्याची नोकरी ८ दिवस करून सोडली. 
त्याने संध्याकाळची ४ ते ८ पर्यंतची अ्धवेळेची.नोकरी 

न.भा. २ 


पतकरली. मला त्याची उत्तररात्रीची नोकरी पसंत 
नव्हती. रात्री अवेळी माणसाने जागून नोकरी 
करणे प्रकृतीला अपायकारक ठरते. अगदीच आपत्ती- 
काल असेल तर नाइलाज म्हणून करावी. त्याचे 
वडील चि. मधुकर जोली हा माझा मुलगा आयू. 
वी. एम्‌. मध्ये उच्चश्वेणीचा संशोधन व्यवस्थापक 
आहे; अद्या स्थितीत इतका कष्टाचा स्वावलंवन- 
मार्ग पतकरण्याची गरज नाही. उत्तर अमेरिकेतील 
मध्यमवर्गीय तरुण-तरुणी विद्यार्थी सुस्थितीत असुन- 
ही मधल्या सुट्यांत स्वावलंबनाचा मार्ग स्वीकारून 
पडेल ते काम करतात व पैसे मिळवतात. त्यात 
कमीपणा मानत नाहीत. ही मधुकरची मुळे, मुल्गे 
व मुली कसलेही घरकाम होसेने करतात. सुतार- 
काम, लोहारकाम, वागकाम, स्वयंपाक, धुणे, 
मांडी घासणे, झाडणे, करीत असतात. दर आठव- 
ड्याला घरातील निरनिराळ्या बंद भांड्यात 
साठविलेला केरकचरा १०-१५ मैलांवर जाऊन 
टाकतात. 


मधुकरकुटुंव व इतर भोवतालची गोरी अमेरिकन 
कुटुंबे यांच्यामधे चांगला स्नेहसंबंध निर्माण झाला 
आहे. लक्ष्मी (वय १४) व शीला (वय १२) यांच्या 
अमेरिकन मैत्रिणी यांचा घरोबा दिसतो. एकमेकांच्या - 
कडे कित्येकदा रात्री वस्तीस राहतात; एकत्र 
खेळ, अभ्यास, गप्पागोष्टी यांत अमेरिकनांबरोबर 
रमतात. चि. सौ. इंदू ( मधुकरची पत्नी ) हिने 
अमेरिकन नागरिकतेचा हक्‍क मिळविला आहे, ही 
गोष्ट अमेरिकत गोर्‍या समाजाची संस्कृती व 
भ्षारतीय मध्यमवर्गीय संस्कृती यांची सांधेजोड 
चांगली जमते, याची सूचक आहे. चि. सौ. इंदू ही 
वाई ( सातारा ) येथील गंगापुरीतील ७ पिढ्या 
उच्च प्रतिष्ठित म्हणून राहिलेल्या दातार कुटुंबातील 
मुलगी व माझा मुलगा यांचे लग्न १९५६ साली 
वाईत झाले. दातारकुंटुंब काटकसरी, घरकामाची 
शिस्त असलेले सुशिक्षित. परंतु डॉ. वासुदेवराव 
दातार यांचे आजोबा रावबहादुर बापूसाहेब दातारां- 
पर्यंत अत्यंत जून्या वळणाचे, सोवळेओवळे व 
ब्रतवैकल्यांचे नियम पाळणारे होते. त्यानंतरच्या 
तीन पिढ्या डॉक्टरी व्यवसायाच्या; वासुदेव- 
रावांचे वडील, ते स्वत;, बंधू व इंदूचे, दोन्ही बंध 


उदड, 
व्य र फा 


"कखगंघर चघजचज? 
दन 


१० 


डॉक्टर आहेत. आधुनिक सुधारकी विचार-आचार 
ह्या मंडळीनी आत्मसात केलेले. मी धुळे जिल्ह्यातून 
लहानपणी वाईस येऊन शास्त्रीपंडितांच्या परंपरेत 
नाव मिळविलेला असलो तरी समाजसुधारणा, 
धर्मसुधारणा व राजकीय समाजवादी आंदोलन 
यातही निरिचित स्थान मिळविलेला. माझी आथिक 
परिस्थिती जेमतेम असली तरी मधुकरने एंजिनि- 
अरिगची उच्च पदवी मिळविल्यामुळे इंदृ्ते 
मधुकरशी लग्न स्वखुषीने केले. ही पाइवंभूमी 
लक्षात घेतली म्हणजे इंदूने अमेरिकन पड्चिमी 
संस्कृतीशी सहज जुळवून कसे घेतले ते कठ. 
इद्चे वडील अत्यंत आधुनिक विचाराचे, पु 
व्यावहारिक समतोल दृष्टिकोणाचे आहेत. हिची 
आई सौ. कृष्णावाई मात्र सनातनी संस्काराच्या 
असल्या तरी त्यांनी इंदू अमेरिकन नागरिक वनल्या- 
बद्दल काहीच प्रतिक्रिया, खंत किवा समाधान प्रकट 
केले दाही. चि. मधुकरने मान्यता दिली. ती 
व्यावहा!२५ दृष्टीने. चि. राम इंदूचा वडील मुलगा; 
त्याने यासंबंधी तेव्हा मौन पत्करले. चि. विजय 
इंदूचा धाकटा मुल्गा, चि. लक्ष्मी व शीला यांनी 
इंद अमेरिकन नागरिक बनल्याबद्दल तिचे अभिनंदन 
केले. लक्ष्मी व शीला या अमेरिकेत जन्मल्यामुळे 
त्या जन्मत:च अमेरिकन नागरिक झाल्या आहेत. 
चि. मधुकर हा भारतीय संस्कृतीचा उत्तम वारसा 
घेऊन येथे आला. येल विद्यापीठाची अभियंत्याची 
डॉक्टरेट मिळविल्यावर आयू. वी. एम्‌ मध्ये अभियंता- 
पदाची नोकरी त्याने १९६४ साली मिळविली. 
आता संशोधन-व्यवस्थापक म्हणून व्हर्मांट राज्या- 
तील बलिंटन नगरातील आय्‌. बौ. एमुच्या स्मृति- 
संशोधन संस्थेत गेली काही वर्षे उच्च अधिकारपदा- 
वर तो आहे. त्याने विशेष संशोधनाची दोन 
पारितोषिके मिळविली आहेत. अमेरिकेतील हद 
भारतीयांच्याकडे धामिक संस्कारांचे वैदिक पद्धतीने 
पौरोहित्य व धर्मावर भाषणेही करतो. 

श्री. वसिष्ठ शर्मा हे योगी अरविदांचे भक्‍त 
त्याचे मित्र आहेत. ते परवा मधुकरला सांगत होते 
की, योगी अरविदांच्या तत्त्वज्ञानाचे अध्ययन करून 
त्यावर प्रवचने तु करावयास पाहिजेत. त्यावर 
मधुकरचे म्हणणे असे की, अरविदांची इंग्लिश झुली 
उत्कृष्ट आहे; परंतु त्यांचे विचार डोक्यात शिरत 


नवंभारंत 


ऑक्टोबर १९७७ 


नाहीत. त्यावर शर्माचे म्हणणे असे पडले - की, 
तुमच्यासारख्या विद्वानांना अरविदांचे विचार 
समजणे अशक्य नाहीत. या वसिष्ठ - मधुकर 
संवादाच्या प्रसंगी मी उपस्थित होतो. मो 
अरविदांच्या तत्त्वज्ञानाचे अत्यंत सुत्रवद्ध निवेदन 
माझ्या ' वैदिक संस्कृतीचा विकास ! या पुस्तकातील 
अखेरच्या प्रकरणात दिले आहे. त्यात मो असे 
म्हटले आहे की, अरविदांची तत्त्वज्ञाननिवेदन 
पद्धती ही लौकिक-अनुभवनिप्ठ व॒ ताकिक प्रमाण- 
सरणीने बांधलेली नाही. म्हणजे देकार्त, लाँक, कांट, 
रसेल यांची पद्धती लौकिक-अनुभवनिष्ठ तार्किक 
युक्तिवादावर आधारलेली आहे; तक्षी अरविदांची 
नाही. अरविदांची डोली आविष्कारात्मक 
( एक्स्प्रेशन स्टाईल ) आहे. उच्च काव्य ज्या 
पद्धतीने वाचताना अनुभवावयाचे असते ; वैचारिक 
पद्धतीने समजावयाचे नसते; तसेच काहीसे 
अरल्व्त्के सूत्सस काह. जरोवदोचो विचारांची 
रचनाच अलौकिक अनुभूतिस्वरूपात परिणत झाली 
आहे. त्यात तकंसंगती आहे; परंतु विचार्यपदार्थ 
मानवी सामान्य अनुभवविश्वाच्या पलीकडचे आहेत. 
विशिष्ट धामिक अनुभूती श्रद्धेने ज्यांना येऊ शकते 
किवा अर्‌विदांनी निमिलेल्या अलोकिक संकल्पना' 
कल्पिता यतात, त्यांनाच त्यातील तकंसरणी मान्य 
पाता जपा ळा अलौकिक संकल्पना 

अशेच 0५ अनेक वेळा पुनः 


जाते, परंतु सवड सापडत 
नाही; किंवा सवड काढ | गत 


भढण्याइतका तिकडे ओढा 
नाही, असेही असेल. 


मला ज्ञानदेव नामदेव 
व्यव कड रा (4 
एकनाथ, तुकाराम व. त: रामदास हे संत 


-करखगघरचिठ्नसज) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठा विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


आमची अमेरिकेची यात्रा 


आधुनिक भारतीय आध्यात्मिक तत्त्ववेत्त्यांत 
योगी अरविदांची बरोबरी कोणी करू शकत नाही, 
हे मात्र तितकेच सत्य आहे. डॉ. एस्‌. राधाकृष्णनूशी- 
सुद्धा अरविदांची तुल्ना होऊ शकत नाही; कारण 
अरविदांनी भारतीय वेदान्ताला जागतिक विशेषतः 
पशिचिमी तत्त्वज्ञान आत्मसात करून ऐतिहासिक 
नव्या तत्त्वज्ञानाच्या व विकासवादाच्या अधिष्ठाना- 
वर नेले आहे. भावी मानवी संस्कृती म्ह. विशाल 
व अमर्याद मानवी स्वातंत्र्याचा आदर्श त्यांनी 
दाखविला आहे. नव्या वंधमुक्‍्त मानवी समाजाच्या 
निर्मितीची प्रक्रिया सांगितली आहे. व्यवितस्वातंत्र्याचा 
लोकशाही सिद्धांत अरविदांनी या प्रक्रियेत अंतर्भूत 
केला आहे. अरविद हे एका अर्थी भारतीय नवे 
प्रेषित आहेत. म. गांधींचा ध्येयवाद व अरविदांचे 
आध्यात्मिक दिव्य जीवन यांचा सुंदर समन्वय होऊ 
शकतो. आधुनिक औद्योगिक भौतिक जीवनाचा 
आधूनिक भोतिक विज्ञानाच्या आधारे विकास होणे 
आवद्यक आहे, हे अरविदांच्या आध्यात्मिक संएणे 
योगाचे अंगच आहे. 


इंदु-मधूच्या सर्वच मुलांची अमेरिकन इंग्ल्शि 
मातृभाषा झाली आहे. लक्ष्मी व शीला यांच्याबद्दल 
प्रश्‍नच नाही. कारण त्यांचा जन्म इथला; परंतु 
राम व विजय वयाच्या ८-९ वर्षापर्यंत वाईत होते. 
शुद्ध सुरेख मराठी बोलत होते. आता पाहतो तर 
तेही मराठी नीट बोलत नाहीत. राम सगळे बोलतो 
परंतु हेल अमेरिकन. विजय प्रयत्नच करीत नाही. 
लक्ष्मी मात्र काही काही मराठी वाक्ये ऐटीत छान 
बोलते. यांचे सवेच आहार विहार अमेरिकन 
आहेत; इंग्लिश गाणी गुणगुणतात; लक्ष्मी पियानो 
वाजवीत असते. मोझाटं, वाख, बेथोवेन यांच्या 
संगीताची प्राथमिक पुस्तके लक्ष्मीच्या पिया- 
नोवर मांडलेली असतात. रोमिओ व ज्यूलिएटच्या 
प्रेममीताचे सुर मी एकदा ऐकले व विचारले 
की, बाखचे सूर दाखव. तिने त्वरित अंगुली 
भरभर फिरवून मला चकित केले. मला बाख्‌ हा 
मोठा संगीतकार म्हणून माहीत. संत इवाइटझरचा 
बाख्‌वरचा महत्त्वाचा ग्रंथ मला माहोत आहे. 


आम्हा दोघांना सौ. इंदूच्या या अमेरिकन संसा- 
रात पावले टाकून दोन आठवडे होत आले. आम्ही 


अनुक्रमणिका 


११ 


बारिक बारिक तपश्लील निरखून पहात आहोत* 
सौ. सती मधुकरची आई व इंदूची सासू या दोन्ही 
नात्प़ांनी पहात आहे. मी वात्सल्यवृत्तीने व सौ. 
सती संयमित परंतु खोल मातृवात्सल्याने; संयमित 
म्हणण्याचे कारण गेली १६-१७ वर्षे आम्हापासुन 
हा पुत्रपरिवार वेगळा झालेला; म्हटले तर येथे 
सत्ता नाही म्हटले तर सत्ता आहे. त्यामुळे सौ. सती 
जपुन जणू पाहुणी म्हणूनच राहिली आहे. मी या 
जगातच पाहुणा व परका. अलिप्ततेची ज्िकवण 
मला जगापासुन दूर ठेवते. त्यामुळे माझे वात्सल्य 
कतंव्यापुरते आहे. सौ. सतीचे वात्सल्य अथांग. त्या 
वात्सल्यात खोलपणे रुजलेली सत्ता पाहुणेपणाच्या 
भावनेख!ली दडपलेली आहे. ही गोष्ट २-४ दिवस 
गेल्यानंतर चि. मधुकरच्या लक्षात आल्यासारखी 
दिसते. 


काल मी मधूला म्हटले को, मी युरोप पाहिला 
आहे. परंतु सतीने पाहिल नाही. एअर इंडियाच्या 
परतीच्या तिकिटाने रोमला २-३ दिवस उतरता 
येईल काय? तो म्हणाला- मी चवकशी करतो. 
परंतु प्रत्येकी ५ शे डॉलरची युरोपच्या यात्रेच्या 
८-१० दिवसांची दोघांची तिकिटे मिळतील. 
त्याची चवकशी करतो. मिळत असल्यास तुम्ही 
दोघे फिरून या. सौ. सतीने आज सकाळी उठताना 
मला सांगितळे की, मधूने आपणाला अमेरिकेची 
यात्रा घडविली हे काय थोडे झाले ? त्याच्या 
मुलांचे शिक्षण पुरे व्हावयाचे आहे. येथे शिक्षण 
फारच महाग आहे. ही युरोपच्या यात्रेची कल्पना 
मला पसंत नाही. मधूला आणखी खर्चात पाडू 
नका. इंदू स्वतः सर्वे घरकामे करते; काटकसरीने 
वागते; सवे मुले अंगमेहनतीने कामे करतात; इंदूने 
व मधूने फार चांगल वळण लावले आहे; मुलांची 
प्रकृती निरोगी सुदृढ ठेवली आहे. आता मुलांचे 
शिक्षण पुरे झाले की, सर्व काही मिळाले! ही 
युरोपच्या यात्रेची कल्पना सोडून द्या. 


मधूने आमची अमेरिकेची परतीची तिकिटे 
काढली असे कळले तेव्हाच सतीला वाटले की, 
हा खर्च फार आहे. मधूची तार मला आली, त्यात 
म्हटले होते को, तुमचे तिकिट पाठविले आहे. 
* तिकिटे ' असे अनेक वचन नव्हते. तेव्हा शंका 


उक 
र तक र वुड. 
डी 


-कखगघर चज” 


मराठीचा विकास कार 


राज्य मराठी विकास र 
संगणकीकृत 


> 


“आली को, सतीचे तिकिट काढले नसावे. सती 
म्हणाली की, माझे तिकिट नाही काढले ते वरे 
झाले. मला येथे राहग्यात समाधान आहे; परंतु 
दोघांची तिकिटे मुंबईच्या एअर इंड्या कार्याल्याने 
पाठविली. आम्ही यात्रेची तयारी करून आनंदात 
येथे पोचलो. 

सती ही जन्मतः स्वभावतःच अपरिग्रहब्रती. 
तिला कोणाहीपासुन काहीही व्यावेसे वाटत नसते. 
मुलापासुनही नव्हे. एवढेंच नव्हे तर मी लग्न 
केल्यापासून आजपयंत गेली ५१ वर्षे पेसे मिळविले 
ते तिच्या स्वाधीन करीत गेलो. परंतु आजपर्यंत 
सतीला ते पैसे स्वतःचे आहेत असे वाटत नाही. 
स्वतःच्या श्रमाचेच घ्यावे, तेच आपले असे ती नेहमी 
म्हणते. माझा घरप्रपंच खस्ता खाऊन चणचण सोसून 
केला; उद्याचे काय ? असा प्रश्‍न लर्न झाल्यापासून 
१९६० पर्यंत होता, तरी तिचा उत्साह कायम टिकला. 
तोपर्यंत आमच्या मुलामुलींचे पदवी परीक्षेपर्यंत 
श्रक्षण आम्ही पुरे करू शकलो. चि. मधुकर 
अभियंता पदवीधर ज्ञाला. सौ. सुमन तत्त्वज्ञानाची 
एम. ए. होऊन ती सुस्थळी म्हणजे कै. श्री. 
वाबूकाका खंडकरांच्य़ा चिरंजिवाना चंद्रशेखराना 
दिली, सौ. मालती वी. ए. होऊन केंजळच्या 
श्री. वासुदेवराव कुलकर्णी (वय वर्षे ९०) यांचे चि. 
मुरलीधरपंत ( येळ विद्यापीठाची डॉक्टरेट ) 
यांना दिली. दोन्ही मुलींना मागण्या आल्या. चि. 
वासुदेव (धाकटा मुल्गा) याचे ठीक चालले आहे; 
त्याची चिंता मात्र कायम अजून आहे. अतिथी 
अभ्यागतांचे यथाशवती स्वागत करण्यात सो. सतीने 
काही कमी केले नाही. मी अनेकदा कारावास 
पतकरला. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत अनेक वर्षे हिंडलो. 
सतीने साथ मनापासून दिळी, १९६० डिसेंबरपासून 
आतापर्यंत आर्थिक परिस्थिती काहीशी बरी, 
पुर्वीपेक्षा बरी आहे. सतीचे समाधान पहिल्यापासून 
अचल राहिले आहे. ती मूळची मुल्हेर येथील 
पंडितांच्या कुळातळी. तिच्या वाडवडिलांची वृत्ती 
रामानंदी संप्रदायाप्रमाणे ठरलेल्या भजनपुजनाच्या 
व्यवसायाची, निर्वाहापुरते अन्नञाच्छादन; ही 
अत्यंत समाधानी माणसे. 

सतीला मधुकरच्या मुलांचे शिक्षण पुरे व्हावे, 
अश्यी उत्कट इच्छा असल्यामुळे मधुकरकडून 


नवभारत 


ऑक्टोवर १९५७ 


आथिक - मदत स्वतःस घेण्यास वरे वाट्त नाही. 
त्यानेच आग्रहाने आम्हास राम व विजय यांच्या 
ग्रॅज्युएशनच्या समारंभाकरिता आणले; म्हणून ती 
व मी येथे आलो. 


येथे अमेरिकेत बऱयाच शिक्षणसंस्था उच्च दर्जाच्या 
आहेत. परंतु उच्च्च दर्जाच्या शिक्षणसंस्थांतील फी व 
इतर शिक्षणाला लागणारा पैसा मिळून खर्च खूप 
चढा आहे. हावर्ड, येल, प्रिन्स्टन इत्यादी विद्यापीठांत 
विद्यार्थ्यापाठीमागे डॉलर १२ हजार वाषिक खं. हे 
वाचून माझा जीवच दडपला. गरीब होतकरू 
विद्यार्थ्यांचे काय ? असा प्रश्‍न मी मधुकरला 
विचारला; तो म्हणाला गरिबाला शिक्षण मोफतच 
असते. शासनाने ती जबाबदारी घेतली आहे. येथे 
एकंदर शिक्षणपद्धती कसदार गुणविशेषनिष्ठ; 
म्हणून चांगली शिक्षणसंस्था म्हटली की त्यात चांगले 
शिक्षक, संख्यामर्यादित वर्ग, शिक्षणसाधने व उपकरणे 
यांनी संपन्न, दर आठवडा म्हणजे परीक्षेचाच 
आठवडा किंवा प्रत्येक दिवस म्हणजे परीक्षेचाच 
दिवस; त्यामुळे खर्च खूप करावा लागतो. विद्यार्थी 
उत्तीर्ण झाला की, त्याच्या जीवनातील भावी यक्षाची 
पायरी तो चढला; असाच अर्थ होतो. तो विशिष्ट 
परीक्षाक्रम संपविल्यावर वेकार रहातच नाही. 
राहिला तर त्याचा दोष; पालकाचाही दोष असु. 
शकतो. राजकीय परिस्थिती त्याच्या मदतीला संनद्ध 
असते. 


मधुकरला म्हटले की, तुम्ही दोघे पतिपत्नी मुलांना' 
योग्य मार्गदर्शन करीत आहात त्यामुळे मळा काळजी 
नाही. त्यावर मधुकर म्हणतो :-अवा ! मी किवा डुंद्‌ 
मुलांच्यावर सामान्यपणे लक्ष ठेवतो. परंतु मार्गदर्शन 
करण्याच्या भानगडीत पडत नाही 
आवडत नाही. आम्ही त्यांना पोहायला नेतो; किवा 
जाऊ देतो; साधने 
शिकतात. वुडायचे 


मुलामुलींनी मित्रमंडळी 


निवडतात. लक्ष्मी ( वय १४ ) वयात येत आहे. 


तुल मुक्‍त ठेवले आहे. 
परिश्रमाने चांगली प्रगती करीत आहे. गुन 
उमच्या घराण्यातला तत्त्वज्ञ; शास्त्राची पुस्तकेच 


आ 


"करखगघर निघु 


संगणकीकृत 


आमची अमेरिकेची यात्रा 


निवडतो व वाचण्यात रमतो. त्याच्या विचारांत 
पृथक्करण व स्पष्टता असते. विजयला रेखा व' 
चित्रकलेचीही आवड आहे. हा विषय त्यानेच निवडला 
आहे. त्याची भूप्रदेशाची ५-६ रंगीत चित्रे या 
वंगल्यात भितीवर लागली आहेत. शीला पल्यूट 
वाजविते; पाककलेत कौशल्य दाखविते; बागेची 
व्यवस्था ठेवते; वेळोवेळी एक एकर हिरवळीची 
कापणी करते. लक्ष्मी इंग्लिश, फ्रेंच व मराठी विनचूक 
लिहिते, गतवर्षी तिने इंग्लिशचा शाळेतला नेमलेला 
अभ्यास एक वर्ष अगोदर पुरा केला व वैशिष्ट्यपुर्णतेचा 
शेरा मिळविला. यंदा सामान्यपणे उत्तीर्ण झाली, 
कारण वाहेर इतर गोष्टीत वेळ घालविला. म्हणून 
यंदा बाहेर जाण्यावर मर्यादा तिच्या आईने घातली- 


१३ 


शीतक्र्तुत पर्वतारोहूण ( हायकिंग ) व बर्फावरची 
घसरणी ( स्केटिंग ) करिता आम्ही सर्व बाहेर 
पडतो. हा' हिमवृष्टीचा क्तु व्हर्मांट राज्यात ४ 
महिने चालतो. राम, विजय, लक्ष्मी व इंदू पवेतारोहण 
व बफेघसरणी करण्यात खूप रस घेतात. अमेरिकेतील 


'भारतीय कुटुंबांत असा या विषयात रस घेणारे 


फारच थोडे, त्यांच्यात आमची गणना होते. विजय 
तर रानावनात २४ वा ३६ तास काढतो; तेथेच 
स्वत:चे भोजन तयार करतो, आई कित्येकदा बाहेर 
बराचवेळ कामाकरिता गेल्यास या मुलांपैकी कोणीही 
वेळ पडेल त्याप्रमाणे स्वतःच अन्न शिजवून जेवण 
आटपतात. घरात व बागेत पडेल ते काम करतात. 


4 


ृति९.-०<€६२८७७५2 २७७०२२७७५२ २०६७७०८2 ००2 


प्राज्ञ मकारान 


| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 


प्राचीन मराठी साहित्यावरील संशोधनपर विविध लेखांचा संग्रह 


संशोधन साधका 
लेखक : 
डॉ. बसंत स. जोशी 
मूल्य रुपये बारा फक्त $ ( पृष्ठे १९४ ) 
“मराठी वोढ्ययाच्या इतिहासामध्ये या ' संशोधन साधने ' ने लक्षात भरण्यासारखी 


निखाळसपणे भर टाकळी आहे. ही गोष्ट मराठी वाज्ययेतिहासज्ञांच्या 
लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही.! 


तर्कतीर्थ 'लक्ष्मणशासखत्री जोशी ( प्रास्ताविक ) 
आज्ञपाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा ) 


५.>६२८.-”<६₹:५.-"<२५--<६२:६.-<६२५.-><६२५.-”०<६२७२%७०2२ 


रि 


९.->><६२९.>”<६२:६.2”<६२९.2%-६२०७७७०2 


९९.८०<६२६.-><६£> 


प्रा. मे पु. रेरो 


स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना 


[हे व्याख्यान सर इसाया बर्लिन यांनी ऑक्स्फर्ड विद्यापीठात ३१ ऑक्टोबर १९५८ रोजी दिले 
त्यांच्या * फोर एसेज ऑन लिबर्टी ' (आऑक्स्फड युनिव्हसिटी प्रेस, १९६९ ) या ग्रंथात ते समाविष्ट 


करण्यात आले आहे. ] 


माणसाचे दमन करणे, शक्‍तीचा वापर करून 
त्याला काही करायला भाग पाडणे किवा काही 
करायला प्रतिबंध करणे म्हणजे त्याचे स्वातंत्र्य 
हिरावून घेणे- पण हे हिरावून घेतलेले स्वातंत्र्य 
कज्यापासूनचे स्वातंत्र्य असते ? मानवी इतिहासा- 
तील जवळ जवळ प्रत्येक नीतिशास्त्रज्ञाने स्वातंत्र्याचे 
गोडवे गायिले आहेत. ' सौख्य ' किवा ' चांगुलपणा, ' 
* निसर्ग ' किवा ' वास्तवता ' ह्या पदांप्रमाणेच 
* स्वातंत्र्य' हे पदही वाटेल तो अर्थ शोषून घेऊ 
शकते आणि म्हणून त्याचे कसेही निरूपण करायला 
त्याच्याकडून काही आडकाठी होत नाही. ह्या अतिशय 
लवचिक शब्दाच्या इतिहासात मला शिरायचे नाही 
किवा मानवी विचाराच्या इतिहासकारांनी त्याचे 
जे दोनशेहून अधिक भिन्न अर्थ नमूद केले आहेत 
त्यांचेही विवेचन मला करायचे नाही. ह्यांतील फक्त 
दोन अर्थाचे परीक्षण मी येथे करणार आहे- पण 
हे मध्यवर्ती अर्थ आहेत, त्यांच्यामागे बराचसा 
इतिहास आहे आणि पुढेही ते इतिहास घडवीत 
राहतील असे म्हणता येईल. स्वातंत्र्याचे राजकीय 
संदर्भातील हे जे दोन अर्थ आहेत त्यांतील पहिल्याचा 
निदेश ' अभावात्मक स्वातंत्र्य ' ( नेगेटिव्ह फ्रीडम ) 
असा मी करीन. त्याचा असा निदेश पूर्वी अनेकांनी 
केला आहे. स्वातंत्र्याचा हा अर्थ पुढील प्रश्‍नांच्या 
उत्तराशी संबंधित आहे. “कर्त्याला- म्हणजे व्यक्‍तीला 
किवा व्यक्तींच्या एखाद्या गटाला- जे करायचे 
असते किवा व्हायचे असते ते करायला किवा 
व्हायला, इतरांकडून हस्तक्षेप न घडता, त्याला 
मोकळीक असावी असे क्षेत्र कोणते ? ” स्वातंत्र्याच्या' 
दुसर्‍या अर्थाला मी भावरूप स्वातंत्र्य असे म्हणेन. 
हा अर्थ दुसर्‍या एका प्रश्‍नाच्या उत्तराशी संबंधित 
आहे. हा प्रश्‍न असा: “ व्यक्‍तीला ज्या नियंत्रणामुळे 
किवा हस्तक्षेपामुळे अमूक एक न करता अमूक एक 
करायला, किवा अमूक एक न होता अमूक एक 


व्हायला भाग पडते त्या नियंत्रणाचा किवा ह्स्त- 
क्षपाचा उगम कह्यात किंवा कुणात असतो? “हे . 
दोन भिन्न प्रश्‍न आहेत, त्यांची उत्तरे काही बाबतीत 


समान मुद्यांना स्पशे करणारी असली तरी हे प्रश्‍न 
भिन्न आहेत हे स्पष्ट आहे. 


अभावात्मक स्वातंत्र्याची संकल्पना 


ज्या प्रमाणात माझ्या व्यवहारात इतर कणी 
माणूस किवा माणसे हस्तक्षेप करीत नाहीत त्या 
प्रमाणात मी स्वतंत्र असतो असे सामान्यपणे म्ह्ट्ले 
जाते. ह्या अर्थाने नागरिक म्हणून माणसाला अस- 
लेले स्वातंत्र्य म्हणजे ज्या क्षेत्रात इतरांकडून अड- 
थळे न होता माणूस कृती करू शकतो ते क्षेत्र होय. 
मला जे एऱहवी करता आले असते ते करायला 
इतरापासून जर मला प्रतिबंध झाला तर तेवढ्या 
प्रमाणांत मी अ-स्वतंत्र असतो; आणि ह्या क्षेत्राचा 
इतर माणसांकडून जर एका मर्यादेपलीकडे संकोच 


झाला तर मला दडपुन टाकण्यात आले आहे किवा 
मला 


प्रत्येक प्रकारच्या 
म्हणता येणार नाही. 


म्‌ उच उडी हवेत मारता 
येत नाही, किंवा मी आंधळा असल्यामुळे मला 


वाचता येत नाही किवा हेगेलच्या ग्रंथांतील अधिक 
दुर्बोध विवेचनाचा अथ मला उल्गडत नाही असे 
जर असेल तर ह्या बाबतीत माझी अवस्था गुला 
मींची आहे किवा माझे दमन करण्यात येत ल हे 
असे म्हणणे विक्षिप्तपणाचे ठरेल. दमनामध्ये क 
क्षेत्रात मी एऱहवी कृती करू शकलो असतो व्य 
इतर माणसांनी जाणून बजन केलेला नप 
अभिप्रेत असतो. तुम्हाल जे कला 


साधायला इतर माणसांनी प्रतिबं 
ध्‌ 
तुमच्या ठिकाणी राजकीय सं ्ो स्वातं 


स्वातंञ्याच्या दोन संकल्पना 


अभाव आहे असे होईल. केवळ एखादी इष्ट गोष्ट 
साधायला असमर्थ असणे म्हणजे राजकीय स्वातं- 
त्याचा अभाव आहे.' “ आथिक स्वातंत्र्य' आणि 
त्याचे प्रतियोगी “आथिक गुलामगिरी ! ही पदे ज्या 
रीतीने वापरण्यात येतात त्यावरून ही गोष्ट सिद्ध 
होते. जिच्यावर कायथाने बंदी घातलेली नाही- 
उदा. भाकरी, जगाचा प्रवास, आपल्या हक्‍कासाठी- 
*्यायाल्यांत दांद भागणे- अशी वस्तू न परवडण्या- 
इतका जर माणूस गरीब असेल तर ह्या वस्तूंवर 
कायद्याने बंदी घातलेली असताना त्या मिळवायला 
ती जितका अ-स्वतंत्र असतो तितकाच गरिबीमुळे 
अस्वतंत्र असतो असा युक्तिवाद अनेकदा करण्यात 
येतो आणि प्रथमदर्शनी तरी त्याच्यात काही तथ्य 
असल्यासारखे वाटते. आता माझी गरिबी म्हणजे 
जर एका प्रकारचा रोग असता, आणि माझ्या 
लंगडेपणामुळे जसे मला धावता येत नाही तसे ह्या 
गरिबीच्या रोगामुळे मला भाकरी विकत घेता येत 
नाही, किंवा जगप्रवास करण्यासाठी किंवा कोर्टात 
फिर्याद करण्यासाठी खर्च करता येत नाही 
अशी परिस्थिती असती, तर ह्या असमर्थतेचे 
: स्वातंत्र्याचा अभाव ' असे कुणी वर्णन करणार 
नाही- “ राजकीय स्वातंत्र्याचा अभाव ' असे तर 
त्याचे वर्णन कुणी करणारच नाही, इतर माणसांनी 
अश स्वरूपाची सामाजिक आणि आथिक रचना 
केली आहे की तिच्यामुळे ह्या वस्तूंची किमत देण्या- 
साठी आवश्यक असलेला पैसा मला मिळू शकत नाही 
पण इतरांना मात्र मिळतो आणि माझ्या असमर्थतेचे 
कारण ह्या रचनेत आहे अशी जी माझी समजूत 
असते तिच्यामुळेच माझे दमन करण्यात आले आहे, 
मला गुलाम करण्यात आले आहे असे मला वाटते. 


श्५ 


दुसर्‍या शब्दात हो गोष्ट मांडायची तर, माज्ञे 
दारिद्रथ किवा दुबळेपण ह्याच्या कारणाविषयीची 
एक विशिष्ट सामाजिक आणि आथिक उपपत्ती 
* दमन ' किवा ' गुलामगिरी “ ह्या पदांचा असा 
वापर करण्यात अभिप्रेत असते. माझ्याकडे भौतिक 
साधनसंपत्तीची जी वाण आहे तिचे मूळ जर माझ्या 
मानसिक आणि शारीरिक असमर्थतेत असेल तर ह्या 
स्वरूपाची सामाजिक व आथिक उपपत्ती मान्य 
केली असल्यामुळेच माझ्या स्थितीचे वर्णन * माझे 
स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले आहे ' ह्या शब्दांत 
मी करीन. एऱहवी, ' मी गरीव आहे! एवढेंच मी 
म्हटले असते.' आणि, ह्याच्या पुढे जाऊन, मला 
अन्याय्य वाटणार्‍या एका विशिष्ट रचनेमळे माजे 
दुभिक्ष निर्माण होते आणि टिकवून धरण्यात 
येते असे जर मी मानीत असेन तर आथिक 
गुलामगिरीची किवा दडपक्याहीची भाषा मी 
बोलू लागतो. ' नैसगिक नियमांप्रमाणे जे घडते 
त्याचा आपल्याला संताप येत नाही; केवळ 
माणसांच्या दुष्टपणाचा संताप येतो ' असे रुसोने 
म्हटले आहे. माझ्या इच्छा विफल करण्यात इतर 
माणसांचा किती भाग होता, मग तो त्यांनी प्रत्यक्ष- 
पणे घेतला असो किवा अप्रत्यक्षपणे घेतला असो, 
हेतुपूवेक घेतला असो किवा अजाणता घेतला असो, 
हा दडपक्षाही आहे की नाही ह्याचा निकष आहे. 
ह्या अर्थाने मी स्वतंत्र आहे असे मी म्हणतो त्याचा 
अर्थ इतर लोक माझ्या व्यवहारांत ढवळाढवळ 
करीत नाहीत असा असतो. इतरांच्या हस्तक्षेपापासून 
मुक्‍त असलेले क्षेत्र जितके अधिक विस्तृत असते 
तितके माझ्या स्वातंत्र्याचे क्षेत्रही विस्तृत असते. 


१. ह्या विधानाचा व्यत्यासही सत्य असतो असे मला म्हणायचे नाहो. 


२. हा मुद्दा हेल्वेतिअसने स्पष्टपणे मांडला आहे: ' स्वतंत्र माणूस म्हणजें 


ज्या माणसाला 


बेड्या घालण्यात आलेल्या नाहीत, तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आलेले नाही किवा शिक्षेच्या भीतीने 
ज्याचा गुलामासारखा थरकाप झालेला नाही असा माणूस . . . . आपल्याला गरुडासारखे उडता येत 
नाही किवा देवमाशासारखे पोहता येत नाही ह्याला स्वातंत्र्याची उणीव म्हणता येणार नाही. 

३. ह्या स्वरूपाच्या उपपत्तीचे सर्वात परिचित उदाहरण म्हणजे सामाजिक नियमांविषयीची 
मार्क्सवादी संकल्पना; पण कित्येक स्रिश्‍चन आणि उपयुक्ततावादी सिद्धांतांत आणि सर्वच समाजवादी 
सिद्धांतांत ह्या स्वरूपाच्या उपपत्तीला मोठेच स्थान देण्यात आलेले असते. 


१६ 


पारंपरिक इंग्लिश राजकीय तत्त्ववेत्ते ' स्वातंत्र्य ' 
हा शब्द ह्या अर्थाने वापरीत.” हे क्षेत्र किती विस्तृत 
असू शकेल किंवा असावे ह्याविषयी त्यांच्यांत मतभेद 
होता. मानवी परिस्थिती ध्यानात घेतली तर ते 
अमर्यादित असू शकणार नाही असे ते नाहीत. 
कारण ते अमर्यादित ठेवले तर त्याचा परिणाम 
असा होईल की सर्वे माणसे इतरांच्या व्यवहारांत 
अमर्यादित प्रमाणावर हस्तक्षेप करू शकतील. ह्या 
स्वरूपाच्या “ नैसर्गिक ' स्वातंत्र्यातात सामाजिक 
अंदाधुंदी उद्भवेल आणि ह्या परिस्थितीत माणसांच्या 
किमान गरजांचेही समाधान होऊ शकणार नाही; 
किवा दुवळ्यांचे स्वातंत्य सवळ लोक चिरडून 
टाकतील. वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या उदह्ष्टांत आणि 
व्यवहारांत आपोआप सुसंवाद निर्माण होत नाही हे 
त्यांना दिसत होते आणि (त्यांचे अधिकृत सिद्धांत 
काही असले) तरी न्याय, सुख, संस्कृती, सुरक्षितता, 
वेगवेगळया प्रमाणातील समता ह्यासारख्या इतर 
उद्दिष्टांचे मूल्य त्यांच्या पदरी मोठे होते. ह्यामुळे 
ह्या इतर मूल्यांसाठी आणि खुद्द स्वातंत्र्यासाठीही 
स्वातंत्र्याला आळा घालायला ते तयार होते. कारण 
असे केल्याशिवाय ज्या प्रकारचे सामाजिक संघटण 
त्यांना इष्ट वाटत होते ते निर्माण करणे अशक्‍य 
झाले असते. ह्यामुळे माणसाचे स्वतंत्र कृतोचे क्षेत्र 
कायद्याने मर्यादित करणे आवश्यक आहे असे हे 
विचारवंत गृहीत धरीत. पण ह्याबरोबरच, 
ज्याच्यावर कोणत्याही कारणामुळे अतिक्रमण करता 
कामा नये असे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे एक किमान 
क्षेत्र असणे योग्य आहे असेही हे विचारवंत, 
विशेषतः इंग्लंडमधील लॉक आणि मिल आणि 
फ्रान्समधील कॉन्स्टान्त आणि तॉकव्हिले हे स्वातंत्र्य- 
वादी विचारवंत गृहीत धरीत. कारण ही मर्यादा 
जर कुणी ओलांडली तर स्वतःच्या नैसगिक शक्‍तींचा 
किमान विकास करण्यासाठी जेवढे मोकळिकीचे क्षेत्र 
आवद्यक असते तेवढेही आपल्याला उपल्ब्ध नाही 


४. “ स्वतंत्र माणूस म्हणजे... . 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


असे व्यक्‍तीला आढळून येईल. माणसे ज्या' 


-वेगवेगळ्या उदहिष्टांना चांगली, योग्य, पवित्र इ. 
९ च १ > 


मानतात ती साधण्याचा प्रयत्न करणे, फार काय 
अज्ञा उद्दिष्टांची संकल्पना करणे हेही माणसांच्या 
नैसर्गिक शक्तींचा काही किमान विकास होण्यावर 
सर्वस्वी अवलंबून असते. तेव्हा व्यक्‍तिगत जीवनाचे 
क्षेत्र आणि सार्वजनिक अधिकाराचे क्षेत्र यांच्यामध्ये 
एक सीमारेखा आखणे आवश्यक आहे. ती नेमकी 
कुठे आखावी ह्याविषयी हरतर्‍हेचे युक्तिवाद होतील, 
हुज्जतही घातली जाईल. माणसे एकमेकांवर 
कितीतरी अवलंबून असतात आणि इतरांच्या 
जीवनात यत्किचितूही अडथळा निर्माण करणार 
नाही इतकी माणसाची कृती कधी व्यक्‍तिगत आणि 
खाजगी असत नाही. “ मोठ्या माशांचे स्वातंत्र्य 
म्हणजे लहान माद्यांचे मरण '; काही माणसांचे 
स्वातंत्र्य इतरांना केलेल्या प्रतिबंधावरच आधारता 
येते. । ऑक्सफडंच्या प्राध्यापकाचे स्वातंत्र्य आणि 
इजिप्शियन शेतकर्‍याचे स्वातंत्र्य ह्या कितीतरी 
भिन्न अशा गोष्टी आहेत ' अश्ली पुस्तीही अनेकांनी 
जोडली आहे. 

ह्या विधानात काहीसे तथ्य आहे कारण ज्या 
गोष्टीकडे ते बोट दाखविते ती सत्य आहे आणि 
महत्त्वाची आहे. पण ज्या शब्दांत ते मांडले ते 
फसवे, राजकीय मतल्ब साधण्यासाठी वापरण्यात 
येणारे असे आहेत. 'उघड्यानागड्या, निरक्षर, 
भुकेकंगाल आणि रोगग्रस्त माणसांना राजकीय 
हक्‍क देऊ करणे, शासनाकडून त्यांच्यात हस्तक्षेप 
होणार नाही अशी तजवीज करतो असे म्हणणे 
म्हणजे त्यांच्या परिस्थितीची थट्टा करण्यासारखे 
आहे ह्‌ सत्य आहे; आपल्या स्वातंत्र्यात वाढ झाली 
म्हणजे काय झाले 'हे त्यांना समजायचे असेल, 
तिचा काही उपयोग करणे. त्यांना शक्‍य व्हायचे 
असेल तर अगोदर त्यांना वैद्यकीय, साहाय्य, किवा 
शिक्षण मिळणे आंवश्यक आहे. ज्यांना स्वातंत्र्याचा 


त्याला जे करायचे असते ते करायला कोणी प्रतिबंध करीत 
नाही असा माणूस " असे हॉन्जूने म्हटले आहे. कायदा 


ही नेहमीच एक ' बेडी ' असते. जरी कायद्यांपेक्षाही 


अधिक अवजड शुंखलांनी बांधले जाण्यापासून - उदा. अधिक जाचक कायदा, किवा रूढी किवा 
अनियंत्रित हुकूमशाही किवा अंदाधुंदी ग्रांच्यापासून - ही बेडी आपले संरक्षण करीत . अंसली .तंरी ती 


बेडीच असते. 


स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना 


उपयोग करून घेणे शक्‍य नसते त्यांच्या गाठी 
स्वातंत्र्याचा अर्थ तरी काय ? स्वातंत्र्याचा उपयोग 
करता येईल यासाठी आवश्‍यक असलेली परिस्थिती 
पुरेशा प्रमाणात जर तिर्माण झाली नसेल तर ह्या 
स्वातंत्र्याचे मोल काय ? आरंभ करायचा तो सुर- 
वातीच्या गोष्टींपासुन केला पाहिजे; एकोणिसाव्या 
शतकातील एका जहाल रशियन लेखकाने म्हटले 
भाहे तसे कित्येकदा परिस्थिती अशी असते की 
तिच्यात दोक्सपीयरच्या साहित्यक्ृतीपेक्षा जोड्यांचे 
महत्त्व जास्त असते. वैयक्तिक स्वातंत्र्य ही काही 
प्रत्येकाची प्राथमिक जरूरीची गोष्ट नसते. कारण 
स्वातंत्र्य म्हणजे काही सर्वे प्रकारच्या वैफल्याचा 
अभाव नव्हे; ह्या शब्दाची अशी व्याख्या करण्याने 
त्याचा अर्थ इतका ताणला जाईल को त्याचा अर्थ 
अतिशय व्यापक होईल किवा अतिशय संकुचित 
होईल. इजिप्शियन शेतकऱ्याला वैय्यक्तिक स्वातंत्र्या- 
अगोदर कपड्यांची आणि ओषधांची जरूरी 
आहे. आणि ह्या गोष्टींची त्याला स्वातंत्र्यापेक्षा 
अधिक जरूरी आहे. पण आज त्याला ज्या किमान 
स्वातंत्र्याची जरूरी आहे आणि उद्या त्याला ज्या 
अधिक स्वातंत्र्याची जरूरी भासेल ते स्वातंत्र्य 
प्राध्यापकांना, कलावंताना आणि लक्षाधीश्ांना जे 
स्वातंत्रय असते त्याच प्रकारचे असते; ते काही 
विशिष्ट, वेगळया प्रकारचे स्वातंत्र्य नसते. 


पाश्‍चात्य उदारमतवाद्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीला 
जी गोष्ट खात असते ती म्हणजे माणसे ज्या 
स्वातंत्र्याची आकांक्षा करतात ते त्यांच्या सामाजिक 
किवा आथिक परिस्थितीनुसार भिन्न भिन्न प्रकारचे 
असते हा समज नव्हे असे मला वाटते. तर ज्या 
थोड्या जणांना आज स्वातंत्र्य आहे ते त्यांनी ज्या 
प्रचंड बहुसंख्यांकांना आज स्वातंत्र्य नाही त्यांची 
पिळवणूक करून, निदान त्यांच्या परिस्थितीकडे 
दुलक्ष करून प्राप्त करून घेतले आहे हा त्यांचा 
समज त्यांच्या मनाला खात असतो. ते असे 
मानतात- आणि ते योग्यच आहे- की वैय्यक्तिक 
स्वातंत्रय हे माणसांच्या अंतिम साध्यांपैकी 
एक साध्य असेल तर कुणाच्याही स्वातंत्र्याचा 
इतरांनी अपहार करता कामा नर्ये; आणि इतरांचा 
बळी देऊन तर कुणी त्याचा उपभोग घेऊच नये. 

न. भा. ३ 


१७ 


सर्वांना समान स्वातंत्र्य असले पाहिजे; इतरांनी मला 


'जसे वागवू नये असे. मला वांटते तसे मी इतरांना 


वागविता कामा नये; माझे स्वातंत्र्य, माझी सुबत्ता, 
माझे प्रगल्भ मानसिक जीवन केवळ ज्यांच्यामंळे 
शक्‍य झाले आहे त्यांच्या कर्णाची परतफेड मी केली 
पाहिजे; सर्वात व्यापक आणि सर्वात साध्या अर्थाने 
न्याय- ह्या गोष्टी उदारमतवादी नीतीला पायाभंत 
असतात. स्वातंत्र्य हे माणसांचे एकमेव साध्य नाही. 
बेलिन्स्कि ह्या रशियन समीक्षकाच्या पायावर पाय 
ठेवून मीही असे म्हणेन को इतरांना जर स्वातंत्र्या- 
पासुन वंचित करण्यात येणार असेल - माझे बांधव 
जर दारिद्रयात, देन्यात आणि बंधनात रहाणार 
असतील- तर मग मलाही स्वतःसाठी स्वातंत्र्य 
नको; मी ते धुडकावून लावीन आणि त्यांच्या 
नशिबी जे काही असेल त्यात सहभागी होण्यात 
धन्यता मानीन. हे सवे खरे ! पण शब्दांच्या अर्थांत 
गोंधळ माजवून काही साधता येत नाही. डोळ्यावर 
येईल अश्यी विषमता किवा व्यापक सामाजिक दैन्य 
टाळण्यासाठी मी माझ्या काही किवा सबंध 
स्वातंत्र्याचा त्याग करायला तयार आहे : मी आपणं 
होऊन आणि मुक्तपणे हा त्याग करतो; पण मग 
न्यायाखातर किवा समतेखातर किवा माझ्या बांधवां- 
वरील प्रेमाखातर मी काय सोडून देत आहे? मी 
स्वातंत्र्य सोडून देत आहे. कित्येक प्रकारच्या 
परिस्थितीत हा त्याग करायला मी तयार नसेन तर 
माझे मन अपराधाच्या जाणिवेने ग्रस्त होईल; आणि 
ते योग्यच असेल. पण एखाद्या गोष्टीचा त्याग करणे 
म्हणजे ज्या गोष्टीचा त्याग करण्यात आलेला असतो 
- येथे स्वातंत्र्य -तिच्यात भर घालणे नव्हे; मग 
ह्या त्यागाची नैतिक आवश्यकता कितीही असो 
आणि तो केल्यामुळे कितीही नैतिक भरपाई लाभत 
असो. प्रत्येक गोष्ट ती जी असते, ती ती असते. 
स्वातंत्र्य म्हणजे स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य म्हणजे समता 
नव्हे किवा न्याय नव्हे किवा संस्कृती नव्हे किवा 
मानवी सुख नव्हे किवा समाधानी सदसद्विवेकबुद्धी 
नव्हे. माझे किवा माझ्या वर्गाचे किवा राष्ट्राचे 
स्वातंत्रय जर इतर अनेक माणसांच्या दुःखावर 
अवलंबून असेल तर ज्या व्यवस्थेमुळे असे घडून येते 


ती अन्याय्य आणि अनैतिक असते. पण ही ल्ज्जांस्पद 
विषमता कमी करण्यासाठी जर. मी स्वातंत्र्याचा 


१८ 


संकोच केला किवा ते गमावले आणि ह्याच्यामुळे 
इतरांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यात वाढ झाली नाही 
तर एकंदरीत पाहता स्वातंत्र्याची हानी घडून 
आलेली असते. आता ह्याच्यामुळे न्यायात किवा 
सुखात किवा सामाजिक शांततेत वाढ घडून 
आल्यामुळे तिची भरपाई झाली असेल पण हानी 
झालेली आहेच; आणि जरी माझे ' उदारमतवादी 
वैयक्तिक स्वातंत्र्य संपुष्टात आले असले तरी 
दुसऱया कोणत्यातरी प्रकारच्या स्वातंत्र्यात 
“ सामाजिक' किंवा ' आथिक? स्वातंत्र्यात भर 
पडलेली असते असे म्हणणे म्हणजे मूल्यांत गल्लत 
करणे होय. पण इतरांचे स्वातंत्र्य सुरक्षित राखायला 
कित्येकदा कित्येकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणे 
आवश्यक असते ही गोष्ट सत्य आहे. कोणत्या 
तत्त्वाला अनुसरून असे करणे योग्य ठरेल? स्वातंत्र्य 
हे जर एक पवित्र, ' केवल! मूल्य असेल तर असे 
कोणते तत्त्व असणारच नाही. ह्या दोन परस्पर- 
विरोधी नियमांपैकी किवा तत्त्वांपेकी कोणत्या तरी 
एकाला, निदान व्यवहारात तरी, माघार घ्यावी 
लागेल. कोणत्या तत्त्वाने माघार घेणे का योग्य 
ठरते ह्याची कारणे नेहमीच स्पष्टपणे सांगता 
येणार नाहीत आणि नियमांच्या किवा सार्वत्रिक 
सूत्रांच्या स्वरूपात तर ती मांडता येणारच नाहीत. 
पण त्यांच्यांत व्यावहारिक तडजोड घडवून आणावीच 
लागेल. 

मानवी प्रकृतीविषयी आझ्यावादी असलेले आणि 
वेगवेगळ्या माणसांच्या हितसंबंधांत सुसंवाद निर्माण 
'कस्णे शक्‍य आहे असे मानणारे लॉक किवा अँडम 
स्मिथ ( आणि कित्येक वेळा विशिष्ट मनस्थितीत 
असताना मिल सुद्धा ) असे मानीत की ज्याच्यावर 
शासनसंस्थेला किवा दुसर्‍या कोणत्याही प्रकारचा 
अधिकार असलेली संस्था किवा व्यवती ह्यांना 
अतिक्रमण करायला देण्यात येणार नाही असे 
खाजगी जीवनाचे विस्तृत क्षेत्र सुरक्षित राखूनही 
सामाजिक सुसंवाद आणि प्रगती साधता येईल. 
हॉब्जूचे मत असे होते ( आणि त्याच्याशी सहमत 
असलेले विशेषतः काँझव्हेंटिव्ह व प्रतिगामी विचार- 
वंतही असेच. मानीत) की माणसांना एकमेकांचा 
च्ताश करूण्यपासुन 'आणि सामाजिक जीवन उजाड 
करण्यापासुन जर प्रतिबंध करायचा असेल तर 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


माणसांनी आपापली स्थाने सोडून अतिक्रमण करू 
नये यासाठी अधिक संरक्षक उपायांची योजना करणे 
आवश्यक आहे; ह्याला अनुसरून हाब्जूला केंद्रित 
नियंत्रणाचे क्षेत्र वाढवायचे होते आणि वैयक्तिक 
नियंत्रणाचे क्षेत्र कमी करायचे होते. पण मानवी 
जीवनाचा काही भाग तरी सांभांजिक नियंत्रणाच्या 
क्षेत्रापासून स्वतंत्र राहिला पाहिजे ह्याविषयी दोन्ही 
पक्षांचे एकमत होते. ही संरक्षित भूमी किती संकुचित 
असायची ती असो; पण तिच्यावर आक्रमण करणे 
हुकूमशाही ठरे, धेंजॉमिन कॉन्स्तात ह्याने 
स्वातंत्र्याचे केलेले समथन सर्वात वकतृत्त्वपूर्ण आहे. 
त्याने मांडलेले मत असे की निदाम धार्मिक स्वातंत्र्य, 
मतस्वातंत्र्य, भाषणस्वातंत्य आणि मालमचीचे 
स्वातंत्र्य ही निरंकुश आक्रमणापासुन अवाधित 
राहतील अश्ली हमी असली पाहिजे. जेफरसन, बके, 
पेत, मिल ह्या सर्वांनी बैयक्षितक स्वातंत्र्यांच्यां 
वेगवेगळ्या याद्या बनविल्या आहेत; पण शासकीय 
अधिकाराला एका मर्यादेपर्यंत हटवावे ह्यासाठी 
त्यांनी केलेल्या युक्तिवादांचा आशय सामान्यपणे 
एकच आहे. मानवी प्रकृतीची अप्रतिष्ठा होऊ 
द्यायची नसेल, माणूस म्हणून जगण्याचे नाकारायचे 
नसेल तर वेथक्तिक स्वातंत्र्याचे एक' किमान क्षेत्र 
आपण राखले पाहिजे. आपण परिपूर्णपणे स्वतंत्र 
राहू शकणार नाही आणि आपले काही स्वातंत्र्य 
सोडून देऊन त्याच्या मोबदल्यात उरलेले स्वातंत्र्य 
आपल्याला सुरक्षित राखावे लागेल, पण संपूर्ण 
स्वातंत्र्याचे समर्पण करणे आत्मव्याघाती ठरेल, तर 
मग हे स्वातंत्र्याचे किमान क्षेत्र केवढे असले पाहिजे? 
मानवी प्रकृतीचे जे स्वत्व (688611060 ) आहे 
बाधा आणल्याशिवाय माणसाला जे स्वातंत्र्य सोडन 
देता । येणार नाही ते म्हणजे माणसाचे किमान 
स्वातंत्र्य. "ण ह्या स्वत्वाचे स्वरूप काय आहे? ह्या 
स्वत्वामध्ये मानवी वतंनाचे, कल्याणाचे कोणते 
मानदंड अभिप्रेत आहेत ? ह्याच्याविषयी नेहमीच 
हा हत गा आहे जाणि हय बसला 
र च ् 

नये अशा क्षेत्राच्या व्य अयो वभ व 

॥ तत्त्वांना 
अनुसरून आखता येतील. नंसगिक कायदा' 
(181.ा!8] 18७7) किवा. नेर्सागक हक्‍क, किवा 
उपयुक्तता. किवा निरपेक्ष आदेशाचा आशय किवा 


हे त्याला 


"करखगचम निखडचर -::8 

'रव्डढ्ण|तणदघन 

यी 
ब षसश्पृर्फत 


स्वातंत्र्याच्या दोन. संकल्पना 


सामाजिक कराराचे पाविंत्र्य किंवा या संकल्पनां- 
सारखी, योग्यायोग्यतेविषयी आपण घेतलेल्या 
निर्णयांचे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी, त्यांचे समर्थन 
करण्यासाठी माणसांनी घडविलेली दुसरी कोणती तरी 
संकल्पनां वापरून ह्या मर्यादा आखता येतील. पण 
कोणत्याही संकल्पनेच्या साहाय्याने ह्या मर्यादा आख- 
लेल्या असोत, त्यांच्यापासून निष्पन्न होणारे स्वातंत्र्य 
हे कश्नापासुनचे तरी स्वातंत्र्य असते; एका सीमारेषे- 
पलीकडे हस्तक्षेपाचा अभाव असण्यातले ते स्वातंत्र्य 
असते. ही सीमारेषा काहीशी मागेपुढे होणारी असली 
तरी नेहमी ओळखता येते.' आपले स्वतःचे कल्याण 
स्वतःच्या मार्गाने साधायचे जे स्वातंत्र्य असते 
त्यालाच खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्य असे म्हणता येईल 
असे स्वातंत्र्याच्या समर्थकांतील सर्वात प्रसिद्ध 
समर्थकाने म्हटले आहे. हे जर सत्य असेल तर सकती 
करणे कधीतरी समर्थनीय ठरेल का? कधी कधी 
सकती करणे समर्थनीय असते ह्यांविषयी मिलला 
शंका नव्हती. ज्याअर्थी सर्वे व्यक्‍तींना काही किमान 
स्वातंत्र्य मिळण्याचा हक्क आहे त्याअर्थी कुणा 
एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यापासून 
इतर सर्वांना, आवश्यक असेल तर बळाचा वापर 
करूनही, प्रतिबंध केला पाहिजे. किंबहुना व्यक्तीमध्ये 
अशी टक्कर घडू न देणे हेच कायद्याचे संपूर्ण 
प्रयोजन होय. लासालने तुच्छतेने ज्यांचा * रात्रीच्या 
रखवालदाराची किवा वाहतुकीचे नियंत्रण करणार्‍या 
शिपायाची कार्ये ' असा उल्लेख केला आहे तेवढीच 
काय ती कार्ये श्यासनसंस्थेसाठी ह्या मताप्रमाणे 
उरतात. 

वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण मिलच्या दृष्टीने 
इतके पवित्र का होते ? आपल्या प्रसिद्ध प्रबंधात 
त्याने असे म्हटले आहे की माणसांना, “* जो मार्ग 
त्यांच्या स्वतःशीच केवळ संबंधित असतो ' अशा 
मार्गात, त्यांना पाहिजे असेल तसे जगायला मोकळे 
ठेवले नाही तर संस्कृतीची प्रगती होणार नाही; 
मतामतामध्ये मुक्‍त स्पर्धा झाली नाही तर सत्य 
काय आहे हे प्रकाशात येणार नाही; उत्स्फूर्तता, 
मौलिकता, प्रतिभा, मानसिक ओज, नैतिक धैय 
ह्या गुणांना अवसर रहाणार नाही. सामान्यांच्या 
सामूहिक भाराखाली समाज दडपला जाईल. 
संस्कृतीत जे जे संपन्न आणि विविधतापूर्णे आहे ते 


१९ 


रूढीच्या, प्रस्थापिताशी जुळवून घेण्याच्या 
माणसाच्या नित्य प्रवृत्तीच्या दडपणाखाली चिरडले 
जाईल. ह्या प्रवृत्तिमूळे माणसाच्या शक्‍ती सुकून 
जातात, ' आपल्या अस्मितेचा उत्क्षे साधण्याच्या 
ग्रीक महापुरुषांच्या आग्रही वृत्तीचे स्वतःची अस्मिता 
विसजित करण्याच्या ख्त्रिचिन शिकवणीइतकेच मोल 
आहे. “ इतरांनी केलेल्या उपदेशाला आणि दिलेल्या 
चेतवणीला न जुमानल्यामुळे माणसाच्या हातून 
काही चुका होण्याचा संभव असतो आणि हो गोष्ट 
अनिष्ट आहे; पण इतरांना, त्यांना स्वतःला जे इष्ट 
वाटते तेच करायला त्याला भाग पाडायची मोकळीक 
ठेवणे हे त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक अनिष्ट आहे”, 
इतरांच्या हस्तक्षेपापासुन निवारण करणे हे * नकारी? 
उद्दिष्ट साध्य करणे म्हणजे स्वातंत्र्याचे संरक्षण 
करणे. एक घालून दिलेला जीवनमार्ग, ज्याच्यात 
व्यक्‍तीला स्वतःच्या साध्यांची निवड करायला वाव 
नसतो असा जीवनमार्ग, पत्करेपर्यंत व्यक्तीचा छळ 
करीत राहणे, एक सोडून त्याच्या समोरचे इतर 
सवे दरवाजे बंद करणे- मग त्या दरवाजातून 
नेणारा मार्ग कितीही उदात्त असो आणि ही तज- 
वीज करणाऱ्यांचे हेतू कितीही सदिच्छापूणे असोत,- 
असे करणे म्हणजे ती व्यक्ती एक माणूस आहे, 
तिला स्वतःचे असे जीवन जगायचे असते ह्या 
सत्याशी प्रतारणा करणे. आधुनिक काळात 
इरास्मसपासून ( कित्येकांच्या म्हणण्याप्रमाणे 
ओकंमपासून ) तो आतापर्यंत उदारमतवाद्यांनी 
स्वातंत्र्याचा जो अर्थ लावला तो असा होता. नागरिक 
स्वातंत्र्य आणि व्यक्तिगत हक्‍क' यांचे कोणतेही 
समर्थन घ्या, माणसांची पिळवणूक, त्यांची अप्रतिष्ठा 
करण्याविरुद्ध करण्यात आलेला कोणताही निषेध 
घ्या, सावेजनिक अधिकारीवर्गाने व्यक्‍्तिविरुद्ध अति- 
क्रमण करणे, रूढी किंवा संघटित प्रचारयंत्रणा 
यांनी जनमानसावर मोहिनी टाकणे यांच्याविरुद्ध 
होणारा निषेध घ्या, त्याचे मूळ ह्या माणसाविष- 
यीच्या व्यक्‍्तिवादी आणि अतिशय विवादित अशा 
संकल्पनेत आहे असे आढळून येईल. 

ह्या भूमिकेच्या संबंधात तीन मुद्दे लक्षात घेण्या- 
सारखे आहेत. एकतर मिलने दोन भिन्न संकल्पनात 
गल्लत केली आहे. एक संकल्पना अशी की 
दमन हे मानवी इच्छांचे समाधान होण्यात अडसर्‌ 


२० 


"आणीत असल्यामुळे स्वभावतःच अनिष्ट असते; 
'जरी दमनामुळे अधिक अनिष्ट गोष्टींना प्रतिबंध 
होत असला तरी दमन म्हणून ते अनिष्टच 
'असते; उलट हतस्तक्षेपाचा अभाव ( हा दमनाचा 
प्रतियोगी ) स्वभावत:च इष्ट असतो; अर्थात्‌ हीच 
'एकमेव इष्ट गोष्ट आहे असे नाही. ही पारंपरिक 
'स्वरूपातील स्वातंत्र्याची ' नकारी ' संकल्पना. दुसरी 
संकल्पना अशी की माणसांनी सत्य शोधून काढण्याचा 
'प्रयत्त करावा, किंवा मिलला पसंत असलेला एका 
विशिष्ट प्रकारचा स्वभाव विकसित करून बाण- 
वून घेण्याचा प्रयत्न करावा- चिकित्सक, मौलिक, 
कल्पनाशक्तीला वाव देणारा, स्वतंत्र, विक्षिप्त 
म्हणता येईल तिथपर्यंत रूढ चाकोरीक्षी फटकून 
'राहणारा असा स्वभाव- आणि पुढे, स्वातंत्र्याची 
परिस्थिती असली तरच सत्य शोधून काढता येते 
“आणि (ह्या स्वरूपाच्या स्वभावाचा विकास साधता 
येतो. ही दोन्ही उदारमतवादी मते आहेत पण 
ती दोन भिन्न मते आहेत' आणि त्यांच्यात 
जर काही संबंध असलाच तर तो केवळ अनु- 
भवाच्या आधारेच प्रस्थापित करता येईल. 
'जेथे काही सिद्धांत प्रमाण म्हणून लादण्यात 
:आलेले असतात आणि त्यांनी विचार चिरडून 
टाकलेला असतो तेथे सत्य किवा आत्माविष्काराचे 
स्वातंत्र्य यांचे संवधन होईल असे म्हणता येणार 
नाही, पणं इतिहासाच्या पुराव्यावरून असे दिसते 
की नैतिक नेकी, सत्यप्रियता, ओजस्वी व्यक्तिमत्व, 
इ. गुण सहिष्णु किवा इतरांच्या अध्या-मध्यात 
नसलेल्या समाजात जितक्यांदा वाढीस लागलेले 
आढळतात निदान तितक्‍यांदा अतिशय कठोर 
शिस्तीचे पालन करणार्‍या किवा लष्करी शिस्ती- 
खाली असलेल्या समाजातही ते वाढलेले आढळतात- 


५. आपण ज्या गोष्टींना चांगल्या मानतो त्या सर्वांमध्ये गाढ परस्परसंबं 
त्या परस्पराशी सुसंगत असल्या पाहिजेत असे मांनण्याकडे काही थोडे 
विचारवंतांची प्रवृत्ती दिसते आणि मिलचे हे मत ह्याच प्रवृत्तीचे उदाह 
इतिहासात असे आढळून येते की एखाद्या सत्ताधीश परस्परविरोधी 
कृत्रिमपणे आपल्या सत्तेच्या दावणीत बांधतो; किवा एखाद्या समान शत्र 
पण कालमानाने हा धोका दूर होतो, एकत्र आलेल्या आणि 
उद्‌भवतात आणि अनेकदा पूर्वीची व्यवस्था फुटते. काही वेळा ह्या 


विचारांच्या इतिहासातही असेच घडते. 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


उदा. स्कॉटलंड किंवा न्यू इंग्लंड येथील प्युरिटन 
कॅल्व्हिनिस्टि समाजात असे घडलेले आढळते. 
( मिलच्या “ स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव! ह्या 
पुस्तकावर जेम्स स्टेफन यांनी कडाडून केलेल्या 
हल्ल्यात हा युक्तिवाद केला होता. ) ही गोष्ट जर 
खरी असेल तर स्वातंत्र्याच्या समथंना्थ, माणसाच्या 
असाधारण मानसिक शक्‍तींचा विकास साधण्यासाठी 
स्वातंत्र्य ही एक अनिवार्य अश्षी अट आहे हा 
मिलने केलेला युक्तिवाद कोसळतो. मिल्ची जी दोन 
साध्ये आहेत ती जर परस्परविसंगत ठरली तर 
मिल एका क्रूर शृंगापत्तीत सापडेल. याशिवाय 
अर्थात्‌ त्याने मांडलेले सिद्धांत शुद्ध उपयुक्तता- 
वादाशी, त्याने पुरस्कारलेल्या सौम्य उपय॒क्‍्तता- 
वादाशी विसंगत आहेत ही पुढील अडचण आहेच.* 

दुसरी गोष्ट अशी की हे मत तुलनेने पाहता 
आधुनिक आहे. एक जाणून बुजून स्वीकारलेले 
राजकीय ध्येय म्हणून व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याचा उहापोह 
प्राचीन काळी झाल्याचे जवळजवळ आढळत नाही. 
( त्या काळी लोकांना प्रत्यक्षात व्यक्तिस्वातंत्र्य 
होते कौ नाही हा वेगळा प्रश्‍न आहे. ) कायद्या- 
विषयीच्या रोमन किंवा ग्रीक संकल्पनांत व्यक्‍तीच्या 
हक्कांची कल्पना आढळत नाही असे कोन्दोरसेत 
याने पूर्वीच नमूद केले आहे. ज्यू, चिनी आणि ज्या 
इतर प्राचीन संस्कृतींचे आपल्याला नंतर ज्ञान झाले 
आहे त्या सर्वांविषयी असेच म्हणता येईल, पाश्‍चात्य 
देशांच्या. अलिकडच्या इतिहासातही ह्या ध्येयाचा 
जनमानसावर पगडा आहे असे अपवादानेच आढळते. 
व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याच्या घोषणेने बहुजनसमाजाला 
उठवून एका झड्याखाली एकवटण्यात आले आहे 
असेही फारसे झालेले आढळत नाही. आपल्याला जे 
करायचे आहे ते करायला मोकळे सोडलेले असावे, 


बंध असला पाहिजे, निदान 
अपवाद सोडले तर बहुतेक संव 
रण आहे. वेगवेगळया राष्ट्रांच्या 
निदान भिन्न असलेल्या घटकांना 
च्या भीतीमुळे ते एकत्र राहतात. 
राहिलेल्या ह्या घटकांमध्ये कलह 
मुळे मानवजातीचा मोठा लाभ होतो, 


स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना 


इतरांनी त्याच्यात पडू नये ही व्यक्‍तींना किवा समा- 
जांना असलेली इच्छा हे प्रगल्भ संस्कृतीचे लक्षण 
आहे. आपल्याला एक खाजगी जीवन असते ह्याची 
जाणीव, व्यक्‍तीव्यक्‍तीमधील संबंधाच्या क्षेत्राला 
स्वभावतःच काही पावित्र्य असते ही कल्पना 
स्वातंत्र्याच्या ज्या संकल्पनेपासुन उद्भवतात तिची 
पाळेमुळे जरी काही धाभिक सिद्धांतांत असली तरी 
तिच्या विकसित स्वरूपात ही संकल्पना रिनेसान्स 
किवा रेफर्मेशनपेक्षा फारशी प्राचीन नाही. पण ती 
क्षीण होऊन जर अस्ताला गेली तर एका वैशिष्ट्य- 
पूर्ण संस्कृतीचा, एका विशिष्ट नैतिक दृष्टिकोनाचा 
अंत झाला असे म्हणावे लागेल. 

स्वातंत्र्याच्या ह्या संकल्पनेचा तिसरा विदोष 
अधिक महत्वाचा आहे. तो असा की ह्या स्वरूपाचे 
स्वातंत्र्य कित्येक प्रकारच्या निरंकुश सत्तेशी, निदान 
स्वराज्पाच्या अभावाशी विसंगत नसते. ह्या 
स्वरूपाच्या स्वातंत्र्याचा संबंध नियंत्रणाचे क्षेत्र 
केवढे आहे ह्याच्याशी पोहोचत असतो, ह्या 
नियंत्रणाचा उगम कशात आहे ह्याच्याशी नाही. 
एखादी लोकशाही, अन्य प्रकारच्या समाजव्यवस्थेत 
व्यक्‍तीला उपल्ब्ध असलेली अनेक स्वातंत्र्ये हिरावून 
घेईल हे अगदी शक्‍य आहे. तसेच एखादा उदार 
वृत्तीचा झोटिंगशहा आपल्या प्रजेला वैयक्तिक 
स्वातंत्र्य मोठ्या प्रमाणात भोगूही देईल. आपल्या 


२१ 


प्रजेला असे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे विस्तृत क्षेत्र 
मोकळे करून देणारा झोटिंगशहा अन्यायी असेल, 
समाजात तीव्र विषमता निर्माण व्हायला तो 
प्रोत्साहन देईल, सुव्यवस्था, सद्गुण, ज्ञान ह्यांची 
त्याला काही कदर असणार नाही, हे सवे शक्‍य 
आहे; पण त्यांच्या स्वातंत्र्यावर जर तो बंधने 
घालीत नसेल, निदान इतर राजवटीपेक्षा कमी 
बंधने घालीत असेल तर मिलने समाजात स्वातंत्र्य 
असल्याच्या परिस्थितीचे जे वर्णन केले आहे ते 
त्याच्या राजवटीला लागू पडते असे म्हणावे लागेल," 
ह्या अर्थाने जर आपण स्वातंत्र्य घेतले तर त्याचा 
आणि लोकशाहीचा किवा स्वराज्याचा काही संबंध 
नसतो. एकंदरीत पाहता इतर प्रकारच्या राजवटी- 
पेक्षा स्वराज्यात नागरिक स्वातंत्र्य सुरक्षित राहील 
अशी अधिक विश्‍वसनीय हमी मिळते आणि ह्या 
कारणामुळे स्वतंत्रतावाद्यांनी स्वराज्याचे समथन 
केले आहे. पण व्यक्‍तीचे स्वातंत्रय आणि लोकझ्याही 
शासन यांच्यांत अनिवार्य असा संबंध नाही. 
: माझ्यावर शासन कोणाचे आहे? ह्या प्रश्‍नाचे 
उत्तर आणि “ सरकार माझ्या वैयक्तिक बाबतीत 
किती हस्तक्षेप करते ?' ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर ताकिक 
दृष्ट्या परस्परांहून स्वतंत्र आहेत. अंतिम दृष्टीने 
पाहता स्वातंत्र्याची न-कारी” संकल्पना आणि 
त्याची भावरूप संकल्पना यांमध्ये असलेला महान्‌ 


६. ईश्‍वराची किंवा नैसर्गिक कायद्यांची निरुपाधिक ( 9108018 ) सत्ता, किवा ईश्‍वराच्या 
दष्टीने सर्व माणसांची समानता हे ख्तरिशचिन ( आणि ज्यू किंवा मुस्लिम ) सिद्धांत आणि माणसाला 
आपल्या पसंतीप्रमाणे जगण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे हा सिद्धांत ह्या वेगळ्या गोष्टी आहेत 


७. असे म्हणता येईल की फ़ेडरिक धि ग्रेटच्या प्रशियात किवा दुसर्‍या जोसेफच्या ऑस्ट्रियात 


मौलिक, कल्पक, सर्जनशील प्रतिभा अंगी असलेल्या व्यक्तींचा, तसेच सर्वे प्रकारच्या अल्पसंख्यांक 
जमातींचा, अगोदरच्या आणि नंतरच्या अनेक लोकशाही राजवटीत होत होता त्यापेक्षा कमी छळ 
झाला, संस्थांचा आणि रुढींचा त्यांना जाचही कमी झाला. 

८. एखाद्या दिलेल्या परिस्थितीत न-कारी स्वातंत्र्य किती प्रमाणात अस्तित्वात आहे ह्याचा 
अंदाज घेणे कठिण असते. असे स्वातंत्र्य किती आहे हे निदान दोन पर्यायांमधून निवड करण्याचा अधि- 
कार व्यक्‍तीला आहे की नाही यावर केवळ अवलंबून असते असे सकृहुशंनी वाटेल. पण सवच निवडी 
सारख्या स्वतंत्र नसतात आणि काही अजिबात स्वतंत्र नसतात ही गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे: 
एखाद्या सर्वकष हुकूमशाही राज्यात शारीरिक छळाच्या धमकोमुळे किवा माझी नोकरी जाईल ह्या 
भीतीने जर मी मित्राशी द्रोह केला तर असे करताना मी स्वतंत्र नव्हतो असे मी म्हणू शकेन आणि 
त्याच्यात काही तथ्य असेल. तरीही मी निवड केली ही अर्थात्‌ वस्तुस्थिती आहे आणि प्रत्यक्षात मी 
जे निवडले त्या ऐवजी ठार मारले जाणे, शारीरिक छळ, बंदिवास, इ. मी पसंत करू शकलो असतो 


२२ 


विरोध ह्या दोन उत्तरांतील भेदात सामावलेला 
आहे. “मी काय करायला किवा काय व्हायला 
स्वतंत्र आहे ?' ह्या प्रश्‍नाऐवजी ' माझ्यावर कोणाचे 
शासन आहे? ! किंवा “मी काय करावे किंवा 
व्हावे आणि काय करू नये किंवा होऊ नये हे कोणी 
ठरवावे ? * ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर जेव्हा आपण शोधू 
पाहतो तेव्हा स्वातंत्र्याचा ' भावरूप ! आशय प्रकट 
होतो. लोकशाही आणि व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य ह्या 
दोहोंच्या अनेक समथेकांना वाटते त्यापेक्षा त्या 
दोहोमधील संवंध अधिक क्षीण आहे. माझे नियं- 
चण मी स्वतः करावे, निदान ज्या प्रक्रियेने माझे 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


जीवन नियंत्रित होते तिच्यात सहभागी व्हावें 
अश्ली जी माझी इच्छा असते ती, व्यवहाराचे एक' 
स्वतंत्र असे क्षेत्र मला असावे ह्या इच्छेइतकीच खोल 
असेल आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या पाहता ती अधिक 
जुनी असेल. पण ती एका वेगळ्या गोष्टीची इच्छा 
आहे. किबहुना तो इतकी वेगळी आहे की ज्या 
दोन विचारव्यूहाच्या महान्‌ संघर्षाच्या प्रभावा- 
खालो आज आपण जगत आहोत त्या संघर्षाची 
आदिवबीजे ह्या इच्छेच्या वेगळेपणात आढळतील. 
कारण ही जी स्वातंत्र्याची ' भावरूप ' संकल्पना 
आहे,- कशापासूनचे स्वातंत्र्य नव्हे तर कश्यासाठी 


असे ताकिक दृष्ट्या तरी म्हणता येते. तेव्हा भाझ्यापुढे अनेक पर्याय आहेत एवढीच वस्तुस्थिती 
माझे कृत्य ( ऐच्छिक असले तरी ) नेहमीच्या अर्थाने स्वतंत्र आहे हे दाखवून द्यायला पुरेशी नाही. 


मी किती स्वतंत्र आहे ह्याचे प्रमाण 


पुढील गोष्टींवर अवलंबून असते असे म्हणता येईल: (अ) 


माझ्यापुढे किती शक्‍यता खुल्या आहेत. ( अर्थात्‌ ह्या शक्‍यतांची गणती स्थूलमानानेच करता येईल. 


कृत्ये करण्याच्या पर्यायी शक्‍यता ह्या उदा. सफरचंदांसारख्या 


सुट्यासुट्या वस्तू नसतात; आणि 


सफरचंदे जशी एकामागून एक अशी अखेरपर्यंत मोजता येतात तशा त्या येत नाहीत.) (ब ) ह्यांतील 


प्रत्येक शक्‍यता प्रत्यक्षात उतरवणे किती सोपे किवा अवघड असते. (क) 


माझ्या जीवनाची माझी 


जी योजना आहे तिच्या संदर्भात, माझा स्वभाव आणि परिस्थिती लक्षात घेता, ह्या शक्‍यता एकमेकींच्या 


तुलनेने किती महत्वाच्या आहेत. (ड ) 


माणसांनी जाणून बुजून केलेल्या कृत्यांमुळे त्या किती 
प्रमाणात अवरुद्ध होतात किंवा मोकळ्या रहातात. (इ) 


व्यक्‍तीच्या दृष्टीने नव्हे तर ज्या समाजात ती राहते त्याच्या दृष्टीने मूल्य किती असते. ह्या सर्व 


परिमाणांचा एकत्रित विचार करून व्यवती किती स्वतंत्र आ 
आणि तो अर्थात्‌ नेहमीच काहीसा स्थूल आणि विवाद्य असेल. 


असते आणि ह्या प्रकारांची एकमेकाशी तुल्ना करताच येत नाही आणि ही वेगवेगळ्या प्रकारांची 


स्वातंत्र्ये वेगवेगळ्या प्रमाणांत असु शकतात असे असणे अग 
मापपट्टीवर ही वेगवेगळी स्वातंत्र्ये वरखाली कुठे बसतात हे 
समाजात किती स्वातंत्र्य आहे हा प्रश्‍न घेतला तर * अमूक 
जितकी भंरपडेल ती ह्या रचनेमुळे व, क आणि ड ह्यांच्या 
तिच्या वेरजेहुन कमी असेल की जास्त असेल ? अक्षा ( 
जावे लागेल. उपयुवततावादी निकष लावतानाही अशाच स्वरुपाच्या अडचणी उप 
अगदी काटेकोर मोजमापाचा आग्रह आपण धरला नाही तर '* स्वीडनच्या 
प्रजाजन स्पेन किवा आल्बेनियाच्या सर्वसाधारण नागरिकांपेक्षा एकंदरीत पाह 
स्वतंत्र आहेत ' असे म्हणणे कोणत्या कारणांमुळे सत्य ठरते ते सांगू शकतो. 


ताकिक दृष्ट्या अर्थशून्य ) प्रश्‍नांना सामोरे, 
स्थित होतात. परंतु 
राजाचे सर्वसाधारण 
ता कितीतरी अधिक 


डि 1 लवी आपल्याला वेगवेगळ्या 
प्रकारच्या च्या सबंध आकृतिबंधांचीच एकमेकांशी सरळ तुलना करा 


पद्धतीला अनुसरून आपण ही तुलना करतो ती प्रमाण आहे आणि आपण काढलेले निष्कर्ष 
हे सिद्ध करणे कठीण, अशक्यप्राय आहे. पण ह्या संकल्पनांत 
अनेकविध निकष अंतर्भूत आहेत त्यांचा उगम ह्या विषयाच्या स्वरुपातच आहे; 

अपुर्ण आहे किवा नेमकेपणे विचार करायला आपण असमर्थ आहोत ह्याच्यात नव्हे, 


वी लागेल पण ज्या 
सत्य आहेत 
त्यांच्यात जे 
आपली मापनपद्धती 


जो अस्पष्टपणा आहे, 


स्वातंञर्याच्या दोन संकल्पना 


असलेले स्वातंत्र्य, एका विहित जीवनमार्गाने जग- 
ण्याचे स्वातंत्र्य- ती स्वातंत्र्याच्या ' न-कारी 
संकल्पनेच्या पाठिरास्यांच्या दृष्टीने, अनेकदा 
केवळ फसव्या वेषांतरात वावरणारी पाशवी 
झोटिंग्याही असते. 


रि 


भावरूप स्वातंत्र्याची संकल्पना 

हयक्‍तीलां स्वत्तःचा धनी असण्याची जी इच्छा 
असते तिच्यातून “स्वातंत्र्य ह्या शब्दाच्या 
“ झावरूप ' अर्थाचा उद्भव होतो. माझे जीवनं 
आणि माज्ञे निर्णय माझ्या स्वतःवर अवलंबून 
असावेंत, कोणत्याही बाह्य शक्‍तीवर ते अव- 
ल॑वून असू नग्रेत अशी माझी इच्छा असते. मला 
माझ्या स्वतःच्या संकल्पांचे साधन बनायचे असते, 
इतरांच्या संकल्पांचे नव्हे. मला व्यक्‍ती बनायचे 
असते, एक वस्तू नव्हे; ज्या कारणांनी, उद्दिष्टांनी 
मी काही करायला प्रवृत्त होतो ती माझी स्वतःची 
असावीत, ज्यांना बाह्य म्हणता येईल अक्या कार- 
णांच्या प्रभावामुळे मला चालना मिळू नये अशी 
माझी इच्छा असते. मी कुणीतरी आहे असे असावे 
असे मला वाटते; मी कुणीच. नाही असे असू नये; 
मी'एक कर्ता असले पाहिजे- निर्णय घेणारा कर्ता, 
ज्याच्यासाठी निर्णय घेण्यात येतात असा कुणी नव्हे; 
स्वतःला दिश्या देणारा असा कर्ता मी असावे, एखादी 
वस्तू किवा पश्ू किवा गुलाम ज्पराप्रमाणे माणसाची 
भूमिका पार पाडू शकत नाही म्हणजे स्वतःची साध्ये 
मुक्रर करू शकत नाहीत, स्वतःची धोरणे आखून 
पार पाडू शकत नाहीत असा मी असू नये आणि 
ब्राह्म निसर्ग आणि इतर माणसे ह्यांनी ज्याच्यावर 
कार्ये करावी असा केवळ विषय असु नये. मी 
विवेकशील ( रॅशनल ) आहे असे जेव्हा मी म्हणतो 
तेव्हा माझ्य़ा म्हणण्यात एवढे तरी गाभित असते; 
आणि माणूसं म्हणून सी इतर विशववापासून जो भिन्न 
असतो तो विवेकामुळे माजी स्वतःविषयीची जाणीव. 
मी एक विचार करणारी, संकल्प करणारी, कुती 
करणारी, स्वतःच्या निवडींची जबाबदारी स्वीकार- 
णारी आणि त्या केल्या ह्याचे माझ्या स्वत-च्या 
कल्पना आणि उद्दिष्टे ह्यांच्या संदर्भात , स्पष्टीकरण 


क्रू शकणारी अ्ली व्यक्‍ती आहे अशी असावी अश्ली 


२३ 


माझी इच्छा असते. ज्या प्रमाणात हे सत्य आहे असे 
मला वाटते त्या प्रमाणात मी स्वतंत्र असल्याचा 
अनुभव मला येतो; ज्या प्रमाणात ते सत्य नाही 
असा प्रत्यय मला येतो त्या प्रमाणात मी गुलाम 
असल्याची जाणीव मला होते. ठु 


स्वतःचा धनी असण्यात जे स्वातंत्र्य सामावलेले 
असते ते स्वातंत्य आणि मला जें निवडायचे असते 
ते निवडण्यात इतरांकडून प्रतिवंध न होण्यात जे 
स्वातंत्र्य असते ते स्वातंत्र्य- ह्या दोन स्वातंत्र्याच्या 
संकल्पनांत फारसे तार्किक अंतर नाही असे 
प्रथमदर्शनी वाटेल- एकच गोष्ट मांडण्याचे ते 
दोन प्रकार, विधायक आणि निषेधक प्रकार, 
आहेत असे वाटेल. पण इतिहासात स्वातंत्र्याच्या 
ह्या भावरूप आणि निषेधक संकल्पना दोन भिन्न 
दिश्यांनी विकसित होत गेल्या- हा विकास 
नेहमीच ताकिक दृष्ट्या निर्दोष अशा मार्गाने 
घडून आला असे नाही आणि-- अखेरीस सरळ 
सरळ विरोधाच्या पवित्र्यात त्या एकमेकापुढे 
ठाकल्या आहेत. 


ही गोष्ट स्पष्ट करण्याचा एक मार्ग असा: मी 
माझा धनी आहे ह्या वणंनात जी उत्प्रेक्षा आहे ती 
सुरवातीला. अगदी निरुपद्रवी असेलही. पण एका 
विशिष्ट दिदोने स्वतंत्रपणे विकसित होण्याची प्रवृत्ती 
तिच्यात उपजली. 'मी स्वतःचा धनी आहे '; मी 
कुणाही माणसाचा दास नाही '; पण ( प्लेटोच्या 
किवा हेगेलच्या अनुयायांना विचारावेसे वाटते 
त्याप्रमाणे ) मी निसर्गाचा गुलाम असेन, नाही का? 
किंवा माझ्याच बेलगाम वासनांचा गुलाम असेन, 
* गुलाम असणे ह्या एकाच जातीच्या ह्या वेगवेगळ्या 
उपजाती नाहीत का ? -- गुलामगिरीचे काही प्रकार 
राजकीय किवा कायद्यावर आधारलेले असतील; 
इतर नैतिक किंवा आध्यात्मिक असतील. आध्यात्मिक 
गुलामशिरीतुन किवा निसर्गाच्या गुलामगिरीतून 
स्वत:ची मुक्‍तता करून घेण्याचा अनुभव माणसांना 
येत नाही का? आणि असा अनुभव जेव्हा येतो 
तेव्हा आपल्या स्वतःचे म्हणजे आपल्याला जो स्व 
(8९]1) आहे त्याचे प्रभुत्व स्थापित . झाले आहे 
आणि ज्याच्यावर स्वामित्व मिळविण्यात आले आहे 
ते आपल्यातीळच काहीतरी आहे अशी जाणीव त्यांना 


२४ 


होत नाही का? मग हा प्रभू ठरलेला स्व म्हणजे 
माझी विवेकशक्‍्ती किंवा माझी ' उच्चतर प्रकृती ' 
किवा दीघंदृष्टीने पाहता माझे समाधान कशाने 
होईल ह्याचे गणित करून ते साध्य स्वोकारणारा 
स्व, किवा माझा “ वास्तव ' किंवा ' आदशं ' किंवा 
“स्वायत्त? स्व किवा माझा उत्तम स्व असे तादात्म्य 
प्रस्थापित करण्यात येते; आणि त्याच्यात आणि 
माझ्या विवेकहीन वासना, अनियंत्रित इच्छा, माझी 
* अवनत प्रकृती ', तात्कालिक सुखांमागे धावण्याची 
माझी प्रवृत्ती, माझा “अनुभविक ' किंवा 'परायत्त' 
स्व-इच्छा आणि वासना ह्यांच्या प्रत्येक झोताने 
भरकटणारा आणि माझ्या “ वास्तव ' स्वच्या उच्च 
पातळीपर्यंत उन्नत होण्यासाठी ज्याला अतिशय 
दृढपणे शिस्त लावणे आवश्यक असते असा ' परायत्त 
स्व-यांच्यांत विरोध कल्पिण्यात येतो. हळूहळू, हे 
दोन स्व एकमेकांपासून अधिकच रुंद दरीने 
विभागलेले असतात असेही दाखविण्यात येणे शक्‍य 
आहे; “ वास्तव ' किवा ' खराखुरा ! स्व हा आपली 
सामान्यपणे व्यक्‍तीविषयीची जी कल्पना असते 
तिच्याहून अधिक व्यापक असा असतो, तो एक 
सामाजिक पूर्ण (800181 ७11016) असतो; उदा. 
एखादा गण किवा वंश किवा धामिक जमात 
किवा राज्यसंस्था किवा जिवंत असलेल्या, मृत 
झालेल्या आणि अजून जन्मायच्या माणसांचा मिळून 
बनलेला बृहत्‌ मानवसमाज; आणि व्यक्ती ह्या 
पूर्णाचा एक घटक असते किंवा एक अंग असते असे 
मानण्यात येईल; हा पूर्ण म्हणजेच व्यक्‍तीचा वास्तव 
स्व असतो अश्ली कल्पना करून, आपल सामूहिक 
एकसंध संकल्प आपल्या अनुत्सुक घटकांवर लादू- 
नच तो स्वतःचे आणि म्हणून ह्या घटकांचेही 
। उच्चतर ' स्वातंत्र्य सिद्ध करतो असे मान- 
ण्यात येईल. समाजाला एका जीवपिण्डाची उपमा 
देऊन तिच्या आधारे, काही माणसांनी इतरांना 
त्यांच्या ' उच्चतर ' स्वातंत्र्याप्रत नेण्यासाठी त्यांच्या 
केलेल्या दमनाचे समथन करण्यातील धोके अनेकदा 
उघड करण्यात आले आहेत. पण ह्या तर्‍हेची भाषा 


९. “मानवी समाजाच्या सर्वे घटकांना स्वतःची शक्‍य तितकी उत्तम 
. घेण्याची जास्तीत जास्त शक्‍ती सारख्या प्रमाणात असणे ही खऱ्याखुऱ्या स्वांतंत्र्याची 
होय असे टी. एच्‌. ग्रीनने १८८१ मध्ये म्हटले आहे. स्वातंत्र्य 


नवेभोरत 


ऑक्टोबर १९७७ 


अनेकांना पटण्याजोगी वाटते ह्याचे कारण असे की 
अनेकदा काही सामाजिक उद्दिष्टे- उदा. न्याथ 
किवा सामाजिक आरोग्य- साधण्यासाठी काही 
व्यक्तींचे दमन करावे लागते आणि दमन करंणे 
समथंनीय असते असे आपण मानतो आणि त्या 
व्यक्‍ती जर अधिक विचारी असत्या तर त्यांनीच 
ही सामाजिक उदिष्टे स्वीकारली असती अशी ती 
असतात; त्या ती स्वीकारीत नाहीत ह्याचे, त्या 
आंधळ्या, किवा अज्ञानी किवा भ्रष्ट असतात एव- 
ढेच कारण असते. ह्यामुळे मी इतरांचे त्यांच्या 
स्वतःसाठी, त्यांच्याच हितासाठी, माझ्या नव्हे, 
दमन करीत आहे अशी कल्पना करापला मला सोपे 
जाते. म्हणजे माझा दावा असा असतो को त्यांच्या 
खऱ्याखुऱ्या गरजा काय आहेत ह्याचे त्यांच्या 
स्वतःपेक्षा मलाच अधिक ज्ञान असते. आता ह्याचा 
अर्थ फारतर एवढाच होतो की जर ते विवेकी, 
माझ्याइतके शाहणे असते, त्यांचे स्वत:चे ह्ति 
कशात आहे ह्याचे मला जसे ज्ञान आहे तसे त्यांना 
असते तर त्यांनी मला विरोध केला नसता. पण 
ह्याच्या पलीकडे जाऊन मी अधिक व्यापक दावाही 
करीन, मी असे म्हणेन की त्यांच्या ह्या तमोग्रस्त 
अवस्थेत त्यांची जाणीव ज्याला विरोध करीत 
असते तेच त्यांचे “ खरेखुरे ? उद्दिष्ट असते, तेच 
ते खरोखरी साधू पहात असतात; कारण त्यांच्या 
व्यक्तिमत्त्वात एक गूढ स्व दडलेला असतो- उदा. 
त्यांचा विवेकशील संकल्प, त्यांचे ' वास्तव ' प्रयोजन, 
इ्‌- ग हा गूढ स्व हाच त्यांचा खराख्रा स्व 
असतो; वरवर त्यांच्या भ 
असोत, ते काहीही म्हणोत, अड हो 
रा 
स्व असतो; आपल्या नेहमीच्या अनुभवाला 
जाणवणाऱ्या, स्थळकाळात वसणार्‍या स्वला ह्या 
खऱ्याखुऱ्या स्वचे फारसे ज्ञान असणारही नाह 
किवा अजिबांत नसेलही; आणि आंतरि नाही 
जज १ 1 हा क 
य असा असतो. 
स्वीकारला को बीया क््वा धा अ्लिीत 
समाजाच्या ज्या 


म अवस्था प्राप्त 
रं आदश 
य आणि समता ह्यांमध्ये त्याने गोंधळ केला 


स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना 


प्रत्यक्ष इच्छा असतात त्यांची उपेक्षा करायला मी 
मोकळा होतो; त्यांच्या वास्तव ' स्वच्या वतीने 
त्यांना धाकदपटशा दाखवायला, दडपून टाकायला, 
त्यांचा शारीरिक छळ करायला मी मोकळा होतो; 
कारण माणसाचे जे खरेखुरे साध्य असते ( सुख, 
क्तैव्यपाळन, शहाणपण, न्याय्य समाजाची स्थापना, 
आत्मसाफल्य, इ. जे काही माणसाचे खरेखुरे साध्य 
असेल ) ते साधण्यात माणसाचे खरे स्वातंत्र्य 
असते- हीच त्याच्या अंतहित, मूक पण “ वास्तव 6 
अश्या स्वची मुक्‍त निवड असते ह्या ज्ञानाचा भक्‍कम 
आधार मला असतो. 
ह्या विरोधाभासातील तर्काभास अनेकदा स्पष्ट 
करण्यात आला आहे. क्ष चे कल्याण कशात आहे हे 
त्याला स्वतःला माहीत नाही, पण मला माहीत 
आहे असे म्हणणे किवा त्याच्याच कल्याणासाठी, 
त्याच्या स्वतःसाठी त्याच्या स्वतःच्या इच्छा बाजूला 
सारणे ही गोष्ट वेगळी; आणि ज्याच्यात क्ष चे 
हित असते तेच त्याने आपोआप निवडलेले असते- 
जरी जाणिवेच्या पातळीवर निवडलेले नसले, 
नेहमीच्या व्यवहारातील तो म्हणजे जी व्यक्‍ती 
असते, दिसते तिने निवडलेले नसले तरी, त्याच्या 
आनुभविक स्वला माहीतही नसेल अशा विवेकशील 
स्व ह्या त्याच्या भूमिकेतून निवडलेले असते,- हा 
विवेकशील स्व स्वतःचे कल्याण नेमके कशात आहे 
हे ओळखतो आणि ते ओळखल्यावर अपरिहार्यपणे 
त्याची निवड करतो असे म्हणणे वेगळे. आत्मसिद्धी- 
च्या ( ह्ञा 7081188100) ) संकल्पनेवर 
आधारलेल्या राजकीय उपपत्तींच्या गाभ्याशी ही 
भयानक तोतयागिरी असते. क्ष ही व्यक्‍ती जशी 
नाही, अजून तरी जशी नाही तशी ती असती तर 
तिने काय निवडले असते, काय साधू पाहिले असते 
तेच ती आता प्रत्यक्षात साधू पहात आहे, तेच तिने 


दिधली अ ल्मकिनोह- 
आहे. ही गोष्ट सोडली तरी ह्या म्हणण्याचा 


२५ 


निवडलेले आहे असे मानण्यात ही तोतयागिरी 
असते. माझे कल्याण कश्यात आहे हे मला दिसत 
नाही आणि म्हणून माझेच कल्याण साधण्यासाठी 
माझे दमन करावे लागते असे म्हणणे वेगळे- कधी कधी 
असे करणे माझ्या हिताचे असेल, ते केल्याने माझ्या 
स्वातंत्र्याचा आवाका वाढतही असेल. पण हे म्हणणे 
वेगळे आणि ह्या गोष्टीत जर माझे कल्याण असेल 
तर मग माझे दमन करण्यात येत नाही आहे 
कारण माजीच तशी इच्छा आहे, माझी तकी 
इच्छा आहे हे मला माहीत असो, नसो, माझी 
तशी इच्छा आहेच, जरी माझे हे गरीब बिचांरे 
पार्थिव शरीर आणि मूखं मन ती गोष्ट झिडकारीत 
असले, माझ्या विषयीच्या कितीही सदिच्छेने 
उद्युक्त झालेले जे लोक माझ्यावर ती लादण्याचा 
प्रयत्न करीत असतील त्यांच्याविरुद्ध कितीही निक- 
राने ते धडपडत असले तरीही त्या गोष्टीचीच मला 
इच्छा आहे असे म्हणणे वेगळे. 

तार्किक जादूने एका भूमिकेचे वेगवेगळ्याच 
भूमिकेत करण्यात येणारे हे परिवर्तन, ही ताकिक 
हातचलाखी ( ह्याबद्दल विल्यम जेम्स हेगेलच्या 
अनुयायांची जी थट्टा करीत असे ती योग्यच होती ) 
स्वातंत्र्याच्या 'नकारी' संकल्पनेच्या बाबतीतही करता 
येईल, ह्यात शंका नाही- मग ज्या स्वच्या बाब- 
तीत हस्तक्षेप करायचा नाही तो म्हणजे ज्यांचे 
स्वरूप सर्वसाधारणपणे आपल्या परिचित असते 
अश्या नेहमीच्या इच्छा, गरजा असलेली व्यक्‍ती 
असणार नाही तर तिच्या आनुभविक स्वला स्वप्ता- 
तही ज्याची कल्पना असत नाही अश्या एका आदश 
उद्दिष्टात ज्याचे अस्तित्व सामावलेले असते असा 
तिच्या अंतर्यामातील * वास्तव ' स्व तो असेल. 
आणि भावरूप. स्वातंत्र्य असलेल्या स्वचा विस्तार 
करून राज्यसंस्था, वर्ग, राष्ट्र किवा मानवी इति- 


अर्थ असा होतो की जर एखाद्या माणसाने काही 


तात्कालिक सुखाची निवड केली- आणि ती त्याला स्वतःची ( कोणत्या स्वची ? ) सर्वोत्कृष्ट अवस्था 
साध्य करायला साहाय्यभूत होईल अज्ञी नसली ( हे कुणाच्या मते  ) तर तो आपल्या ' खर्‍याखुर्‍या ' 
स्वातंत्र्याचा उपयोग करीत नसतो; आणि म्हणून ते त्याच्यापासून हिरावून नेण्यात आले तर त्याची 
महत्वाची हानी झाली आहे असे म्हणता येणार नाही. ग्रीन हा खराखुरा उदारमतवादी होता; पण त्याने 


स्वातंत्र्याच्या स्वरूपाची जी मांडणी केली आहे तिचा आधार घेऊन अनेक झोटिंगशहा 


आपल्या 


दडपक्षाहीच्या अनन्वित कृत्यांचेही समर्थन करू शकतील. 


न. भा. ४ 


२६ 


हासाची विकसनशील प्रेरणा हाच माणसाचा खरा 
.स्व आहे असे ज्याप्रमाणे मानण्यात येते तसेच ह्या 
'नकारी दृष्ट्या स्वतंत्र असलेल्या स्वच्या बाब- 
तीतही मानण्यात येईल- आनुभविक स्वपेक्षा हाच 
“स्व अधिक वास्तव असतो असे मानण्यात येईल. 
पण स्वतःवर स्वामित्व असण्यात स्वातंत्र्य असते 
ह्या स्वातत्र्याच्या भावरूप संकल्पनेत माणसाच्या 
व्यक्‍तित्वातच आत्मविरोध असतो असे जे सुचित 
असते त्याच्यामुळे ह्या व्यक्तित्वाचे दोन घटकात- 
इच्छा, वासना, इ. आनुभविक घटकांच्या पलीकडे 
असणारा, नियंत्रक असा एक घटक आणि दुसरा 
म्हणजे ज्यांचे नियंत्रण करायचे, ज्यांना शरण 
आणायचे त्या इच्छावासनांचा समूह असलेला 
आनुभविक घटक- अश्या घटकांत विभाजन करणे 
अधिक स्वाभाविक ठरते. इतिहासात, सामाजिक 
तत्त्वज्ञानात आणि व्यवहारात प्रत्यक्षात काय 
घडून आले आहे ते पाहिले तर ह्या मतालाच पुष्टी 
मिळते. ही ऐतिहासिक वस्तुस्थिती प्रभावशाली 
ठरली आहे. ह्यावरून असे सिद्ध होते- आणि ही 
गोष्ट इतकी उघड आहे की ती सिद्ध करायचे कारणही 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


नाही- की स्वातंत्र्याच्या संकल्पना माणूस किवा 
व्यक्ती किवा स्व ह्याच्या स्वरूपाविषयीच्या ज्या 
संकल्पना असतात त्यांच्यापासून साक्षात्‌ निष्पन्न 
होत असतात. माणूस म्हणजे काय ह्याच्या व्याख्येत 
एखाद्याने पुरेसे फेरबदल केले की स्वातंत्र्याच्या 
अर्थात त्याला काय हवे ते फेरबदल साधता येतात. 
आणि अलिकडच्या इतिहासाने ही समस्या केवळ 
वैचारिक नाही हे अगदी स्पष्ट केले आहे. 

आपण स्वतःच आपल्या जीवनाला दिश्या द्यावी, 
आत्मदिग्दाशत असावे- आपल्या ' वास्तव ! 
आत्म्याने आपले दिग्दर्शन केलेले असावे- ह्या इच्छेने 
इतिहासात जी दोन महान्‌ रुपे धारण केली आहेत 
त्यांचा विचार केला तर दोन स्व मध्ये असा भेद 
करण्याचे परिणाम स्पष्ट होतील. एक रूप म्हणजे 
स्वातंत्र्य साधण्यासाठी आत्मदमनाचा मार्ग, आणि 
दुसरे म्हणजे हेच साध्य गाठण्यासाठी आत्मसिद्धीचा, 
स्वतःचे एखाद्या विशिष्ट तत्त्वाशी किवा आदश 


साध्याशी परिपूर्ण तादात्म्य कल्पून आत्मसिद्धी 
साधण्याचा मार्ग. 


( अपूर्ण ) 


*$ विचारांविरुद्ध दरवाजे बंद करण्यात अर्थ नाही; ते वरून उडी मारून आत येतात. 


टॅ. 


* आपल्या मतांसाठी जित्रंत जाळून घ्यायला आपली 
आपली अगदी खात्री असु शकत नाही; पण मते 


हक्कासाठी अश्ली तयारी असू द्यावी. 


% . ज्यांना स्वातंत्र्याचा अथ काय हे समजलेले आहे त्यांनाच 
अशी व्यवस्था केली तर जगात स्वतंत्र माणसे फार 


*$ लोकशाही पद्धतीत निर्माण केलेल्या यंत्रणा - 
'सत्तापिपासेचा-संसर्ग कुणाला होऊ नये यासाठी 
निवायं असतात पण त्यावरोबरच अगदी नीरस असतांत. 


*“' मेटरनिक' 


तयारी असू नये कारण ती सत्य आहेत अशी 
बाळगायच्या आणि त्यात बदल करण्याच्या 


- नीट्शे 
नाच स्वातंत्र्य 


असावे, इतरांना ञ' ये 
स्‌ .नय 
नाहीत. ह 


7 हॅलिफॅक्स 


म्हणजे एका जुनाट आणि हट्टी रोगाचा- 
ठी केलेल्या तजवीजी असतात; म्हणून त्या 


डॉ. र, गो. लागू 


विज्ञानाचा सामाजिक आकातिबंध' 


( लेखांक तिसरा ) 


आजच्या युगातील विज्ञान काही तुरळक 
शास्त्रज्ञांभोवतीच मर्यादित राहिलेले नसुन त्याचा 
सवंत्रच मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झालेला आहे. 
अशा प्रकारे वद्धमूल झालेले विज्ञानाचे संख्यात्मक, 
संघटित स्वरूप व विज्ञानाची पद्धती यांसंबंधी आपण 
गेल्या दोन लेखांकांत काहीसा ऊहापोह केला; परंतु 
हे करताना, ज्या लक्षणामुळे वैज्ञानिक व तांत्रिक 
विकास इतर सर्वे सामाजिक क्षत्रातील यशसंपादना- 
हुन वेगळा पडतो, त्यावद्दल मात्र आपण स्पष्टपणे 
सांगोपांग विवेचन केले नव्हते. हे लक्षण म्हणजे, अनेक 
वर्षापासुन सलगपणे चालत आलेली विज्ञानाची संचित, 
संकलित परंपरा. आजपर्यंत होऊन गेलेल्या अनेक' 
पिढ्यांनी श्रमपूर्वक मिळविलेल्या अनुभवाच्या व 
ज्ञानसंपदेच्या पाठवळावरच आजचा वैज्ञानिक थोडे 
फार संशोधन करू शकतो. विज्ञानपद्धतीवर पुर्ण 
प्रभुत्व मिळवूनही व विज्ञानाच्या संस्थात्मक 
स्वरूपामुळे प्राप्त होणार्‍या संशोधनसुविधा हाताशी 
असूनही, जर पुर्वीच्या पिढ्यांचा अनुभवव ज्ञान यांचा 
प्रचंड संग्रह पाठीशी नसेल, तर वैज्ञानिकाला आपले 
कार्ये करता येणे अशक्‍य होऊन बसेल. विज्ञान 
विकासाचा आधार म्हणून विज्ञानाच्या संचित 
परंपरेचे हे महत्त्व आजच नव्हे तर पूर्वीही तेवढेच 
कायम होते. हा पूर्वानुभव व पुर्वे्ञान कदाचित 
कोणत्याच काळी पूर्णपणे परिणत स्वरूपाचे नसे- 
लही; परंतु विज्ञानक्षेत्रात करावयाच्या भावी 
प्रगतीसाठी, रुळलेली चाकोरी सोडून नव्या दिह्यांना 
वाटचाल सुरू करण्याचे प्रस्थानबिदू शोधण्यासाठी 
मात्र ते उपयुक्त होते यांत मुळीच संदेह नाही. 


अनेक विचारवंतांचे व क्रियाशील वैज्ञानिकांचे कल्पक' 
विचार व तकंसंगत चिंतन व त्यापेक्षाही त्यांचे 
अनुभव व प्रत्यक्ष संशोधनकार्य या सर्वांच्या अखंड 
मालिकांनी विज्ञानाचा ज्ञानकोश सतत समृद्ध होत 
असतो, विकास पावत असतो. जे आधीच माहीत 
होते त्याचे केवळ पुन्हा एकदा ज्ञान करून घेणे 
एवढे विज्ञानांत पुरे होत नाही. विज्ञाननगताला 
परिचित झालेल्या ज्ञानसंग्रहात स्वतःची भर 
घातल्याशिवाय कुणीही स्वतःला वैज्ञानिक म्हणवून 
घेऊ शकत नाही. कोणत्याही कालातील विज्ञान 
त्या कालापयंत संग्रहित झालेल्या विज्ञानाचा 
संकलित परिपाक असतो; परंतु हा परिपाक 
कधीही स्थितिजड असत नाही. विज्ञान म्हणजे 
केवळ ज्ञात झालेले घटना-परिणाम, नियम, उपपत्ती 
इत्यादि घटकांच। एकत्रित केलेला जड समुच्चय 
असे नाही. विज्ञानाचे स्वरूप याहून कितीतरी 
अधिक चेतन्यपूणे आहे. नवीन विज्ञानाच्या 
उभारणीबरोबरच प्रचलित ज्ञानातील काही भागाचे 
स्वतःच खंडण करण्याचा व बऱ्याच वेळा तो नष्ट 
करण्याचा विचित्र, परंतु साथे गुणधर्म या घटकां- 
मध्ये वसत असतो. हा गुणधर्म असूनही, किंबहुना 
हा गुणधर्म असल्यामुळेच संपूर्ण विज्ञानप्रासादाची 
अभिवृद्धी होण्याचे कधी थांबत नाही, विज्ञान- 
प्रासादाची नेहमीच दुरुस्ती चालू असते, असे एका 
प्रकारे म्हणता येईल; परंतु तो सतत वापरात असतो 
हे त्याहूनही जास्त महत्त्वाचे आहे. 

धर्मशास्त्र, कायदेशास्त्र, कलाक्षेत्र आणि 
तत्त्वज्ञान या सर्वे मानवी संचारक्षेत्राहन विज्ञान 


% ( प्रा. जे. डी. बर्नाल यांच्या * 8100 1. ां8(009? ४०]. 1 मधील काहो 


सांगाचा अनुवाद ) 


ऱ्ट 


वैशिष्ट्यपूर्ण रीत्या वेगळे पडते ते त्याच्या या संचित 
स्वरूपामुळे ! या सवे क्षेत्रांना विज्ञानाहून कितीतरी 
दीघ परंपरा व इतिहास आहे. तसेच विज्ञानाहून 
कितीतरी अधिक आदराने, प्रतिष्ठेने व काळजीपुर्वक 
त्यांचा अभ्यास झाला आहे; परंतु तरीही ही 


 विषयक्षेत्रे तत्त्वतः संचित स्वरूपाची नाहीत. 


* झाइवत * सत्याचे परीक्षण हे धर्माचे प्रयोजन आहे, 
तर कलेच्या प्रांतात विशिष्ट प्रणालीपेक्षा कलावंताची 
वैयक्तिक कामगिरी, कारागिरी अधिक महत्त्वाची 
-:समजतात्‌. या उलट प्रत्येक वैज्ञानिक मात्र, त्या 
त्या वेळच्या विज्ञानांतील सर्वस्वीकृत सत्यांश वुद्धि- 
-मुरस्सरपणे बदलण्यासाठी नेहमी प्रयत्नशील असतो 
.-आणि थोड्याच अवधीत त्याचे कार्य विज्ञानप्रवाहांत 
मिसळून जाते व त्याचबरोबर अधिक्रमितही होते; 
बैप्रकतिक कामगिरी या स्वरूपांत ते टिकून राहू 
:शकत ताही. केवळ कलावंत व कवी नव्हे तर 
सर्वच लोक, आजपर्यंतच्या महान चित्रकृती व 
.संगीतातीक अमर. रचना शक्‍यतो मूळ स्वरूपात 
:किवा हुबेहुब प्रतिकृतींच्या स्वरूपात पाहतात, 
'ऐकतात. त्याचप्रमाणे अभिजात साहित्यही मुळातून 
किवा अस्सल अनुवादांतून. वाचण्याचा सर्वांचा 
प्रयत्न असंतो, या सर्व कलाकृती त्यांच्या प्रत्यक्ष व 
चिरंतन मानवी आवाहूनामुळे सदासवेदाच अर्थपूर्ण 
असतात. याउलट, काही थोडे वैज्ञानिक व 
विज्ञानेतिहासक र सोडले, तर बहुधा कुणीच 
-विज्ञानांतील महान -ऐतिहासिक कार्यांचा तपश्षील 
अभ्यासित बसत नाही. या कार्याचे निष्क प्रचलित 
'विज्ञानांत जमा झालेले असतात; परंतु ती कार्ये 
(त्यांच्या मूळच्या स्वरूपांत मात्र केव्हाच अस्तंगत 
झालेली असतात, विज्ञानाच्या बहुतेक हेतुपू्तीसाठी 
प्रत्यक्ष प्रस्थापित सूत्रे, तथ्यांश, नियम आणि उपपत्ती 
.या महत्त्वाच्या असतात. त्या कशा शोधून काढल्या 
-किंवा त्या कोणत्या रीतीने जगासमोर मांडल्या 
याला विशेष महत्त्व नसते. 

मनुष्याच्या मनाचा सर्वेसामान्य विकास व्हावा 
म्हणून निर्माण झालेली वाडमय, तत्त्वज्ञान इत्यादि 
संस्कृतिक्षेत्रे किवा धर्मशास्त्र या सर्वांच्या परंपरांहून 
आणखी एका महत्त्वाच्या बाबतीत विज्ञानाच्या 
परंपरेचे, विशेषतः . निसर्गशास्त्रांच्या परंपरेचे, 
स्वथंवैशिष्ट्य दिसुन येते. वर उद्धृत केलेली 


नवभारत 


- नेसुन, लौकिक व्यवहारात प्रत्यक्षपणे 


ऑक्टोबर १९७७ 


विज्ञानेतर क्षेत्रे एका दृष्टीने केवळ मतानुवर्ती, स्वेच्छ 
अशा प्रकारची आहेत. म्हणजे, मौखिक किंवा 
लिखित पद्धतीच्या साहाय्याने एका पिढीतून दुसऱ्या 
पिढीत संक्रमित झालेले निर्णय किवा साक्षात्कार 


-हेच . त्यांच्या तथ्यांशाचे अंतिम आधार आहेत. 


काही प्रमाणात बृद्धिसंमत समथंनावरही त्यांता 
हकक सांगता येतो; परंतु ते समर्थन केवळ 
आदशेवादी तकंशास्त्राच्या स्वरूपात असते, या उलट, 
पाथिव विश्‍वातील पुनरावृत्तिक्षम व पडताळून पाहता 


: येतील अझा निरीक्षणांनी तंत्रविज्ञान व' त्यातून जन्म 


पावलेले विज्ञान यांची परंपरा प्रत्यक्ष तपासून 


. पाहूता येते. विज्ञानांतील प्रत्येक यशसंपादन, मग ते 
कितीही पुरातन असो अगर आधुनिक असो, काही 


निश्‍चित प्रकारच्या पदार्थावरील परिणाम पाहण्या- 
साठी, काही निश्चित उपकरणांद्वारे वस्तुनिष्ठ परी- 
क्षेच्या कसोटीवर चढविता येते. तीन चारशे वर्षापुर्वी 


. फ्रान्सिस बेकनने म्हटल्याप्रमाणे, विज्ञानांतील सत्य 


म्हणजे त्याचे पाथिव यंत्रणच्या उपयोजनातील यश 


. होय; मग ही यंत्रणा भौतिकशास्त्रीय म्हणून 


निर्जीव असू ज्ञकेल, जीवशास्त्रीय म्हणून सजीवांच्या 


स्वरूपात असेल किंवा सामाजिक शास्त्रांतील म्हणून 


मानवी समाजाच्या रूपानेही साकार झालेली असेल. 
यांतील फक्त सामाजिक शास्त्रांतच प्रयोग ' व 
“प्रायोगिक निष्कर्ष ' यांचा जवळजवळ संपूर्ण अभाव 


असल्यामुळे ही शास्त्रे 'विज्ञान' या पदवीस 


यथार्थपणे पात्र होऊ शकत नाहीत. या अर्थाने, 
.जेव्हा आपण 'विज्ञान' ही संज्ञा वापरतो तेव्हा 


'अनिवार्यपणे त्या मानवी ज्ञानक्षेत्रविभागांचा निदेद 
करीत असतो की, जे विभाग केवळ सहजगम्य 
वस्तुस्थितीच्या क्रमवार तपशीलाच्या स्वरूपात 
घडवतील एवढे विकसित झाले आहेत. १. चीड 
उदाहरण येथे देता येईल. प्राचीन काळी ग्रीक 
लोकांना गणित व खगोल्शास्त्राबरोबर जीवशास्त्र 
व समाजशास्त्रही अवगत होते ही गोष्ट निविवाद 
आहे. यांतील पहिली दोन शास्त्रे त्यांना नगररचने- 
साठी आणि आकाशस्थ घटनांची भाकिते वर्तेवि- 
'ण्यासाठी उपयोगी पडत असत; परंतु जीवशास्त्र व 
समाजझास्त्र यांबाबतीत मात्र निराळी परिस्थिती 
होती. ज्या गोष्टी प्रत्येक राजकारणी पुरुषाला, 


अनुक्रमणिका 


विज्ञानाचा सामाजिक आकृतिबेंध 


शेतात. राबणार्‍याला किवा मासे ' पकडणाऱर्‍्या 
कोळू्याळा ठामपणे माहीत आहेत, त्यांच गोष्टी 
विद्वानांच्या सभेत समजावून देण्यासाठी त्या काळी 
या दोन शास्त्रांचा उपयोग होत असे. वैद्यक- 
शास्त्राच्या विकासाला खरोखरी उपयुक्‍त होईल 
असे वैज्ञानिक जीवशास्त्र एकोणिसाव्या शतकापर्यंत 
तरी उदयालाच आले नव्हते. समाजशास्त्राने तर 
वैज्ञानिक चेहरा धारण करावयास नुकतीच कुठे 
सुरुवात केली आहे. ढे 
वैज्ञानिक ज्ञानसंचय व तंत्रज्ञान यांच्या ऐतिहासिक 
अवस्था तपश्षीलवार स्पष्ट करणे हे खरे म्हणजे 
विज्ञानेतिहासाचे नियुक्त कार्य आहे; परंतु निर- 
निराळ्या वै ज्ञानिक शोधांच्या पलीकडे जाऊन त्यांची 
कारणमीमांसा हुडकून काढणारा चिकित्सात्मक 
विज्ञानेतिहास अजून तरी उपलब्ध नाही. अद्या 
तपशीलाचे अर्थातच येथे प्रयोजन नाही. आजपर्यंतच्या 
प्रदीधं कालखंडात विज्ञानप्रासादाची रचना करताना 
कोणत्या सर्वसामान्य तत्त्वांचा अंगिकार केला गेला 
याचे केवळ निदेशनही येथे पुरेसे होईल. 
इतिहासावरून पहिल्या प्रथम एक गोष्ट दिसून 
येते की, एकूण अनुभवक्षेत्रातील निरनिराळे भाग 
एका विशिष्ट क्रमाने विज्ञानकक्षेत समाविष्ट झाले. 
सर्वसाधारणपणे हा क्रम पुढीलप्रमाणे सांगता येईल : 
गणितशास्त्र, खगोलशास्त्र, यंत्रशास्त्र, भौतिकी किवा 
पदार्थविज्ञान, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र व समाज- 
शास्त्र. परंतु जर तंत्रज्ञानाचा इतिहास पाहिला तर 


२९ 


मांत्र जवळजवळ याच्या उलट क्रम दिसतो: समाज* 
संघटन, शिकारीचे तंत्र, जनोवरांना माणसाळवून 
त्यांना पाळण्याचे तंत्र, क्षेती, कुंभारकाम, पाकसिद्धी; 
कापड-निर्मिती तंत्र, धातुकाम, दळणंवळणाची 
वाहने व नौकानयन, वास्तुशिल्प, यंत्रसामुग्री, इंजिने. 
हे दोन क्रम एकमेकांच्या उलट असण्याचे कारण 
शोधणे तसे फार अवघड नाही. सभोवतालची 
जीवशास्त्रीय परिस्थिती ही माणसाची प्राथमिक 
चिता होती. सुरुवातीस तरी या चितेतूनच तंत्रांची 
निर्मिती होणे अपरिहायं होते. यथावकाश हे तंत्रज्ञान 
भोवतालच्या निर्जीव प्रेरणांचे नियंत्रण करण्यासाठी 
वापरले जाऊ लागले. याउलट विज्ञानक्षेत्रांचा 
विकास ज्या क्रमाने झाला त्या क्रमाची निचित 
संगती लावणे मात्र तितकेसे सोपे नाही. विषयांतर्गत 
दुर्बोधतेमुळे किवा गुंतागुंतीमुळे थोड्या फार प्रमाणात 
हा क्रम, आहे तसा झाला असावा असे त्याचे थोडेसे 
स्पष्टीकरण देता येते. वास्तविक, निसर्गातील अधिक' 
गुंतागुंतीच्या घटकांसंबंधी व घटनांसंबंधी. विचार 
करणारी जीवशास्त्र व वैद्यकशास्त्र यांसारखी विज्ञाने 
त्यांच्या त्यांच्या विषयवस्तूच्या प्रत्यक्ष अभ्यासातून 
निर्माण झाली आहेत. तुलर्नेने त्याहून सरळ व 
सुलभ असलेल्या निसरगंघटकांचा अभ्यास करणारी 
यंत्रशास्त्र व भौतिकी या विज्ञानांची खरे म्हणजे या 
निर्मितीसाठी फारशी मदत झाली नाही, झालाच 
तर बहुधा अडथळाच झाला आहे.* मानवी अनुभव- 
क्षेत्रे ज्या कालक्रमानुसार विज्ञानांत एकानंतर एक 


%. सतराव्या शतकातील जीवशास्त्राच्या अवस्थेकडे नजर टाकली, तर हा मुद्दा थोडा.अधिक 
स्पष्ट होईल, पंधराव्या शतकानंतर रसायनक्षास्त्राची व्याप्ती फार झपाट्याने वाढू लागली, आश्‍चयं- 
कारक गुणधर्म असलेले अनेक नवीन पदार्थ ( उदा., फॉस्फरस ) व नवीन धातू ( उदा., बिस्मथ, 
प्लाटिनम ) यांचे इपेध लागले. हे गुणधर्म समजून घेण्यासाठी नवीन उपपत्तींची जरूरी भासू लागली. . 
सुरुवातीस या उपपत्ती केवळ विधानात्मक स्वरूपाच्या, काहीशा दुर्बोध होत्या; परंतु त्यांच्यामुळेच 
पुढे परिणत झालेल्या अधिक शास्त्रशुद्ध उपपत्तींना आवश्यक तो पाया लाभला, रसायनशास्त्रापेक्षा . 
सजीवांविषयीचा अभ्यास मात्र अतिशयच गुंतागुंतीचा होता, रासायनिक परिवर्तनाची स्पष्टीकरणे . 
देण्यापेक्षा सजीवांच्या घडामोडींची, व्यवहारांची चिकित्सा करणे कितीतरी अधिक दुर्घेट होते. 


न 


म्हणूनच, त्या काळी गाजावाजा झालेले यंत्रशास्त्रीय कणवादी तत्त्वज्ञान, जीवशास्त्रीय समस्यांच्या . 
परिहारासाठी फारसे उपयोगी पडू शकले नाही, यात विशेष आइचयं नाही. उदाहरणार्थ, तार्किक. 


बुद्धी असलेला आत्मा 


मानवशरीर-यंत्रावर नियंत्रण ठेवतो, तर पशुयंत्रावर मात्र असे नियंत्रण नसते, 


या देकार्तेच्या सिद्धांताने शरीरक्रियाशास्त्रांत ( 019४0]०89 ) काहीच प्रगती घडू शकली नाहीः 
यंत्र व शरीर यांतील देकातेप्रणीत समधर्मेतेचा आधार. घेऊन बोरेलीने यंत्रश्ास्वरातील तत्त्वांच्या 


३० 


समाविष्ट झाली तो क्रम जर जास्त चांगल्या तऱ्हेने 
समजून घ्यावयाचा असेळ तर, निरनिराळ्या काळी 
सत्तावान असलेल्या किवा उदयास येणार्‍या सामा- 
जिक वर्गाच्या हिंतसंबंधाना पोषक ठरली अश्या उप- 
योजनक्षेत्रांच्या स्वरुपांवरून तो समजू शकेल, उदा., 
कालगणनेसाठी वापरावयाच्या कॅलेंडरचे नियमन 
करणे हे एकेकाळी धर्मोपदेशकांचे विहित कार्य होते. 
या निकडीतून खगोलशास्त्राचा जन्म झाला, तसेच, 
अठराव्या शतकांत इंग्लंडमध्ये अनेक कापडगिरण्या 
नव्याने स्थापन झाल्या होत्या व त्यांच्या अनेक 
गरजा होत्या. त्यावेळी, प्रथमच उदयास येणार्‍या 
कापड-कारखानदार वर्गाचे हितसंबंध या गरजांत 
गुंतले होते. यांतूतच आधुनिक रसायनशास्त्र 
उदयास आले. | 
विज्ञानविकासाची सर्वसाधारण वाट सोडून जर 
आपण शोधमालिकांचा तपशील तपासू लागलो, तर 
काही आकृतिबंधांच्या स्थूल रूपरेबा आपल्या 
लक्षात येऊ लागतात. कोणत्याही विशिष्ट क्षेत्रात, 
एकानंतर॑ एक लागलेल्या नवनवीत शोधांच्या 
दीर्घ॑ मालिका आपल्या दृष्टोत्पत्तीस पडतात. 
उदाहरणार्थ, अठराव्या शतकातील विद्युत्‌विज्ञान 
किंवा आजच्या, विसाव्या शतकातील अणुविज्ञान, 
विज्ञानांतील सर्वस्वी नवीन क्षेत्रांची सुरवात 
करणाऱ्या या मालिकांचा आरंभ व तसेच 
अंतसुद्धा बहुधा एखाद्या निर्णायक क्षोधामुळे होतो 
(एकमेकांपासून पुर्णतः भिन्न समजल्या गेलेल्या 
विज्ञानप्रणालींच्या एकत्रीकरणातून बहुतेककरून या 
निर्णायक शोधांचा जन्म होतो. उदाहरणार्थ, विद्युतू- 
प्रवाहामुळे चुंबकावर होणारा परिणाम ओरस्टेड 
नावाच्या शास्त्रज्ञाने योगायोगाने पाहिला; किवा 
सजींवाने निर्माण केलेल्या काही पदार्थांच्या रेणूंच्या 
अंतर्गत रचनेतील सममिती (871111011४) काही 
प्रमाणात ढळलेली किवा बिघडलेली असते, हे 
लुई पाश्‍रला योगायोगानेच दिसून आले, परंतु या 
शोधामुळे आधुनिक जीवरसायनशास्त्राचा पाया 
घातला गेला व तसेच, सुक्ष्मजंतुशास्र किंवा 


साहाय्याने मनुष्य व पशू यांच्या अवयवांच्या हालचालींचे स्पष्टीकरण केले, रक्ताभिसरण 
यांच्यासाठी द्रवस्थापत्यातील (1170178ए]168 ) कल्पनांचे साहाय्य झाले खरे; 
तंतृंतील द्रवाच्या बाबतीत मात्र त्यांचा काहीच उपयोग झाला नाही. 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


जीवाणुश्यास्र रसायनशासत्राशी जोडले गेले. दोन 
विभिन्न विज्ञानप्रणालींच्या' प्रत्येक परस्परछेदनांतूत, 
म्हणजेच विज्ञानांतील अश्या निर्णायक शोधांतूज, 
बहुघा दोन किंवा दीन नवीन शाखा फुटलेल्या 
दिसतात आणि यांतील प्रत्येक शाखा पुन्हा नवीन 
शोधमालिकांच्या स्वरूपांत विकास पावते. संशोधन व' 
शोध यांच्या एकमेकांत गुंफलेल्या जाळीसारखां हा 
विज्ञानबंध दिसतो. अनेक गाठींच्या मालिका 
असलेल्या दोऱ्या पुन्हा एकमेकींत निरनिराळ्या 
गाठी मारून विचित्रपणे गुंतलेल्या असाव्यात, तसे 
हे विज्ञानाचे चित्र दिसते. 

संशोधनाच्या दीघ मालिका व निर्णायक शोधांचे 
नवीन शाखाउगम ही दोन्हीही घटक विज्ञान- 
विकासासाठी अत्यावश्यक असतात. यांतील संशोधन- 
मालिका बहुतेककरून सामान्य बुद्धीच्या शास्त्रज्ञ- 
वर्गाने अतिशय मेहनतीने केलेल्या उपयोजनांची 
(मौलिक विषयक्षेत्रात तसेच उपयोजन क्षेत्रातही) 
फलश्रुती असते, तर निर्णायक शोधांचे जनकत्व 
मात्र विज्ञानांतील महान शास्त्रज्ञांकडे जाते. यांमुळे 
विज्ञानाबद्दळ एक सर्वेसाधारण समज असा. झाला 
आहे की, सर्वे विज्ञान म्हणजे केवळ महान 
शास्त्रज्ञांच्या अलौकिक प्रतिभेचा आविष्कार असंतो 
व साहजिकच त्याचा सामाजिक व आथिक घटकांच्या 
परिणामाशी जवळजवळ काहीच संबंध नसतो. 
केवळ थोड्या महान व्यक्‍तींमुळेच सर्व ज्ञान संपन्न 
होते, या काल्पनिक व्यक्तिमहात्म्याची जनमानसा- 
वरील पकड, सामाजिक किवा राजकीय इतिहासांच्या 
तुलनेने, विज्ञानेतिहासात खूपच अधिक काळ टिकली. 
किंबहुना, ज्या महान शास्त्रज्ञांना, जणू काही 
देवी प्रेषितांप्रमाणे, निसर्गातील रहस्यांचे एका- 
पाठोपाठ एक साक्षात्कार झाले त्यांच्या आयुष्यातील 
घटनांच्या कथा रंगवून सांगणे याच स्वख्पात 
विज्ञानाचे ओजपर्यंतचे बहुतेक सर्व इतिहास लिहिले 


गेे आहेत. यापेक्षा दुसरे काही विशेष त्यात 
असेल्च तर त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. अर्थात या 
महान शास्त्रज्ञांच्या 


व्यासंगपृणे कार्यामुळे विज्ञानाच्या 


भसरण व हदय 
परतु मेंदू व मज्जॉ- 


विज्ञानाचा सामाजिक आकृतिबंध 


प्रगतीवर तिर्णायक स्वरूपाचे परिणाम घडले यात 
मुळीच संदेह नाही; परंतु या विज्ञानश्रेष्ठींचे 
यशसंपादन त्यांच्या भोवतालच्या सामाजिक 
परिस्थितीकडे दुलंक्ष करून कधीही समजू शकणार 
नाही. हा दृष्टिकोन लक्षात न घेतल्यामुळे, त्यांच्या 
संशोधनकार्याचा कार्येकारणभाव स्पष्ट करताना, 
ज्यांचा मुळीच अर्थबोध होत नाही अश्या * स्फूति? 
किवा ' प्रतिभाविष्कार ' यासारख्या निर्थक 
शब्दांचा सर्वे ठिकाणी आश्रय घेण्याखेरीज या 
इतिहासकारांना गत्यंतर उरत नाही. श्रेष्ठ 
शास्त्रज्ञांच्या कार्याचे स्वरूप व तनिमितिप्रक्रिया 
जाणून घेण्यासाठी लागणारी परिपक्वता नसलेल्या 
अशा' अंगचोर लेखकांमुळे या महान व्यक्तींच्या 
चरित्रकार्यास एक प्रकारचे गालबोट लागते व 
त्यांच्या संशोधनकार्यास सवंग रूप दिल्यासारखे 
होते. हें सवे लोक खरे म्हणजे त्यांच्या त्यांच्या 
कालपरिस्थितीशी पूर्णपणे निबद्ध होते. त्यांची 
व्यक्तिमत्त्वे घडत असता, सभोवतालच्या लोका- 
प्रमाणेच त्यांच्यावर विकाससंस्कार होत होते; 
त्यांची सुखदुःखे, त्यांच्या प्रेरणा या सवे त्या वेळच्या 
सामान्य माणसांप्रमाणेच होत्या आणि' त्यांची 
सामाजिक कतंव्ये व आज्ञाथे हेही जनसामान्यां- 
प्रमाणेच होते. त्यांच्या जीवितार्थाच्या या 
वस्तुस्थितिमय घटकांमुळे त्यांची .श्रेष्ठता कमी न 
होता उलट अधिकच वाढते, माणूस जेवढा महान 
तेवढा तो त्याच्या भोवतीच्या सामाजिक प्रवाहांशी 
जास्त प्रमाणात एकरूप झालेला असतो. तत्कालीन 
परिस्थितीचे सर्वी रंग त्याच्या व्यक्‍्तित्वात 
अधिकांशपणे भिनले असल्यामुळे त्याला त्या 


परिस्थितीचे सर्वांगीण आकलन झालेले असते. 
या सामाजिक एकजीवतेमुळेच त्याला प्रचलित 


ज्ञात्तःच-कार्य- यांचे आकृतिबंध भरीवपणे बदलणे 
शॅक्य' होते 

कोणीही व्यक्‍ती मग ती कितीही श्रेष्ठ किवा 
समर्थ. असो, कोणत्याच संस्कृतिक्षेत्रांत . स्वयंपुर्ण 
असंत नाही आणि विज्ञानक्षेत्रात तर नाहीच नाही 
याचे-कारण,. तुलनेने सर्वसाधारण बुद्धी असलेल्या 
कड़्ो.. सामान्य वैज्ञानिकींच्या संशोधंनकार्याची 
पूवेत्तयारी »सिंद्ध..असल्याखेरीज, ..हाताझी असल्या: 
छेऱीजं, चिज्ञान्यातील. कोणताच 'क्रांतिकारी किवा 


३१ 


दूरपरिणांमी शोध लागू शकत नाही. अनेक सामान्य' 
वैज्ञानिक, बर्‍याच वेळा त्यांच्या संशोधनाचा पूर्ण 
अर्थ न समजताही, आवश्यक. माहितीज्ञान संकलित 
करीत असतात आणि हाच माहितीसंचय महान 
शास्त्रज्ञांच्या कार्याचा आधार असतो. मत्येक व्यक्‍ती 
एकमेवाद्वितीय असून, मानवी मन हे ज्ञानकक्षा, 
प्रत, समर्थता आणि इतर कितीतरी बाबतीत 
व्यक्तिशः भिन्न असते. मानवी मनाच्या गुणवत्ते- 
तील भिन्नतेचा पल्ला फार प्रचंड असतो. पूर्वीच्या 
कोणत्याही काळापेक्षा जरी आमच्या काळात 
विज्ञानकार्य करण्याची संधी अधिकाधिक लोकांना 
प्राप्त झाली असली आणि भविष्यकाळी ती याही- 
पेक्षा जास्त प्रमांणात उपलब्ध होणार असली, तरी 
यातील फक्त काही थोडेंजणच' विज्ञानात भरीव 
स्वरूपाची भर घालू शकतील हे निश्चित आहे. 
वैज्ञानिक कार्ये करण्यात गुंतलेले किवा तसा निर्णय 
घेतलेले हे सर्वे लोक, एक विज्ञान सोडले तर 
बाकी जवळजवळ सर्वे बाबतीत एकमेकांहून भिन्न 
अँसण्याचाच जास्त संभव आहे. मानवी मनाच्या 
या विविधतेमुळे विज्ञानही विविधतेने संपत्न होते; 
परंतु याचबरोबर विज्ञानक्षेत्रात आवश्‍यक असलेली' 
एकसूत्रता समाजाने . विज्ञानावर ठेवलेल्या बुद्धि- 
पुरस्सर किवा अभावित नियंत्र णांमधूनं उत्पन्न होते. 
भोवतालच्या परिल्थितीचे आकलन व नियंत्रणे' 
करण्याचा मानवाचा एकमेव सह्योगपू्ण प्रयत्न असे 
जे विज्ञानाचे स्वरूप दिसते, ते त्यावर ' लादलेल्या' 
सामाजिक एकात्मते मुळेच ! 

विज्ञानाचे संस्थात्मक स्वरूप, विज्ञानपद्धती व॑ 
अधिकाधिक बांधीव स्वरूपात. परिणत होणारा बं' 
सदासवेदा वर्धमानं असणारा मानवी. अनुभवसंचय: 
ही विज्ञानाची वैशिष्ट्ये आतापर्यंत आपण विचारांत. 
घेतली; परंतु या सर्वांवरून, आजच्या काळातील 
विज्ञानाची प्रमुख प्रयोजने . कोणती किवा एकः 
विज्षेषीकृत प्रकारचे समाजाचे कार्य म्हणून सुरुवार 
तीस विज्ञान कसे. उदय पावते यासंबंधी काहीच' 
अर्थबोध होत नाही.. याचे स्पष्टीकरण समजण्या- 
साठी भौतिक- संपत्तीच्या प्रत्येक -- उत्पादनक्षेत्रात 
विज्ञानाचे पूर्वीपासून आजपर्यंत . कोणती भूमिका. 
बजावली, याचा शोध घेतला पाहिजे, सभोवताळच्य 
निर्जीव व सजीव सृष्टीवर मानवाने ज्या. साधनांच्या 


३२ 


सहाय्याने चढत्या श्रेणीने नियंत्रण मिळविले, त्याचा 
जर इतिहास पाहिला तर असे दिसून येत को, हे 
नियंत्रण टप्प्याटप्प्याने हस्तगत झाले आहे आणि 
यांतील प्रत्येक टप्पा कोणत्या तरी नवीन भौतिक 
तंत्रामुळे साधला गेला आहे. पुरातत्त्वशास्त्राच्या 
दृष्टीने मानवेतिहासात पूर्वी होऊन गेलेल्या युगांचा 
निदेश करण्यासाठी आजही आपण निरनिराळ्या 
पदार्थांच्याच नावाचा उल्लेख करतो-पाषाणयुग, 
ब्राझयुग, लोहयुग इत्यादि. यानंतर आलेल्या 
युगांना आपण वाफेचे युग ( वाफेच्या इंजिनाची 
निर्मिती ), विद्युत्‌युग ( विद्युतू-जनित्राचा शोध ) 
अशी नावे देतो. तसेच अणुशक्‍तीच्या शोधानंतर 
आजच्या युगाचे वर्णन अणुयुग किवा उपग्रह तंत्र- 
ज्ञानाच्या सहाय्याने मनुष्य चंद्रावर जाऊन पोहोचला 
म्हणून अवकाशयुग असेही करतो. 


निरनिराळ्या पदार्थांचा, केवळ ' पदार्थ ' म्हणून 
त्यांच्या नैसगिक स्वरूपात मनृष्याला कधीच उपयोग 
होत नाही. त्यांच्यावर संस्करण करून त्यांना 
योग्य रूप देण्यासाठी मनुष्याला तंत्रज्ञान प्राप्त 
करून घ्यावे लागते. लाकडासारखा मूळ पदार्थही 
वृक्षांच्या रूपाने मनुष्याला नेहमीच उपल्ब्ध होता; 
प्ररंतु फांद्या तोडण्याचे तंत्र, व त्यानंतर त्यांपासुन 
दंडुका किवा भाला तयार करण्याचे कसब माणसाला 
स्वतः मिळवावे लागले. सभोवतालचे विविध 
पदार्थ हस्तगत करून व नंतर त्यावर संस्करण 
करून, संरक्षण किवा उपजीविका यासारख्या 
निकडीच्या गरजा भागविण्यासाठी मनुष्याने पहिले 
तंत्रज्ञान मिळविले व त्यातून विज्ञानाचा उगम 
झाला. व्यक्‍तीने संपादिलेले आणि समाजाने जतन 
केलेले कार्यकौशल्य म्हणजे तंत्र, तर तेच कार्य जास्त 
चांगल्या तर्‍हेने कसे करता येईल यासंबंधी परिपूर्ण 
ज्ञानप्रभुत्व मिळविण्याचा मार्ग म्हणजे विज्ञान, 
इतिहासात निरनिराळ्या काळी निरनिराळी विज्ञाने 
स्वतंत्र रूपात पहिल्या प्रथम केव्हा दृश्यमान झाली 
व नंतर त्यांचा विकास कोणकोणत्या अवस्थांतून 
झाला, याचा तपशील जर बारकाईने पाहिला तर 
असे स्पष्ट कद्विसूत येते कौ, जेव्हा ती समाजातील 
तत्कालीन उत्पादनयंत्रणेच्या जागरुक व निकटतम 
संबंधात आली तेव्हाच त्यांची अभिवृद्धि झाली. 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


विज्ञानाचा इतिहास हा अनेक विस्मयकारी 
चढउतारांचा इतिहास आहे. संशोधनकार्याची प्रचंड 
उलाढाल व त्यानंतर पुन्हा तसेच तेजस्वी पर्व 
आणि तेही कदाचित दुसऱ्याच एखाद्या देशात 
येईपर्यंतचा मधला दीर्घ, एखाद्या पडीक जमिनी- 
सारखा भासणारा निष्फळ काल्खंड, असा हा सर्वे 
प्रकार दिसतो; मात्र विज्ञानाला चालना केव्हा व 
कुठे मिळेल ही गोष्ट योगायोगाने निश्‍चितच ठरत 
नाही, हेही त्याबरोबर दिसून येत. मोठ्या प्रमाणा- 
वरील आर्थिक व्यवहार व समाजाची तंत्रक्षेत्रात 
होणारी प्रगती हेच विज्ञानाच्याही भरभराटीचे 
कालखंड ठरतात. विज्ञानाचा भौगोलिक प्रवास- 
ईजिप्त आणि मेसापोटेमियापासून ग्रीसपर्यंत, इस्लामी 
स्पेनपासुन प्रबोधनकालीन इटलीपर्यंत, तेथून फरान्स- 
पर्यंत व नंतर औद्योगिक क्रांतिकालातील इंग्लंड व 
स्कॉटलंडपर्यंत-- व्यापार आणि उद्योग यांच्या- 
वरोबरच झाला आहे. सुरुवातीच्या काळात विज्ञान 
हे उद्योगधंद्यांना अनुसरत असे (जसे उद्योगधंदे 
निघतील त्याप्रमाणे विज्ञानाचे स्वरूप ठरत असे) ; 
परंतु आज मात्र विज्ञानाची उत्पादनक्षेत्रातील 
भूमिका जसजशी अधिक स्पष्टपणे समजू लागली 
तसतसे त्याचे स्वतंत्र महत्त्व लक्षात येऊन उद्योग- 
धंद्यांना नवी दिशा देण्याची जवाबदारी त्यावर 
येऊन पडली आहे. फिरणारे चाक आणि त्यावर 
आकाराला येणारे मातीचे भांडे यांसारख्या सामान्य 
वाटणाऱ्या घटनांतून विज्ञानाचे बीजारोपण झाले 
खरे, पण याच विज्ञानाने पुढे क्रांती घडविणारे 
वाफेचे इंजिन आणि एका नवीन युगाचे ऊर्जाप्रतीक 
बनलेले विद्युतू-जनित्र यांचे जनकत्व साऱ्या जगभर 
सार्थपणे मिरविले. 


विज्ञानसंशोधनाच्या गजबजत्या काल्खंडांच्या दर- 
म्यानचे कालखंड मात्र निशचेष्ट, अवरुद्ध अश्शा प्रकारचे 
दिसतात. काही वेळेस तर त्यांचे स्वरूप पुच्छगामी 
र्‍्हासशील असेही वाटते. उदाहरणार्थ, ईजिप्शियन 
राजवेशांचा उत्तरकाल किवा अठराव्या शतकातील 
सुरवार्त, चा कालावधी या सर्व काली एकूण समाज- 
संघटनच स्थितिजड, कुंठित किवा ऱ्हासश्षील झाले 
होते; उत्पादनक्षेत्रात पारंपरिक पद्धेती रूढ झाल्या 
होत्या आणि एखाद्या विद्वान व्यक्‍तीने संपत्ति- 


विज्ञानाचा सामाजिक आकृतिबंध ३३ 


उत्पादनाचा विचार करणे हे निखालस हिणकस- 


पणाचे समजले जात होते 


विज्ञान व तांत्रिक बदल यांचा जरी घंनिष्ठ 
संबंध असल्याचे आपणास दिसून आले, तरी 
नेवढ्यावरून विज्ञानाचा उगम व विकास. यांसंबंधी 
सांगोपांग स्पष्टीकरण होत नाही. याकरिता कोणते 
सामाजिक घटक खुद्द तंत्रक्षेत्रात परिवर्तन 

डविण्यासाठी कारणीभूत होतात, हे समजणे 
आवश्‍यक आहे. कोणत्याही काली अस्तित्वात 
असणाऱ्या उत्पादनक्षेत्रांतील तांत्रिक .पातळोप्रमाणे, 
त्या वेळच्या समाजसंघटनेची संभाव्य स्वरूपे कोणती 
यावर मर्यादा पडतात. उदाहरणार्थ, पाषाणय्‌गात 
राष्ट्रकल्पनेने प्रेरित झालेली व प्रचंड. लोकसंख्या 
असलेली विस्तृत राज्ये शोधण्याचा खटाटोप फोल 
ठरेल. याचे कारण, त्यावेळी अन्न गोळा करणे व 
जनावरांची शिकार करणे हेच माणसाचे प्रमुख 
जीवितकार्य असल्यामुळे कोणताही समाजसमूह 
विस्तृत प्रदेशावर विखुरलेला असूनही त्यातील 
लोकसंख्या काही शेकड्यांपर्यंतच मर्यादित होती. 
त्याचप्रमाणे नागरी संस्कृतीच्या उदयासाठीही काही 
पूर्वतयारी आवइ्य्रक ठरली. क्रृषितंत्र व उद्योगतंत्र 
यांत अनेक सुधारणा घडून समाजातील एकूण 
लोकसंख्येचा जेव्हा फारच थोडा भाग अन्नोत्पादना- 
साठी पुरा पडू लागला तेव्हाच आधुनिक नागरी 
संस्कृतीचा जन्म होऊ शकला. 


परंतु, समाजसंघटनेच्या पद्धतीमुळे तंत्रक्षेत्रात 
होणारे बदल इतक्या साध्या सरळ प्रकारे निश्‍चयित 
होत नाहीत. सर्वे लोकांना सुख समाधान प्राप्त 
व्हावे म्हणून, ज्ञात असलेली सर्वे साधने सतत 
वापरण्याचा प्रयत्त करणारी आणि निसर्गातील 
शक्‍तींचे नियंत्रण करण्यासाठी अधिकाधिक सामर्थ्य- 
वान साधने मनष्याला कशी उपलब्ध होतील याची 
चिता वाहणारी जात असे मानवजातीचे वर्णन करणे 
योग्य ठरणार नाही. पुर्वीपासून आजपर्यंत सवे 
मानवजात एकच एक सुजाण घटक म्हणून सव 
व्यवहार करीत राहिली असे मानणे हा इतिहासाचा 
विपर्यास होईल. वास्तविक इतिहासातील बहुतेक 
सर्व काली, समाजातील काही वर्गांना किवा काही 


थोड्या व्यक्‍तींता तात्काळ लाभ व्हावा या 
न. भरा. ५ 


अनुक्रमणिका 


प्रेरणेनेच बहुधा तांत्रिक विकास झाला ही वस्तुस्थिती 
आहे. हे होताना इतर काही व्यक्तींची किवा वर्गांची 
हानी झाली, काही वेळा तर युद्धे होऊन त्यांचा 
नाशही झाला. तांत्रिक शोधांचे हुकमी उत्पत्तिस्थान 
म्हणून खरे म्हणजे युद्धाचे फार महत्त्व आहे! सर्व 
प्रकारचा माल तयार करणारा वर्ग व त्या मालाचे 
वितरण करणारा वर्ग यांतील संबंधांवरून अंतिमत 
प्रत्येक समाजपद्धती ठरत असते. हे संबंध समाजातील 


श्रीमंत वर्गाला नेहमी फायदेशीर व गरीव वर्गाला 


गैरसोईचे अज्याप्रकारे चालत आले आहेत. कधी कधी 
तर गुलामांची पद्धत .रूढ असता, या संबंधांचे 
बळजवरीचे स्वरुपही आपणास दिसुन येते. 
उत्पादन साधनांवर 
उत्पादकसंबंधच या 


अवलंबून असलेले हे 
साधनांत बदल घडवून 


-आणण्याची गरज उत्पन्न करतात आणि त्यांतून नवीन 


विज्ञानाला गती मिळते. ज्या वेळी उत्पादकसंबंधात 
झपाट्याने परिवतन घडत असते, उदा., ज्या वेळी 
समाजातील एखादा नवीन वर्ग सत्तास्थाने हस्तगत 
करण्यासाठी उठावणी करीत असतो, त्या वेळी या 
वर्गाची संपत्तो आणि सत्ता वृद्धिगत होईल अश्या 
प्रकारे उत्पादनांत सुधारणा घडविण्यासाठी विशेष 
चालना मिळते आणि विज्ञानास अधिमूल्य प्राप्त होते. 
एकदा हा वर्ग प्रस्थापित ज्ञाला व दुसरा एखादा वगं 
डोके वर काढू गकणार नाही एवढा तो प्रबल झाला 
की, त्याचे प्रावल्य टिकेपर्यंत सर्व गोष्टी आहेत 
तश्ांच ठेवाव्यात याकडे समाजाचा कल राहतो, 
सर्वे तंत्रक्षेत्रांत पारंपरिक पद्धतींचा अवलंब करण्यात 
येतो आणि विज्ञानाचे समाजमानसात अवमूल्यन 
होते. अर्थात, अज्ा प्रकारचे सहजसुलभ चित्रं 
रेखाटून विज्ञानाच्या उत्कर्षाचे तप्षीलवार स्पष्टी- 
करण समजून येणार ताही. एखादे विशिष्ट विज्ञान 
विज्िष्ट कालखंडात, विशिष्ट देशातच का उदयास 

ळे याचे आकलन होण्यासाठी याहून सखोल 
अभ्यासाची आवश्यकता आहे. याचबरोबर, विज्ञानाचे 
चढउतार व त्याचे उत्पादनक्षेत्रावर झालेले परिणाम 
विशद करण्यासाठी, निरनिराळे पाथिव घटक, उदा., 
लाकूड किवा कोळसा यांसारख्या . पदार्थांची 
उपलब्धता, तांत्रिक घटक, उदा. तांत्रिक कौशल्याची 
पातळी' व वितरण व तसेच आथिक घटक, उदा., 


मौलाची किंवा श्रमसंपंत्तीची मागणी व॑ पुरवठा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ह. ३.4 


यांमधींल क्रियाप्रक्रियांचे .स्वरूप स्पष्ट करणे 


आवश्यक आहे. | 
व्यवहारातील सववसामान्य तंत्रे व त्यांतून 
उद्भवलेले विज्ञान यांत एक फरक असा आहे की, 
विज्ञान जरी आजमितीसही तंत्रक्षेत्राशी संलग्न 
असले, तरी ते मूलतः कदिक्षितांचे कार्यक्षेत्र आहे. 
विज्ञानांतील ज्ञान हे लिखित ज्ञान. आहे आणि 
ग्रंथांच्या रूपाने व संशोधनप्रबंधाद्वारे ते संक्रमित 
झाळे आहे. याउलट पारंपरिक कार्यकुशलतेचे तंत्र- 
ज्ञान मात्र प्रत्यक्ष उदाहरणांद्वारे संक्रमित झाले असे 
दिसते. अगदी प्रथमपासूनच विज्ञान हे समाजातील 
केवळ उच्च वर्गीयांचे कार्यक्षेत्र होते. केव्हा केव्हा 
मात्र, कल्पकतेची देणगी मिळालेल्या इतर काही 
व्यक्‍तींना. निष्ठापूवेक काम करण्याच्या मोबदल्यात 
या क्षेत्रांत प्रवेश दिला गेला; परंतु सवेसामान्यपणे हे 
क्षेत्र, त्यात कार्य करणार्‍या वैज्ञानिकांच्या संदर्भात, 
समाजातील विवक्षित वर्गापुरतेच मर्यादित राहिले. 
या मर्यादित्वामुळे विज्ञानाच्या स्वरूपावर अनेक प्रका- 
रचे परिणाम झाले आहेत. समाजाच्या' सर्व थरांतील 
व वर्गातील अनेक प्रतिभाशाली बुद्धिवंत, जे विज्ञा- 
नाला एरव्ही महत्त्वाचे अंशदान करू शकले असते, 
या क्षेत्राबाहेर ठेवले गेल्यामुळे विज्ञानाच्या प्रगतीला 
खीळ बसली. एकोणिसाव्या शतकातही हा विषय 
तत्कालीन मध्यमवर्गीयातील एका निवडक वर्गाची 
मक्तेदारी बनून .राहिला होता. या वर्गाला. युरोपमध्ये 
* ठदांरमतवादी विद्यावंत! असे म्हणत असत. या 
वर्गाच्या एकूण जगाविषयीच्या दृष्टिकोनाचे . रंग 
विज्ञानाच्याही वाट्याला. भाले आणि विज्ञान 
स्वख्षावर्‌ पडलेल्या मर्यादा अपरिहार्यपणे तज्ञाच. 
पुढे चालूं राहिल्या. यांचा परिणाम असा झाला की. 
निदान औद्योगिक क्रांतीच्या कालापर्यंत तर्री. 
विज्ञांनासंबेर्धी विचार. करणार्‍यांना व. वस्तुनिष्ठ 
वैज्ञानिक - प्रयोग. करणाऱ्यांनाही व्यावहारिक' 
कार्यकौशल्याची क्षेत्रे अपरिचित असावी हे निश्‍चित 
झाले... यामुळे निसर्गशास्त्रांतील॑ विषयांसंबंधी' 
वैज्ञानिकांनी जर काही निरथक प्रतिपादन केळे, तर 
तेही स्वाभाविक ' ठरले. सामान्य सभाजाच्या' 
व्यावहारिक गरजा या. शास्त्रज्ञांना कधी. समजूच , 
शकल्या नाहीत, कारण, त्यांना, स्वतःच्या जीवनात, 
त्या कधी अनुंभंवॉसचर . येऊ थकल्या. 'नाहीत., 


नवभारत. 


ऑक्टोबर १९७७ 


परिणामी, या गरजा दुर करण्यासाठी विज्ञानाला 
राबवावे ही प्रेरणाचं त्यांच्यात कधी उत्पन्न झाली 


नाही. 


साधारण पांच हजार वर्षांपूवी समाजाचे 
निरनिराळ्या वर्गात विभाजन झाले तेव्हापासून 
विज्ञान हा, संमाजाचे नियमन करणार्‍या वं शोषण 
करणाऱ्या वर्गांचा खास प्रांत म्हणून समजला जाऊ 
लागला. यामुळे शेतकरी वर्गात व॒ त्यापेक्षा थोड्या 
क्‌मी अंशाने कामकरीवर्गात विज्ञानाबद्दल व एकूण 
अथज्ञानाबद्दलच एक प्रकारचा संशय, अविश्वास 
उत्पन्न झाला. लोकहितवादी तत्त्ववेत्त्यांचे प्रयत्न 
जरी कितीही सदूहेतूपूर्ण असले, तरी त्याद्वारा 
अत्यक्ष व्यवहारात घडणाऱ्या बदलांमुळे आपले 
काहीच कशन होणार नाही, झालेच तर आपल्या- 
भोवतीचे गुलामगिरीचे पाश मात्र अधिक बळकट 
होतील किवा आपले चरितार्थाचे साधनच हिसकावले 
जाईल, अशी यां सामान्य लोकांची समजूत झाल्या- 
'शिवाय राहिली नाही. . लोकांच्या डोळ्यांत धूळ 
फकून पराकोटीची . अपकूत्ये करण्यात तरबेज 
असणारे, अशी वैज्ञानिकांबद्दलची प्रतिमा अगदी 
सुरुवातीच्या काळात सर्व समाजांत रूढ झाली 
होती. ही वृत्ती पुढे बऱ्याच काळपर्यंत म्हणजे ग्रीक 
त संस्कृतिकालाच्या 
अखेरीपर्यंत. ( लोह्युग ) टिकून राहिली. .या 


सवे तत्त्ववेत्ते. हे.. त्या वेळच्या 
साभ्राज्यातील उच्चध्नू वर्गीयांच्या 
प्रचारक आहेत, असा: 


.तिरस्कृत. रोमन 


हाला, हा 

मध्ययगीन.- 
विज्ञान तर केवळ एक नाइलाज. म्हणून अस्तित्वात 
राहिले. पुढील काळात. विज्ञानाचा पुनर्जन्म झाल्या- 


काळात आपल्याला, 
विज्ञानाबद्दलची 


अणुबॉम्बसारख्या' - 


व. अज्ञान आणि सुमारजातील..त्रमजी की वर्गात यी 


विज्ञानाचा सामाजिक आकुतिबंध 


असलेली - संशयवृत्ती व चीड यांच्या एकत्रित 
परिणामामुळे मानवी संस्कृतीच्या सर्वच कालखंडात 
विज्ञानाच्या मुक्‍त विकासाला फार मोठा अडथळा 
निर्माण झाला. परिणामतः व्यावहारिक व सैद्धांतिक 
ज्ञानाची निःसंकोच व सक्रीय देवाणघेवाण होण्यात 
बाधा. निर्माण झाली व त्याची जागा बळे बळे 
लादलेल्या व म्हणून क्रक्रत दिल्या जाणाऱ्या 
सहकार्याने घेतली; परंतु जर असा प्रकार झाला 
नाही, तर विज्ञानाची व तंत्रज्ञानाची भरभराट 
किती झपाट्याने होऊ शकते हे समाजवादी 
राष्ट्रातील अनुभवावरून आता आपणास सहजे 
दिसू शकते. 


वरील विवेचन तात्त्विक विश्‍व व व्यवहार 
यांतील वर्गीय स्वरूपाबद्दलच केले आहें. विज्ञांनाचा 
विकास करणे हे विद्दत्तेचे महुंत्कायं. आहे. याबद्दल 
वाद नाही आणि या कार्याला कमी लेखावे असे 
या विवेचनांत अभिप्रेतही नाही, वास्तविक ज्यांना 
लिहिता येते, व्यवस्थित हिशेब ठेवण्याइतके 
अंकगणित. येते आणि ठराविक पद्धतीने सुसंगत 
विचार मांडता येतात अश्यांच्या हातांत विज्ञानाची 
सर्व सुत्रे: होती ही गोष्ट, विज्ञानविकासाच्या दृष्टीने, 
काही कालखंडात तरी आत्यंतिक मोलाची होती. 
निसर्गाचा त्याच्या मूळच्या गुंतागुंतींच्या स्वरूपात 
विच्ार करता, त्यासंबंधी केवळ शब्दांत यथार्थपणे 


उलगडा करणे फार अवघड बाब आहे हे सहज' 


समजून येते. प्रत्यक्षात उपयुक्‍त ठरणार्‍या व्यवहाराचे 
समर्थन करणारे कर्मकांड व कपोलकल्पित दैवतकथा 
हेच . आरंभीच्या शब्दविहीन प्रतिपादनाचे स्वरूप 
होते. ग्रीकांच्या वेळचे सुरुवातीचे विज्ञानही बुद्धि- 
वादपूर्वक प्रतिपादलेल्या दैवतकथाशास्त्राहून फारसे 
वेगळे नव्हते ( उदा., थेल्स या ग्रीक तत्त्व- 


ज्ञाच्या मते सर्व वस्तुजात प्रथम जलस्वख्पी - 


होते व त्यातून कालांतराने पृथ्वी, हवा व सजीव 
सृष्टि निर्माण 
क्यात सहज येणारे गतीचे प्रकार व प्रेरणा 
यांसांरख्या अनुभवविश्वाच्या . काही भायाबद्दल 


मात्रं- रीतसरपणे व संख्यात्मक पद्धतीने चर्चा . 


करंता येणे शक्‍य झाले होते, आकिमिडीजने तरफेचा 
रीवसर -नियंम शोधून काढण्यापूर्वी, किती तरी 


). परंतु, समजुतीच्या आवा- .. 


शद 
शतके, होडी चालविताना वल्ह्याचा उपयोग कसा 
करावा हे खलाज्ञांना उत्तम माहीत होते आणि 
तराजू कसा वापरावा हे व्यापारीही चांगल्या 
प्रकारे जाणत होते; परंतु आकिमिडीजच्या नियमां- 
मुळे यांत्रिक प्रकारचे जे अनेक शोध लांगलेते या 
व्यावहारिक लोकांना कधी सुचलेही नंसते. याहून 
पुढची गोष्ट म्हणजे, गॅलिलिओ व न्यूटनच्या काळात 
यंत्रशास्त्र व भौतिकी यांत जी अनेक विस्तृतीकरणे 
किवा सामान्यीकरणे ( ४००९8112001018 ) 
संपादली गेली त्यांसाठी आकिमिडीजचे संशोधन- 


. कार्य ही फार महत्त्वाची पायरी ठरली. प्रतिष्ठेचे 


पुनप्रेस्यापन होण्याच्या उद्देशाने वि्त्ताप्रचुर भाषेत 
केलेली . वर्णने असे जे बुद्धिसंमत पद्धतीचे स्वरूप 
मानले गेळे होते ते हळूहळू कमी 'होऊंन, निसर्गा- 
वरील प्रत्यक्षोपयोगी नियंत्रणे जास्त. विस्तृत व 
मजबूत करण्याची साधने म्हणून, त्या पद्धती 
ओळखल्या जाऊ लागल्या. हे संवे प्रथम रसायन- 
शास्त्रात व जीवशास्त्रात झाले व आज तर 
सामाजिक क्षेत्रांतही तसे करण्याचे प्रयत्न चालू 
आहेत. 


विज्ञानेतिहासाच्या सर्वे कालखंडावरून आपणास 

असे दिसून येईल की, ज्या वेळी समाजातील निर- 
निराळ्या वर्गामधील अडसंर निदांन अंशत: तरी 
दूर झाले आणि विद्याविभूषित पंडित व व्यवहार- 
क्षेत्रातील लोक एका समान पातळीवर एकत्र आले 
त्या वेळी विज्ञानविकासाला जोरदार चालना 
मिळाली, आणि ते कालखंड अत्यंत महत्त्वाचे व' 
फलद्रूप ठरले, अक्या प्रकारची परिस्थिती इटलीत 
प्रबोधनकालाच्या सुरुवातीला, फ़ान्समध्ये महा- 
क्कांतीच्या काळी व अमेरिकेत एकोणिसाव्या 
शतकाच्या अखेरीस होती. एका वेगळ्या व जास्त 
परिपृणं. अर्थाने, आजही समाजवादी प्रजासत्ताकात 
अशौच चैतन्यपूर्ण परिस्थिती आहे. 


विज्ञानाचे वर्गीय स्वरूप सावेत्रिक असल्यामुळे 
ते इतके ठामपणे मुरलेले असते की, त्याचा आज 
कुणी जरी नुसता. उल्लेख केला, तरी विज्ञात- 
वर्तुळात त्याचे आइचर्य वाटते, धक्का बसतो. 
विज्ञानाची परंपरा स्वयंभू असून तिचा अर्थशास्त्रीय 
किवा राज्यशास्त्रीय विंदलेषणाशी', ' विचारांशी. 


अनुक्रमणिका 


३६ 


काहीच संबंध नाही, असे त्यांना. वाटत असते.. या 
सर्वांचा अर्थ एवढाच को, सामाजिक किवा विशेषतः 
वर्गीय घटकांमुळे विज्ञानपरंपरेला जे रूपरंग आले ते 
अध्याहृत आहेत, ते पृष्ठभागावर येऊन प्रकट होत 
नाहीत इतकेच ! आजच्या जमान्यात मात्र, पहिल्या 
प्रथमच, समाजाच्या वर्गीय स्वरूपाच्या आधारे खुद्द 
विज्ञानाचेच विरलेंषण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. 
हे विदलेषण आज तरी अत्यंत कच्च्या अवस्थेत 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


आहे, क्वचित्‌ त्याला चुकीचे मार्गदशंनही मिळाले 
आहे. यामुळे विज्ञानाचे यशसंपादन आणि त्यात 
अनुस्यूत असलेले सिद्धांत यांमध्ये गोंधळ निर्माण 
झाला आहे. तरीसुद्धा अशा विश्लेषणाची इतकी 
नितांत आवश्यकता आहे की, ते पुढे चालू ठेवले 
पाहिजे व परिष्कृत केले पाहिजे. अखेरीस याच 
अभ्यासातून विज्ञान व समाज या दोहोंचेही 
अतिशय सखोल आकलन होईल, यात शंका नाही. 


धर्म हा एक रोग आहे, पणं तो उदात्त रोग आहे. 


-' हेरॅक्लायटस्‌ 


हंबशीं लोकांच्या देवांची नाके नकटी असतात आणि त्यांचे केस काळेभोर असतात; ग्रीकांच्या 
देवांचे डोळे घारे असतात आणि केस तांबूस असतात. 


- झेंनोफेनिस 


देव जर पृथ्वीवर रहात असता तर लोकांनी त्याच्या खिडक्यांच्या काचा फोडल्या असत्या. 


१८0५ २४८0५२५८०७ २९0५ २९७ २८०५ २८-0५ >॥-% ३८१५२५८०५४ २८१५ २८१५२ 


प्रसिद्ध झाले : 


आनंदाचा डोह 


- तुकारामांच्या अभंगवांणीचे रसिकावलोकन 
करणारा मराठीतील अनन्यसाधारण ग्रंथ 


लेखक : प्रा. रा. ग. जाधव 


मूल्य $ रु, ८-०० 


मागणी : कार्यवाह, प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई - ४१२८०३ 
( जि० सातारा ) 


ळीर०-५-१८७०५-७०८७०१४८१७७-७६५५-७०१०७६३-७०२०४२ 


- यिडिश म्हण 


नवे प्राज्ञ प्रकादान ! 


| 
| 


८6 


अशोक चोसाळकर 


प्राचीन भारतीय राजकीय विचार- २ 
( धम - स्वरूप, विकास आणि व्याप्ती ) 


[ प्राचीन भारतीय राजकीय विचार - १: अथंश्षास्त्र-परंपरा स्वरूप आणि व्याप्ती? हा 


श्रो. अशोक चौसाळकरांचा लेख आक्टो. १९७६ च्या 


भारतीय लोकजीवनात धर्म या कल्पनेस अनन्य- 
साधारण असे महत्त्व आहे. वैदिक काळापासुन 
आजपर्यंत धर्मे ही कल्पना चर्चेचे केंद्र राहिली आहे 
व॒निरनिराळ्या राजकीय विचारवंतांनी या 
कल्पनेच्या माध्यमातूनच त्यांचे विचार व्यक्‍त केलेले 
आहेत. कारण धर्मं ह्या कल्पनेस भारतीय जन- 
मानसात अढळ स्थान आहे व भारतीयांचे आचरण 
याच कल्पनेने नियंत्रित केलेले आहे. म्हणूनच धर्म 
पाहचिमात्यांच्या नैसगिक कायद्याच्या ( ऐ९8५ए1'१) 
18" ) कल्पनेप्रमाणे नेहमीच राष्ट्रीय व सामाजिक 
संघर्षाच्या वेळी नैतिक आचरणाचा एकमेव निकष 
म्हणून प्रकट झाला आहे. ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांच्या 
विरुद्ध लढा देताना टिळक, गांधी वगैरे नेत्यांनी 
धर्माचा आधार घेऊनच त्यांच्या आचाराचे व 
विचारांचे समर्थन केले होते. अन्यायाविरुद्ध लढ- 
णाऱ्या प्रत्येक गटाने आपण धर्मासाठी लढत अस- 
ल्याचे सांगितले. नक्षलवादी नेता आशिम चर्टर्जी 
पण कोर्टात जबाब देताना आपण धर्मासाठी लढत 
असल्याचे म्हणाला होता. म्हणूनच धर्माच्या मूळ 
, स्वरूपाचा, विकासाचा व व्याप्तीचा अभ्यास करणे 
आवश्यक बनलेले आहे; कारण समाज, राज्य व 
व्यकती यांच्या संदर्भात विचार करीत असताना 
धर्म कल्पना जास्त महत्त्वपूर्ण व अर्थसंपत्न बनत 
जाते. प्रस्तुत लेखात धर्माच्या सामाजिक व राजकीय 
अंगांचा महाभारताच्या मदतीने अभ्यास करण्याचा 
प्रयत्त करण्यात आलेला आहे. 


धर्म ही कल्पना प्राचीन भारतीयांच्या त्रिवर्ग 
कल्पनेचा एक भाग होय. त्रिवर्गात तीन पुरुषार्थाचा- 


अनुक्रमणिका 


: नवभारत ' मध्ये प्रसिद्ध झाला. ] 


धर्म, अथे व काम यांचा समावेश करण्यात आलेला 
आहे. पण नंतरच्या काळात वेदान्त तत्त्वज्ञानाचा 
जास्त प्रचार झाल्यानंतर मोक्ष या चौथ्या पुरुषार्थाचा 
त्यात समावेश करण्यात आला. धर्म समाजाचे 
नियमन करतो, अर्थ समाजाचे पोषण करतो व काम' 
समाजातील घटकांच्या मूलप्रेरणांना त्यांच्या गुण- 
धर्मानुरूप वागण्यास प्रवृत्त करतो म्हणून समा- 
जाच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्रिवर्गाची कल्पना 
करण्यात आली, महाभारत सांगते की प्रथम 
व्यक्‍तीने धर्माचे पालन करावे, मग धर्माच्या 
मर्यादांचे भान ठेवून अर्थसंपादन करावे आणि 
नंतर कामतृप्ती करावी. ( १२. १६१. २६). 
प्राचीन भारतीय राजकीय विचारवंत धरम, अर्थ 
व काम यांच्या विचारपूर्वक आचाराचे समर्थन 
करतात. कौटिल्य पण निरोगी अशी आचार व 
विचार परंपरा निर्माण होण्यासाठी त्रिवर्गाचे सेवन 
करण्याचा उपदेश करतो. ( १.७), 

अर्थ म्हणजे संपत्तीचे संपादन व संरक्षण, काम 
म्हणजे व्यक्‍तीच्या इच्छा समाजनियमांच्या मर्यादित 
कुटुंब या संस्थेच्या मदतीने पूर्ण करणे व धर्म 
म्हणजे समाज, राज्य व कुटुंब यांच्या नियमांचे 
पालन करून सुखी व निरोगी आयुष्य जगणे, 
मोक्षाचा समावेश यामध्ये नंतर करण्यात आला, 
धर्माचे आचरण मोक्षाचे साधन आहे असे म्हटले 
जाऊ लागले. 


१) धर्म म्हणजे काय 0 


धर्म या शब्दाचे अनेक अर्थ सांगितले जातात पण 
कोणताही इतर शब्द धर्म या शब्दाचा मतितार्थ 


उड 


कह 


-कखगघड चिज? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठा विकास 


संगणर्क: च ॥॥ ण णः णकत 


प सस्थद्वार 


ड्ट 


सांगू शकेल असे वाटत नाही. संस्कृति-कोशकार 
म्हणतात, * धृु-घधारण करणे यापासून धर्म बनला 
आहे याची व्याख्या ' धरति लोकान ध्ियते 
पुण्यात्मभिः इति वा ' - जो लोकांना धारण करतो 
व पुण्यात्म्यांकडून धारण केला जातो तो धम होय.” 
वैक्षेषिक सुत्र ( १.१.२) सांगते की ज्यापासून 
अभ्युदय व तिःश्रेयस्‌ यांचा लाभ होतो तो धम. 
महाभारतात धर्माच्या स्वरूपाबददळ बराच विचार 
करण्यात आला आहे. महाभारत म्हणते, “ धर्माला 


करणारास अथं संपादन करण्यास मदत करतो व 
सर्वे माणसांच्या दुष्कर्मास आवर घालतो.. सर्व लोक 
धर्माच्या अभिवृद्धीने वृद्धी पावतात व धर्माच्या 


नाशाने नाश पावतात. ( १२.९१.१४.१५ ). धर्मे. 


समाजाचे नियमन करतो म्हणूनच त्यास समाजास 
धाऱण करणारी कल्पना असे म्हटले जाते. धर्मास 
म्हणूनचं कर्तव्य, रुढी, सदाचार, सत्य व सचोटी 
इत्यादि नावांनी संबोधिले जाते. डॉ. के. पी. मुखर्जी 
म्हणतात 'की धर्मसंज्ञेचा अर्थ व्यक्‍तीच्या संदर्भात 
स्वतःच्या नैतिक मान्यतांचे पालन, समाजाच्या 
संदर्भात समाजातील इतर घटकांशी सहयोग व 
त्यांच्या परंपरांचे पालन, धर्मा (एशोषछांणा ) च्या 
संदर्भात मोक्षसंपादत व' राज्य आणि कायदा यांच्या 
संदर्भात न्याय हा होय. . न न 

. धर्म ही अमूते कल्पना, व्यक्‍तीच्या व संस्थांच्या 
आचरणातून प्रकट झाली. कारण धर्म त्या' संस्थांचे 
नियमन करीत होता व' धर्माचे या संस्था नियमन 
करीत होत्या. धर्म म्हणूनच स्वघमं वर्णाश्रमधर्म व' 
राजधर्म या तीन कल्पनातुत जास्त स्पष्टपणे प्रकट 
होत गेला. प्रत्येंकजणाने आपल्या आत्म्याच्या गुण- 
धर्मानुसार व जन्मानुसार स्वतःच्या धंद्याची निवड 
करावी. तो झाला त्या व्यक्तीचा स्वधर्म व त्याच्या 
स्वघर्मानुसार त्याला त्याचे वर्णाश्रमधमं पाळावे 
लागतील. राजाची जबाबदारी ही की त्यानें प्रत्येक 


व्यक्ती व वणं आपलें कर्तव्य करतो की नाही हे. 


पाहून अवज्ञा करणाऱ्यास ह्यासंन करावे.. राजाचा 
तो धर्म आहे. याचाच अर्थ धर्मकल्पना सामाजिक 
कार्य पण पार पाडत होती. धर्माच्या सामाजिक 
कार्याच्या स्वरूपाचा अभ्यास करण्यापूर्वी. आपणास 
धर्मांच्या विकासाचा मागोवा ध्यावा लागेल,.. 


नवभारत 


. शातता. माहे. . धर्माच्या 


ऑक्टोबर १९७७ 


२) धर्माचा उद्गम आणि बिकास- 


धर्मकल्पनेचे' मूळ क्रग्वेदातील करत या कल्पंने- 
मध्ये शोधण्यात येते. वैदिक काळात ही कल्पना 
नैसर्गिक वः मानवी शक्तींचे नियमन करणारी शक्‍ती 
म्हणून ओळखली जात होती. मीस याच्या मते त्रद्दत 
कल्पना त्या काळाचे प्रतिनिधित्व करते. ज्यावेळी 
संस्कृतीची इतर अंगे जास्त विकसित झलिली नव्हती 
व माणूस निसर्गाच्या जास्त जवळ होता. त्यामुळे 


धर्म असे म्हटले आहे कारण तो. धर्माचे पालन ीि मत्येक घटनेमध्ये ईश्वराचा हस्तक्षेप गृहीत धरण्यात 


आलां होता. प्रत्येक सामाजिक घटना -अंधिभोतिकं 
घटनेचा परिणाम मानला जात असे.' डॉ. राधा- 
कृष्णन, मुखर्जी व मॅक्समुल्लर यांनी:या कंल्पनेचा 
विशवचेतन्यवादी (100911811०) दृष्टिकोनातून 
अभ्यास केला. त्यांच्या मंते ही कल्पना पाइचोत्यांच्या 
नैसगिक कायद्याच्या जवळपास जाते. डॉ. रोधाकृष्णनं 
यांनी एक पाऊल पुढे टाकून या कल्पनेची प्लेटोच्या 
युनिव्हसेल्सशी ( ए11ए615818 ) तुलना केली. 
त्यांच्या मतें त ही कल्पना सर्व नैतिक कल्पनांचा 
आधार आहे. जगांत सं्व वस्तूंमध्ये जी श्रेणिबद्धता 
आहे ती क्रह्तांमुळे आहे.* पण हे विवेचन डी. 
चट्टोपाध्यायांनां मान्य नाही. त्यांच्यामते या 
कल्पनेत प्लेटोचे विकसित तत्त्वज्ञान पहाणे फारसे 
बरोबर नाही. त्यांच्यामते कत निसर्गाच्या हाल- 
चालींचे नियमन करणारी शक्‍ती आहे असे प्राचीन 
आर्यांना वाटत असे, हे विचार त्यांच्या संस्कृतीच्या 
पहिल्या अवस्थेत विकसित होत असलेल्या विंचारांचे 
प्रतिनिधित्व करतात." न - 
क्ग्वेदात पण धर्मन्‌ कल्पनेचा उल्लेख होतो 
डॉ. वर्मा यांचे असे मत आहे की कग्वेदात वल 


धर्मं म्हणजे धारण करणारा ही कल्पनाच अस्तित्वात 


होती. यजूवेदात शाश्‍वत व अचल धर्माची 
आढळते. कुग्वेदातील एकूण ५६ संद्ापैकी काही 


मध्ये धर्म कायदा यां अर्थाने 


या ते जातात जो : धर्माचा 
- दुर्गुण दूर. केले 


अनुक्रमणिका 


प्राचीन भारतीय राजकीय बिचार- २ 


जातात. धर्मावर सर्वे आधारित आहे. म्हणूनच 
*धर्मास सर्वोचित मानण्यात येते( १०.७९).”” शतपथ 
ब्राह्मणांत 'ऐंद्राभिषेकाच्यावेळी राजास “ धमंस्य 
गोप्ता ! धर्माचे संरक्षण करणारा म्हणून संबोधिले 
आहे. ( ५.४.४.७ ) बृहदारण्यकोपनिषदात धर्माचे 
स्वरुप जास्त स्पष्टपणे आणि व्यवस्थितरित्या 
व्यक्त क'रण्यांत॑ ओले, या उपनिषदात प्रथम 
विदवपुरुषाच्या शरीरापासून ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य 
व शूद्र कसे निर्माण झाले हे सांगितले आहे. 
उपनिषद्‌ म्हणते, “या चार वर्णांची निर्मिती 
केल्यानंतरही प्रजापतीला जगात स्थैये प्राप्त झाले 
आहे असे वाटले नाही. म्हणून त्याने शक्तिशाली व 
सर्वोचित असा' धर्म निर्माण केला. धर्म हा अनेक 
राजांचा राजा आहे म्हणून धर्मापेक्षा सर्वोच्च असे 
काहीच नाही. निर्बल मनुष्य पण राजाच्या मदतीने 
व धर्माच्या साह्याने शक्तिशाली माणसास रोखू 
शकतो. म्हणून ज्यास धर्म म्हटले जाते ते सत्य आहे. 
सत्य व धर्म यात फरक नाही. ” ( १.४.११.१४ ). 
हा उतारा खूपच महत्वाचा आहे. धर्मे ही कल्पना 
राज्य, समाज व व्यक्‍ती यांच्यातील परस्परसंबंध 
नियमित करण्यासाठी निमिली असल्याचे व ती 
राजसत्तेपेक्षाही श्रेष्ठ असल्याचे येथे सांगण्यात आले 
आहे. धर्माची सावभौम सत्ता प्रथमच व्यक्‍त केली 
आहे... ::.7 कि र! 

'घर्मसूत्र: व-गुह्यसूत्र वाडूमयात याच आधारावर 


धर्माचा विकास केलेला - आपणास दिसून येतो. डॉ.- 
वौधरी म्हणतात, “ सूत्रवाड्मयात त्या काळात 


अस्तित्वात असलेल्या . राजकोय आदर्कावर प्रकाश 
टाकण्यात आला आहे. त्यात समाज्रचनेचे व धर्माचे 


संरक्षण:करणेःहें राजाचे कतंव्य आहे असे सांगितले 
असून: राजतच्या कतंव्यांचा व अधिकारांचा विचार 
करण्यात. आला आहे?" गौतम धर्मसुत्र सांगते की; 


'राजाने धर्माचा मार्ग सोडणारास पुनः धर्माच्या 
मार्गावर आणले पाहिजे. (९. ९. १०५ ). सुत्रकार 


सांगतात. की राजाने. वर्णाश्रमधर्माचे पालन न. 
करणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा .दिली पाहिजे. सुत्रकाळात - 
धर्म कल्पना जास्त विकसित पावली व तिचा अर्थ 
व्यक्‍ती आह्यण व राजा यांच्या विशेषाधिकारांच्या 
व. कतंव्यांच्या संदर्भात .तपासलाः जाऊ. लागला.'डॉ. ' 
घोब्यळ म्हणतात-की त्या काळात त्र्‍यी.,किवा. “तीन 


३९ 


वेद हे धर्मनिणयाचे प्रमुख आधार बनले. त्याच 
बरोबर कम या' कल्पनेचा पण धर्म पालनास उद्युक्त 
करण्यासाठी. उपयोग केला जाऊ लागला. सुत्रकारांनी 
कायदा सुव्यवस्था व धर्म यांच्यात सांगड घालून 
धर्माचे समाजावर वर्चस्वः प्रस्थापित केले.“ 

पण धर्माच्या राजकीय स्वरूपाचा व' परिणामाचा 
अभ्यास अर्थशास्त्रशिक्षकांनीच केला. अर्थशास्त्र 
विचारवन्त सांख्य व लोकायत ह्या दोन वास्तववादी 
विचारसरणींनी प्रभावित झाले होते. त्यांनी 
प्रस्थापित मूल्यांचा त्याग करून धर्माची पुन: 
व्याख्या केली. त्यांनी त्रयीस महत्त्वाचे स्थान दिले 
पण त्याबरोबरच त्यांनी बुद्धीस तितकेच महत्त्व 
दिले. कौटिल्याने राजाज्ञांना इतर. लक्षणांपेक्षा 
जास्त महत्त्वाचे स्थान दिले. कौटिल्याने प्रथमच त्या 
कल्पनेस इहवादी अधिष्ठान दिले. त्याने कल्याण- 
कारी राज्याच्या. कल्पनेंचा उद्घोष करून राज्याच्या 
हस्तक्षेपाचे क्षेत्र विस्तृत कले. त्याच्या त्यायव्यवस्थेत 
त्याने धर्माला खूप महत्त्वाचे स्थान दिले. ् 

वण अशथंद्यास्त्रपरंपरेने . विकसित केलेली धर्मं. 
कल्पना बौद्धांच्या नीतिशास्त्राने प्रभावित झालेली 
नव्हती. गौतम बुद्धाने नव्या मानवतावादी व नैतिक 
तत्त्वांचा उद्घोष केला. त्याने अष्टांगमार्याच्या 
मदतीने नैतिक आयुष्य जगण्याचा उपदेश केलाः 
गौतमाचे नीतिशास्त्र सापेक्ष नव्हते ते काही वैदिविक' 
मूल्यावर आधारलेले होते. म्हणून त्याने धम्म 
कल्पना. राज्य, समाज व व्यक्‍ती यांच्या संदर्भात 
बदलली नाही व तीन्ही सस्थांनी अष्टांगमार्गात. 
ग्रथित केलेल्या उपदेशाच्या आधारेच लोकयाचा पार 
पाडावी असा आदेश दिला. 
. चक्तवर्ती अशोकाने धर्माच्या कल्पनेची 'व्यांप्तीं; 
जास्तच वाढवून. .तीस सवसमावेशक' करून टाकलें: 
डॉ. कोसंबी ' म्हणतात की भांरताच्या राष्ट्रीय; 
चारित्र्यावर धर्माचा ठसा मारण्याचे काम अशोकाने: 
केले.* त्याच्या साम्राज्यातील विभिन्न जाती-; 
जमांतींना व वर्गांना एकत्र आणण्यासाठी त्याने 
धर्मांचा उपयोग केला. त्याने राजा व सववसामान्य: 
जनता यांच्यासाठी -सर्वेसमावेशक व व्यापक अशा 
आदर्शांची धमंरूपाने कल्पना केली. त्याला लोकांचा: 
फ्रस्परविषयक. दृष्टिकोण व्यापक. करण्यासाठी - व॑ 
सुधारण्यासाठी धर्माचा, वापर. क्ररावयाचा होता." 


अनुक्रमणिका 


० 


धर्मशास्त्र वाड्मयात धर्माचा. जास्त खोलवर 
अभ्यास करण्यात आला. त्यांनीं त्रयी हा धर्माचा 
मूलाधार मानला आणि धमंसुत्रांच्या अनुरोधाने 
बदलत्या काळास अनुसरून मोठ्या . प्रमाणात 
स्मतिसाहित्य निर्माण . केळे. मनु, याज्ञवल्क्य 
वृहेस्पती वगेरे स्मृतिकारांनी धर्माच्या सामाजिक 
स्वरूपाचा अभ्यास केला. त्यानी धर्मास जास्त 
परिपक्व, प्रयोगसिद्ध व व्यापक बनविले, त्यानी 
व्यक्‍तीच्या अधिकारांची व कर्तव्यांची वर्ण, आश्रम, 
समाज व राज्य या संस्थांच्या संदर्भात_ तपासणी 
करून त्यांना अनुभवाच्या व निरीक्षणाच्या आधारे 
निठ्चित करण्याचा प्रयत्न केला. कारण सूत्रकारांनी 
पाहिलेला समाज व स्मृतिकारांनी पाहिळेला समाज 
यात खूपच फरक होता. चे शनन 

या सवे विद्वानांनी धर्माचे. बदलते स्वरूप मान्य 
केले व धर्माची- धर्म समाजाचे संवर्धन करतो व 
समाज धर्माचे संरक्षण केरतो-ही व्याख्या पण मान्य 
केली. धर्म ही कल्पना कालानुरूप कशी बदलत 
राहिली हे अभ्यासण्यासाठी धर्माच्या मूळ लक्षणांचा 
वा साधनांचा (30ए1'0९) अभ्यास करणे आवद्यक 
आहे. 
३) चतुष्पाद धर्म- . 
: महांभारतात व इतर स्मृतीग्रंथातही धर्माच्या 
चार अंगांचे विवेचन येते. धर्माची ही चार लक्षणे 
म्हणजे श्रुती, स्मृती, साध्वाचार व लोकाचार. काही 
वेळा श्रुती व स्मृती यांना एकच साधन करून काम 


करण्यामागील हेतू यास धर्माचे चौथे लक्षण मानण्यात: 


आले आहे. डॉ. हाजरा यांनी धर्माच्या या साधनांचा 
तौलनिक अभ्यास करून असे मत व्यक्‍त केळे आहे 
की श्रुती, स्मृती व लोकाचार हो तीन लक्षणे 
सर्वांनाच मान्य होती. प्रश्‍न चौथ्या लक्षणाचा होता. 
मनु व महाभारत यांच्या मते व्यक्‍तीने आपल्या 
सदसद्‌विवेकबुद्धीस अनुसरूत प्रातिभ ज्ञानाच्या 
मदतीने कर्म करावे. वेदात ते. त्रयीचाच समावेश 
करतात. अथरववेदास ते अधिकृत मानत नाहीत." 
धर्म ही कल्पना श्रुतीवर आधारलेली आहे असे 
संमजलळे जाते आणि वेदात वणिलेल्या वर्णाश्रम 
व्यवस्थेच्या चौकटीतच धर्माचे विश्‍लेषण करावयांचे 
असते. स्मृती .वेदांचाच लौकिक अनुभवाच्या. 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


आधारावर केलेला विस्तार आहे. स्मृतीमध्ये श्रुती- 
प्रणीत तत्त्वांची अंमलवजावणी करताना , आलिल्या 
अंडचणी वेदप्रणीत तत्त्वांच्या. मर्यादेत. दुर करण्याचा 
प्रयत्न करण्यात ओला आहे. साध्वाचांर किवा 
सज्जन लोकांची वर्तणूक हे . तिसरे धमलक्षणे, 
आपल्या कतंव्याचे पालन करीत असतांना व्यकती 
अनेकवेळा संभ्रमित होते. त्यांस चक काय, बरोबर 
कांय हें समजेनासे होते. त्यावेळी शहाणे * लोक 
धेर्मीच्या मूळ तत्त्वांचे पालन क॑ शेत, वदीच्या 
मदतीने क्तव्यपालनात यशस्वी होतात. धर्माचे चौथरे 
लक्षण लोकाचार हे आहे. यातं निरनिराळ्या जंन- 
पदांचे धर्म, जमातींच्या आचारपद्धती आणि समांज 
व राज्य यांच्या आंचारातून व अनुभवातून प्रकट 
झालल्या तत्त्वांचा समावेश होतो. धर्माला परिवर्तन- 
शील व चैतन्येशील वनंविंण्यास सांध्वाचार व 
लोकाचार ही लक्षणे महत्त्वाची ठरली आहित. 

पण महाभारतात. धर्मलक्षणांच्या स्वरूपावाबत 
बराच. वादविवाद आहे. महाभोरतात (१२.१४०) 
भाष्म वेद व साध्वाचार यांच्या मर्यादा स्पष्ट करून 
सांगतात को राजाने निरनिराळा क्षेत्रांतील ज्ञान 
गोळा करावे व॑ त्यांच्या मदतीने धर्मे काये अधम 
कायं याचा निर्णय करावा. भीष्म उशनेसं शक्राच्या 
मताचा हवाला देऊन. सांगतात कौ वेद. जर 
बुद्धीच्या कसोटीवर उतरत नसतील तर वेद वेंद 
क वैम म्हणजे केवळ मान्यता प्राप्त लोकाचार 

कारण 

ह. ल “९ प वेश व स्थान यांनी 

महाभारतात धर्माच्या चार लक्षणांविषयी' जास्त 
विस्तृत चर्चा जञांतीपर्वात अध्याय २५ ०-- 
केलेली रज: कात 

आढळते. प्रथमं य॒धिष्ठिर धर्माच्या. चार 

क पी प्रश्‍न करतो व भ्षीष्म त्यास श्रंती 
ती, सदाचार व व 
७-3. डया ही धर्माची चार लक्षणे" 


ह. | युधिष्ठिराने धर्माच्या चार लक्षणांच्या 
मोलिकतेबाबत शंका. उपस्थित केली आहे.' त्याच्या 


मंते धर्माचे स्वरूप अस्तित्वात असलेल्या आचारां 

मंदतीने ठरविता येत नाही. कारण प्रत्येकं गाची 
धर्म वेगवेगळा. आहे वेदांतील वचने ज्या काळी 
वेद लिहिले त्या काळात ठीक होती 'पण आपत्तीत 
सापडलेल्या .माणसास त्यापासून . काय. .फायदा ? ' 


प्राचीन भारतीय राजकीय विचार- २ 


कारण श्रुती व स्मृती यांच्यातील वचने काल व 
स्थान यांनी मर्यादित केलेली आहेत. तिसरे लक्षण 
साध्वाचार पण धर्माचे खरे लक्षण ठरू शकत नाही 
कारण प्रथम आपणास साधू कोण आहे हे ठरवावे 
लागेल. कधी अधम माणसे उत्तम कृत्य करतात 
तर कधी उत्तम माणसे अधम कृत्य करतात. कारण 
त्यांना वेगवेगळ्या परिस्थितीस तोंड द्यावे लागते. 
लोकाचारांचे स्वरूप तर जास्तच मर्यादित आहे 
कारण त्यांचा उद्भव लोकांच्या तात्कालिक गरजा 
पूर्ण करण्यासाठी झालेला असतो व त्यांचे काम 
संपले की लोकांना त्यांचा विसर पडतो (१२.२५२. 
१-२०). युधिष्ठिराच्या म्हणण्याचा सारांश असा 
की धर्माचे स्वरूप आपण चार लक्षणांच्या मदतीने 
ठरवू शकत नाही कारण काल, स्थान व उद्देश यांनी 
त्यास मर्यादित केले आहे. प्रत्येकाने बुद्धीचा वापर 
करून देशकाल उद्देश यांचा अभ्यास करून खरा 
धर्म शोधण्याचा प्रयत्न करावा. 


४ ) महाभारतातील धर्मकल्पना 


महाभारतात धर्माच्या स्वरूपाबावत खूपच खल 
केला गेला आहे. डॉ. इरावती कर्वे म्हणतात, 
*“ महाभारतात धर्माच्या स्वरूपाबाबत निश्‍चित 
विधान नाही. महाभारतात नियती व धर्म यांच्या 
स्वरूपाबाबत हमेशा संशय व्यक्‍त केलेला आढळतो. 
त्यात प्रश्‍न, उत्तरे व चर्चा आहेत.“ म्हणूनच भीष्म 
धर्मांची सापेक्ष व्याख्या देतात. ते म्हणतात, “ काल, 
स्थान व उद्देश या तीन तत्त्वांवर धर्मे कायव 
अधर्म काय हे ठरविले जाते. ” ( १२.७९.३१ 3. 

धर्म हे साध्य नसून साधन आहे. समाजाची 
उन्नती हे धर्माचे साध्य आहे. ज्याच्या योगाने 
लोकांचा उष्क्ष होईल त्यालाच धर्म म्हणावे असे' 
महाभारतकारांचे मत होते. भीष्म युधिष्ठिरास 
सांगतात की धर्मनियम समाजाच्या नियमनासाठी 
आहेत व ते प्रत्येकाने पाळले पाहिजेत, अर्धर्माने 
घेरलेला चोर अराजक असलेल्या देशात जाऊन 
दुसऱ्याचे द्रव्य हरण करतो पण दुसरे लोक तेच 
द्रव्य हरण करतात त्यावेळी त्यास राजाची आठवण 
येते. काही श्रीमंतांना असे वाटते की धर्मेनियम 
त्यांच्याविरुद्ध आहेत पण विपत्तीत पडल्यानंतर 
त्यांना धर्माचे महत्त्व कळते. धर्मे एका वर्गासाठी 

न. भा. ६ 


४१ 


नाही. तो सर्वांसाठी आहे. म्हणून सत्याचरण हा 


श्वर्माचा मूलाधार आहे. पण लोक समजतात की 


सत्याचरणाने त्यांचा फायदा होणार नाही. पण 
जगात सतत यशस्वी व सुखी असा कुणीच नसतो. 
त्यासाठी प्रत्येकाने आपल्याला जी गोष्ट अप्रिय 
असते ती दुसर्‍यासही अप्रिय असते असे: समजून 


“लोकांशी वर्तन ठेवावे. (. १२.२५१, ४-३० ). 


भीष्म व युधिष्ठिर येथे व्यक्‍तीच्या संदर्भात धर्म 


-काय व अधर्म काय याचा विचार करीत आहेत. 


व्यक्‍तीला कर्म करायचे आहे पण त्यास ते प्रस्थापित 
नैतिक तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे को त्यानुरूप आहें 
याची त्यास खात्री करून घ्यायची असते. स्वतःचे 
कर्तव्य पार पाडत असताना माणसांपुढे अनेक 
समस्या उभ्या रहातात. अर्जुनापुढे पण अज्लीच 
समस्या होती. युद्ध करणे हा त्याच्या क्षत्रिय 
जातीचा धर्म होता पण त्यासाठी त्याला त्याचे 
गुरु, आजोबा व चुलतभाऊ यांना ठार मारावे लांगतं 
होते. हीच समस्या शांतिपर्वात पुनः पुनः उपस्थित 
होते. तसे पाहिले तर जगातील सवच तत्त्वज्ञान्यांपुढे 
हा प्रश्‍न उभा राहिलेला आहे. शांतिपर्वात तो 
पश्चात्तापाच्या रूपाने युधिष्ठिराच्या समोर उभा 
राहिला होता. व्यासांनी व भौष्मांनी त्याच्या 
युद्धकाळातील वर्तणुकीचे न्याय्य म्हणून समर्थन केले. 
व्यासांनी सांगितले की व्यक्‍तीस त्याच्या नियत 
कर्माचा अस्वीकार करता येत नाही. त्यास स्वतःच्या 
व जगाच्या अस्तित्वासाठी कर्म करावेच लागते. 
म्हणून कर्म करीत असताना त्यामागील उद्देश्ांचा 
अभ्यास करून त्याचे आचरण केले पाहिजे- अधर्माचे 
आचरण करणार्‍यास ठार भारावे लागले तर तो 
गुन्हा ठरत नाही ( १२. ३३. ३४). 


झांतिपर्वातील निरनिराळया अध्यायात भीष्मांनी 
धर्माच्या सापेक्ष व वास्तववादी स्वरूपाचा विचार 
केलेला आढळतो. शांतिपवे अध्याय ११० मध्ये भीष्म 
सत्य व धर्म यात फरक करीत नाहीतं. त्यांचे म्हणणे 
असे की माणसाने सत्य बोलले पाहिजे पण ज्या 
प्रसंगी सत्याचा असत्यासारखा उपयोग होत असेल, 
त्या प्रसंगी, जरी सत्य असले तरी ते न बोलता 
असत्य बोलले पाहिजे, ज्याचा सत्य व असत्य 
कोणते याबाबत निश्‍चय्‌ झालेला नाही, तो मनुष्य 


श्रे 
अंज्ञांनी- होय. लोकांच्या. अभ्युद्यांसाठी धर्माची 
उत्पत्ती झाली आहे. यामुळे, ज्याच्या योगाने 
लोकांचा उत्कर्ष होईल तोच धर्म होय असा सिद्धांत 
आहे. जो मंतुष्य जसा वागत असेल त्याच्याशी 
त्याने तसेच वर्तन ठेवळे पाहिजे. कपटाचरण 
-कॅरणांऱ्याशी कपटाचेच आचरण ठेवून त्यास पीडित 
करावे. समाजाच्या स्वास्थ्यासाठी समाजकटकाचे 
निर्दालन करावे. - 


भीष्म आत्मसंरक्षणं हे सर्वात महत्त्वाचे कतंव्य 
असल्याचे सांगतात. त्यांच्या मते व्यक्‍तीने आपल्या 
'आत्म्याचे कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षण करावे 
'कारण धर्म व अधर्माचा विचार नंतर केला जातो. 
अध्याय ११९ मध्ये विश्‍वामित्राने चांडाळाच्या' धरी 
मेलेल्या. श्‍वानांची जांघध चोरून खाल्ल्याची घटना 
वणिली आहे. येथे विदवामित्राने प्रस्थापित धर्माचे 
'उंल्लंघन .केळे पण भौष्मांचे असे मत आहे की 
'संकटातं सापडलेल्या जीवितेच्छू विद्वान व उपाय 
'जाणंणार्‍्या मनुष्याने धीर न खचू देता हवे ते 
उपाय करून आपल्या दीन आत्म्याचा उद्घार 
करावा, कारण' प्राण वाचले तर मनुष्य पुण्य संपादन 
करू दकंतो व त्याचे कल्याणही होते. 
_शांतिपर्वातील अध्याय १४० मध्ये भीष्मांनी 
याच तत्त्वाचे विस्तृत विवेचन केलेले भाढळते. 
भीष्म युधिष्ठिराला शास्त्राधारित ज्ञानाच्या 
अनुरोधाने न वागता बुद्धीच्या साह्याने ही लोकयात्रा 
पार पाडण्याचा उपदेश करतात. राजाच्या धर्माचे 
विंवेचन करून भीष्म सांगतात की राष्ट्राच्या व 
समभांजाच्या कल्याणासाठी राजास क्रूर कृत्ये करावीच 
लागतात. वघं करण्यास पात्र नसलेल्या प्राण्याचा 
वध करण्यात जे पातक आहे; तेच वध करण्यास 
पात्र -अंसलेल्यांचा वघ. न करण्यात आहे. सर्व लोकांस 
त्यांचा वर्ण धर्म पालन करावयास लावणे व वर्ण; 
'खासंगी मालमत्ता व कुटुंब या संस्थांचे संरक्षण 
करले हे राजाचे कतंव्य. आहे. 1 
धर्माच्या तात्त्विक स्वरूपाची चर्चा आपण येथें 
केली. धर्माच्या इतर संस्थात्मक रूपांची व त्या कल्प- 
'्ेच्या समाजजीवनावर झालेल्या परिणामांची चर्चा 
आपुणासं येथे. करायची नाही कारण ती' एंक स्वतंत्र 
हखांचा विषये आहे. धर्माच्या स्वरूपाचा, विकासाचा 


नवभारत. 


ऑक्टोबर १९७७ 


व व्याप्तीचा आढावा घेताता राज्य व समाज' था 


संस्थांवर कोणता प्रभाव पडला व॒ धर्मकल्पना 


कोणते' सामाजिक. कार्य पार पाडत होती हे आपणास 
आता पहायचे आहे, _ 
५) घर्माचे सामाजिक कां्य- 
(8००४) पिवढंया ) 
प्राचीन भारताच्या सामाजिक इतिहासाचा जर 


आपणं अभ्यास केला तर ऑपणास असे दिसून येईल 
की' समाज सारखा रुंदावत होता व निरनिराळ्या 


'जातीजमांती त्यात सामील होत होत्या. डॉ. कोंसंबी 


सांगतात की भारतीथ समाजांत निरनिराळ्या 
जनजाती व रानटी टोळ्या सारख्या विळीन पावत 
होत्या." वैदिक व विशेषतः उत्तरवैदिककाळांत हौ 
प्रक्रिया जास्तच मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. खासगी 
भालमत्तेबरोबरच वर्ण व कुटंब या संस्थांचा उदय 
झाला. त्यांनी जनजातींचे संघ तोडून . मालक व 
मजूर असे वग न्रिर्माण केले. क्रग्बेदातील पुरुषसुक्‍तात 
चार वर्णांची कल्पना करण्यात आढी आहे. ब्राह्मण, 
क्षत्रिय यांचा एक वर्ग होता जो मालमत्तेचा मालक 
होता व वैश्य-शूद्रांचा दुसरा वर्ग होता जो मजूर 
होता. ब्राह्मण क्षत्रियांना अशा नैतिक कल्पनेची गरज 
होती जी त्यांच्या वर्गाचे स्वार्थ-संरक्षण करील 
आणि वैश्य शूद्रांच्या दीन अवस्थेचे समर्थन करील. 
त्यांना खाल्च्या जातींचे समथन पाहिजे होते. जी 
गरज धर्माने पूर्ण केली. आपले नियत कर्मे करणे 
म्हणजे धर्म असे वैदिक ग्रंथ सांगू लागले. 


" चोर वर्णांवर आंधारलेल्या समाजरचनेचा पायो 
क त चे बनेल्यांनंतर सुत्रकांलात चार वर्णांची 
कतंव्ये च. अधिकार निश्‍चित करण्यात. आले. 
राजाला सांगण्यात आले की वण संस्थेचे संरक्षण 
करणे त्याचे परम कर्तव्य आहे. त्यांनी घोषित केले 
की.' राजानें 'वर्ण- कुटुंब व खाजगी मालमत्ता या 
संस्थांचे रेक्षणे-केले, पाहिजे व'जो र्‍या. संस्थांच्या 
नियमांचा भंग करील”त्यास- शिक्षा दिली पाहिजे 
यांच कालात. खाजगी मालमेतसः वणे व£ंकुंटुक बा 
संस्थांशी जोडण्यात. आलि 'करत्यांचे नियमन"वरणार 
तो धर्म अशी व्याख्या करण्यात आलो. ' 


अनुक्रमणिका 


प्राचीय' भारतीय:राजकींय विचार- २ 


इ. स. पू. सहाव्या शतकात अश्रद्धेचे आणि 
क्रांतीचे युग सुरू झाले. जुन्या श्रद्रांवरचा लोकांचा 
विईंवास उडाला आणि अनेक अवैदिक तत्त्वप्रणाली 
'उदयास आल्या, त्या काळात झालेल्या सामाजिक' 
क्रांतीने * उत्पांदनसांधनात बर्दळ घडवून आणला 
आणि कृषिप्रधान ग्रामीण अर्थरचनेचा पाया घातला 


गेला. कृषिप्रधान ग्रामीण अर्थेस्चनेसाठी वर्णकल्प-' 


नेची जास्त गरज आहे हे कोटिल्याने ओळखले व 
वर्णाश्रमधर्माचा पुरस्कार केला, डीं. चट्टोपाध्याय 


यांच्या मृते.हे चार वणे मूलत:-दोन वर्गात विभाग- . 
लेले होते- द्विज व शूद्र, द्विजाना-पहिले तीन वर्ण-.. 


सवे विज्षेषाधिकार. बहाळ करण्यात आले होते व 


शूद्रांना त्यांची सेवा करायची होती. प्राचीन भार-. 


तीय. राजकीय विःारवंतांच्या मते. शूद्र म्हणजे श्रम 


करणारा कामकरी. समाज. धर्मे व कर्मे ही दोन. 


मिथके तयार करून या कामकरी वर्गाचा विदवास 


हे सामाजिक कार्य पार पाडल," 


त्याच काळात हजारो रानटी टोळ्या भारतीय 
समाजात . सामील होत होत्या, पराभूत गण व 
रानटी संघांना तोडून आणलेले युद्धकैदी यांचा पण 


त्यात समावेश होता. त्यांच्यापैकी बहुतेक दास वा. 


क्ूद्र करण्यात आले." या निरनिराळ्या लोकांना 


| 


श्रुती स्मृति व साध्वाचाराबरोबर  कोकाचार हे 
चौथे. धरमंलक्षण पण स्वीकारण्यात - आले. रानटी 
जनजातींनां त्यांच्या रूढी, प्रथा पाळण्याचे स्वातंत्र्य 


देण्यात आले. कारंण सतत रुंदावत जाणार्‍या, नव्या 
जनजातींना व जमातींना सामावून घेणार्‍या .समाजात 


एकात्मता निर्माण कशी करावयाची व' टिकवायची 
ही समस्या प्राचीन भारतीय समाजशास्त्रज्ञांपुढे उभी 
होती. त्यांनी धर्म व वणसंस्था यांच्या मदतीने ती 
पार पाडली. 


धर्मकल्पना खाजगी मालमत्ता, वणे व कुटुंब यांचे 
नियमन.व संरक्षण करण्यासाठी उद्घोषित केली होती 
व ते तिचे महत्त्वाचे काम होते. प्रस्थापित व्यवस्थेचे 


. संरक्षण व संधारण. करणे धर्माचे सामाजिक कार्य 


होते. ग्रामभ्रधान व कृषिप्रधान अ्थेरचनेसाठी वर्णा- 
त्मक. समाजरचना परिपोषकच होती कारण त्या 


< अर्थरचनेच्या विकासासाठी शूद्रांचे श्रम,: सर्वे अति- 
व पाठिंबा त्यांना मिळवायचा होता. धर्माने त्यांचे 


रिक्त मूल्य लुबाडून आवद्यक होते. धर्माने त्या समाज- 
रचनेस तात्विक आधार दिला. वैधानिक आधार 
दिला म्हणूनच धर्मास त्या अर्थरचनेची तात्त्विक उप- 
संरचना (1१९0]8०9] एप] ७४'पटॉा!७ ) 
म्हणून काम करावे लागले. वर्गेसमाजातील शंक्‍्ति- 
झाली वर्गाच्या हितासाठी धर्मकल्पना राबवली जात 


होती व जोपयंत प्रामप्रधान व कृषिप्रधान अर्थरचना 


व वर्णातमक समाजरचना भारतात कायम होती 
तोपर्यंत धर्माचे हेच सामाजिक कायं होते. 


भारतीय समाजात .विलीन, करून घेण्यासाठी 
संदर्भसूची -- 
1. भारतीय संस्कृतीकोश- (सं.) पं 


पुणे- १९६८. 


महादेवशास्त्री जोशी, खंड- चार, पृष्ठ ५५८, 


2. हु. 0, ॥]ता 8 ००- कालोभा; फणा ७] ९वभांशा00९8, 0] 87-38. ' 


एळण्ण00- 1961. 


3. ़. प्र, १४७७७ 0181010158 क्यात ठिटणंगश- ७, 6-7 1.0॥तणा 1936. 

4. 8. ऐ&ताडीता ओता, तां ॥॥1080)१ ४०. 1 1.0 तला 1958. 

5. 1. 08॥६०४0॥१७५७ 1.0)0979& ]. 626 ०७ 10011 1973 

6. ४. २. ए७व, 80पता०ह उग ताणत फणाधळ] णाला कात 108 
९७७१७08] 1001081018 09. 114-15 ० 1)भाा, 1914. 

प. 0. ह. णाक्षाताद्वाए. ऐगाल8] ल्या०९०७ 11 भालंशाष 1०ता8.. ७] 4-6 


० 10गा; 1076. 


र "नविभारंतः ऑक्टोबर १९७७ 


"मार्गील सूर्चिवर्न -- 
8. ए. 'घॅ. फाळाडा- & प्राहळार. थी वाडा फणा ७०७] 10०098. 0 4 
0॑डणिव, 1959 


9. 0. 1). ए०३9णफा-. अला आताशा टापा छझात. ०189000, . 


7. 165. 0897, 1973 
10, .- पप छळ ओआओठाप्क कात. तरथांचर ण. प्राढ ४७पा'ए9७8: ७ 181 
0णत, 1978, ''-. 
11, फॅ. 6. पडा. 5०्फा०७७ ल खााया&, 1 ६00 1 007 ॥९॥8४९ 
- "'०९..1 818-2 810 -3-5, 1958-54, 1955-57. 249-64, 65-88 
“३, इरावती 'कर्व- युगान्त पृष्ठ २२८ पुणे- १९६७: 
13. 9. 1). ए०58प- & उणण्पेपलीला ७० णा? हपितश र्जा उिताह्या 
" कोडटगिश. 0 27 ठेळण0&४, 1976 
14, ७, खाक्काळडञाऱ8र, पाक 18 ॥राग९2्ट खात फा 18 तरत या 
पकाश फाााळळा%ए? ७0 1174-76. ०. 1)0101, 1976 
15. 0. 1). ळक ॉ- गित. ७. 98 


शि शी 


“क्टर ग प््ल० य्क याक मम्स्यक पना पक नाक याळ नय्यर नमक व्म्टळ वय्ुसक, “गूजळ, वमटजजळ 


क ७७. %&2%>००& स 
॥1/5. ॥. ॥२. टा 40.4 & €0 


71061१८२५३ & €0(२॥२७०१'0२३5 


२7 ४97/06.2८818 ४८ -- 
रिल्टाधाड्डार्‍णा ?गुंब्टा, १8181, टलाट'2(6, (२०8७0 
51०५९58 & एव्याह, 
17, वर्थ, 519, जिया ३० एकला 100 एल्नंर्ल, 
हक, 500537- 5८. र (ढबचाश एकत्व) 
एप्प पष०. 634940 & 26004 गा, 8, प, धिक, 


पवार नताक याक ्ट्लाकन्याक मपला नय्ताक नज्लाळ ऱ््को ताक वजन 


| 


आव: “६222 याई ये 


६2.25. ..£2%..८६०>७.£2: “2:15. «ाड222. नाड जय 


8५ 


ऑक्टोबर १९७७ नवभारत 


(गोड >९-20९-0२-२न् रर रिरन्रिसाऱ्रिसन्टनरान्र ी 


पेपको-मिल्स्‌ 
खोपोली 


_ ३ महाराष्ट्रांतील एक अग्रेसर कागद कारखाना :- . 


आमंचे खोपोली येथील कारखान्यांत औद्योगिक . 
चेष्टणासाठी लागणारे. विविध प्रकारचे 
कागद व पुढे तयार होतात. 


काग 
पेपर ऑग्ह' पल्प कन्व्हशेन्सू लिमिटेड 


| रजिस्टडे ऑफीस र मिल्स चन 
११८३, शिवाजीनगर, छोपोली, 
1, अचर कॉलिज रोड, 
पुणे- ५, (महाराष्ट्र) छि ( महाराष्ट्र ) 


श्री: ग. वा. कवीश्वर 


एकलव्याची कथा<-आणखी प्रकादा 


एकलव्याच्या संबंधांत द्रोणाचार्यांवर पक्षपाताचे 


आरोप करण्यात अलीकडे अनेक लेखकांत अहम- 


हमिका लागून राहिलेली आहे. श्रीमती दुर्गाबाई 
भागवत ( ' व्योसपर्व” ), श्री. बाळशास्त्री. हरदास 


( महाभारतावरील व्याख्याने ) आदींनी या विषयी 
द्रोणांचार्यांवर आक्षेप घेतले आहेत. गुरु नात्याने 
द्रोणांनी आपल्या शिष्यांत अनुचित भेदभाव बाळगून 
राजकुमार अर्जुनाला अन्याय्य लाभ देण्यासाठी 
बिंचाऱ्या एकलव्याचा अंगठा कापवून. त्याचे सारे 
जीवन मृतप्राय करून टोकले, हा ध्वनि या 


आक्षेपांतून मुख्यत्वे निधत असतो. आणि समाजातही 


बहुधा तोच प्रचलित क्षालेला दिसुन येतो.. 


। परंतु या बाबतीत द्रोणाचार्यांची वास्तविक 
भूमिका काय होती त्याचे विवेचन मी “ स्मृतिगंघ- 


साहित्य आणि संस्कृति ' ( नागपूर, १९७२) या. 


पुस्तकात समाविष्ट ' द्रोणाचा्य-एकलव्य कथा, 
पुत्नर्मूल्यांकन ? या लेखात केले आहे. तेथे दाखविल्या- 
प्रमाणे द्रोणाचाये, कोणत्याही कारणाने का होईना, 
प्रथमपासुनच एकलव्यास. आपला शिष्य करण्यास 
तयार नव्हते; त्याबाबत ते स्वंतंत्र असुन, त्याला 
शिष्य करण्याचे त्यांच्यावर कोणतेही' बंधन नव्हते; 
तरींही एकेलव्यानेच गृप्तपणे त्यांना गुरुस्थानी 
मागून घनुर्वेदाचा स्वतःच अभ्यास करून अतिशय 
प्राविण्य मिळविले; व नंतर लोकात तो स्वतःला 
द्रोणशिष्य म्हणून जाहीरही करू लागला; पण 
यापूर्वीच द्रोणांनी अर्जुनास तुझ्याहून श्रेष्ठ मी 
कोणीही शिष्य तयार करणार नाही असे वचन दिले 
असल्याने एकलव्याच्या त्या. अनधिकृत शिष्यत्वाने 
ते. घर्मसंकटात सापडे; _. त्यातून सुटण्यासाठी 
अर्जुनासह. ते एकलव्याकडे गेळे व अजूनही आपल्या 
शिध्यत्वाचा आग्रह सोडण्याची अखेरची संधी त्यानी 
त्याला दिली; 'पणं ऐकलूव्यांने . द्रोणशिष्यत्वांचाच 


आग्रह धरल्याने, द्रोणाना अर्जुनाचे संबंधात आपली 
प्रामाणिकता प्रस्थापित करण्यासाठी, गुरुदक्षिणा 
म्हणून आणखी काही न स्वीकारता एकलव्याचा 
अंगठा मागणे आवश्यक झाले; आणि त्यानंतरही 
एकलव्य एक शूर धनुर्धारी म्हणून कायम राहिला, 
मात्र अर्जुनापेक्षा काहीश्या खालच्या पातळीवर, 

ते विवेचन मुख्यत्वे महाभारताच्या आदिपर्वावर 
आधारित होते, आणि द्रोणाचार्यांचे आक्षेपकही 
बहुधा आदिपर्वात आलेल्या त्या कथेपुरतेच विवेचन 
करीत असतात. किंबहुना , अंगठा कापण्याच्या त्या 
घटनेशिवायं एकलव्याचा आणखी कांहीही उल्लेख 
आढळत नाही असाही अनेकांचा ग्रह दिसतो. पंण 
महाभारतात त्या व्यतिरिक्‍तही एंकलव्याचे उल्लेख 
आले असून त्यांनीही या एकंदर घटनेवर व 
एकलव्याच्या जीवनावर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पडतो. 


द्रोणपर्वबातील उल्लेख 


कुरुक्षेत्रावरील युद्धात प्रत्यक्ष लढाईच्या चौदाव्या 
दिवक्षी रात्रियुद्धात कर्णाने इतन्द्रापासून प्राप्त 
झालेल्या * शक्ति ! अस्त्राचा प्रयोग करून घटोत्क- 
चाचा वध केला. त्यामुळे पांडव फार दुःखी झाले; 


पण श्रीकृष्णांना हृषं झालेला पाहून अर्जुनास आश्चर्य 


वाटले. त्यावेळी श्रीकृष्णांनी आपल्या हर्षाची दोंन 
कारणे सांगितली ( द्रोणपवे अध्याय १ ८०, १८१ 
गरीताप्रेस आवृत्ति ). एक हे की, खास अर्जुनावेर 
टाकण्यासाठी कर्णाने. राखून ठेवलेली ती ' शक्ति ' 
आता घटोत्कचावरं सोडली गेल्याने अर्जुन वाचला. 
दुसरे असे की, घटोत्कच भीमाचा पुत्र असला तरी 
राक्षसी हिडिबेपासून. झ्षाला असल्याने. एकंदरीत 
दुष्ट प्रवृत्तीचा होता, आणि हे सांगताना श्रीकृष्णांती 
कांही अन्यही बल्झयाठी खलपुरुषांची नांवे घेऊन, 
त्यांचाही वध पांडवांच्या व एकूण समाजाच्या 
हितांथे- मी. केला. किवा करविला असे म्हटले. ते 


एकलव्याची कथा>. आणखी प्रकाश 


पुरुष म्हणजे जरासंघ, शिशुपाल व एकलव्य. श्रीकृष्ण 
म्हणाले की, यांचा वघ झाला नसता तर दुर्योधना- 
'च्या अन्याय्य पक्षाकंडून युद्धात उतरून यांनी हाहा:- 
कार माजवून दिला असता. पैकी शिक्षुपालाचा वघ 
स्वतः श्हीकृष्णांनी - राजसूय यज्ञसमयी केला होता, 
'आणि जरासंघाला .श्रीकृष्णांच्या सूचनेवरून भीमाने 
मल्लयुद्धात ठार केळे होते. एकलव्याविषयी श्रीकृष्ण 
म्हणाठे- 


_ त्वद्धिताथ च नषादिरड्गृष्ठेन वियोजित 

"- द्रोणेनाचार्यंकं कृत्वा छद्यना सत्यविक्रम: ।। 

। -द्रोणपव॑ १८१-१७ 

-स तु बद्धाडगुलित्राणो नैषादिदुढविक्रम 

अतिमानी वनचरो बभौ राम इवापर: | १८ 

_ एकलव्य हि साडगुष्व्मशषक्‍ता देवदानवा 

- सराक्षसोरगाः पार्थ विजेतुं युधि कहिचित्‌ ॥ १९ 
किम्‌ मानुष्यमात्रेण शक्‍य: स्यात्‌ प्रतिवीक्षितुम्‌ 

' दुढमुष्टिः. कृती नित्यमस्यमानो दिवानिशम्‌ ॥ २० 

- त्वद्धिता्थ तु स मया हतः संग्राममूर्धनि । २१ 


यांतील पहिल्या इंलोकांत द्रोणाचार्यांकडून 
एकलव्याचा अंगठा कापविण्याचा स्पष्ट उल्लेख 
असून त्याचा प्रेस्तुत विवेचनाशी उघडच महत्त्वाचा 
संबंध आहे. यांत ' छद्यमना आचायेकं कृत्वा ' यो 
शब्दांचा संबंध. द्रोणाशी लावून . या. इलोकाची 
केलेली कांही प्रचलित भाषांतरे अशी आहेत; 
५ तसाच. त्रो. निषादपुत्र- एकलव्य खराखरा' .पराक्रमी 
होंता, परंतु द्रोणाने गुरुदक्षिणेचे मिष करून तुझ्या 
हितासाठीच त्याचा अंगठा नाहीसा केला. ” ( न; 
र. फाटक संपादित श्रीमन्महाभारत ). “ तसाच तो 
निषादपुत्र एकलव्य सत्यपराक्रमी होता. परंतु तुझ्या 
हितासाठीर्च  दोंणाने 'आंचायंदक्षिणेचे मिषं करून 
त्यांचा अंगठा नाहीसा केला. ” ( वि. वा. बापट 
कृतः श्रीमन्महाभारताथं.) “ तुम्हारे हितके ल्यिही 

द्रोणा'वार्यने. सत्यपराक्रमी :एकलव्यका आचायेत्व 
_ करके छलपूंवंक उसका अंगूठा. कटवा दिया भ्रा1 
4 गीता प्रेस, गोरखपूर ] 

यॉ-भार्षांतरात * आंचार्यक' चा अर्थ आचायंत्वे 
म्हणजे एखाद्याने :आचचार्य- अथवा गुरू. या नात्याने 
िश्यांचे : संबंधात 'कसांवयाचे.- कम्म,  भेसा .केलेला 


अ. 


आहे. गीतां प्रेसच्या भाषांतरात तर आंचायंत्व शब्द 
स्पष्टच वापरला आहे. गुरूने शिष्यासाठी कराव- 


याच्या. कर्मात, त्याला विद्यादान करणे, शिकविणे, 


याचा प्रामुख्याने समावेश असुन, ते. झाल्यानंतर 
शिष्याकडून पूजन,. दक्षिणा आदि स्वीकारणे याचाही 
अंतर्भाव होऊ शकतो. पण. द्रोणानी एकलव्यास 
कपटाने विद्यादान केले होते काय ? ते: स्वतः प्रारंभा- 


पासुनच त्याचे गुरु होण्यास तयार नव्हते, असे नव्हे 
'की, त्याचा घात करण्याचा हेतु. मनात गुप्त ठेवून 


त्यानी त्याला आपला' शिष्य होण्यासाठी आमंत्रित 


'केले होते, अथवा त्याला मुद्दाम खोटी विद्या श्रिकू- 


विली होती. एकल्व्यच द्रोणानी गुरू व्हावे. म्हणून 


त्यांच्या मागे लागला होता; यात त्याचा कायं 


विज्लेष हेतु होता. हे.तोच जाणे. नाही तरी त्याने 
स्वतःच्या निरलस प्रयत्नानेच . धनुविद्येत नैपुण्य 
प्राप्त करून घेतले होते; -पण तरीही नाममात्र का 
होईना पण मी द्रोणाचा शिष्य, म्हणून मातला 
जावे असा. त्याचा द्रोणांच्या स्पष्ट इच्छेविरुद्धही 
आग्रह होता. 


आता प्रश्नं राहिलो ' आचार्यक॑ कृत्वा ' म्हणजे 
गुरुदक्षिणा स्वीकारण्याचा. या. संबंधातही- द्रोणांच्या 
आचरणाचे मी पूर्वी सूक्ष्म विवेचन केले आहे. एकर 
लव्याने . पांडवांजंवळ मी द्रोणशिष्य भाहे असे उघड 
म्हटल्यावर, अर्जुनाने द्रोगांकडे जाऊन. माझ्यापेक्षी 
धनुविद्येत अधिक श्रेष्ठ 'असा हां तुमचा शिंष्य कोण 
म्हणून विचारले. द्रोणाचार्य अर्जुनाला. घेऊन एकः 
लव्याकडे आले. या परिस्थितीत त्यांच्या प्रामार 
णिकतेंवर शंका येत होती. .आपल्या उंघंड, वचंनार 
विरुद्ध ते गुंप्तपणे वनात एकेलव्याला धनुविद्या 
शिकवीतं होते की कायं असा प्रहने उपस्थित झाला 
होता. पण तरीही एकलव्याजवळ गेल्यावर त्यानी तुं 
भाझा शिष्य आहेस म्हणून मी मागेन ती गुरुदक्षिणा 
दे अंसे म्हटले नाही, त्यांची भूमिका हीच होती की. 
एकलव्याला अर्जुनाच्या . समक्ष ते इतकेच म्हणाले 
की,' जर ',तु माझा शिष्य आहेस असा तुझा आंग्रहू 
असेल. तर .. माझी गुरुदक्षिणा दे, महाभारतांतील 
त्यांचे. मत्यक्ष:शब्द ,असे आहेक-< 


शट 


'त्त्तो.द्वोणो$ब्रवीत्‌ राजन्‌ एकळ्व्यमिदं वच: ।. 
यदि शिष्यो्स भे वीर वेतनं दीयतां मम ॥ .. 
आदिपर्वे १२३१-५४ 
न्यातील ' यदि. हा द्रोणाचार्यांचा शब्द अतिशय 
'महत्त्वाचा असुन, द्रोणाचार्यांचे आक्षेपक त्याकडे 
'दुलक्ष करीत असंतात. एऐंकलव्याने आपल्या 
शिष्यत्वाचां आग्रह सोडावा अंशी द्रोणांची या 
झञेवटच्या क्षणीही इच्छा होती. त्याने अर्जुनासमोर 
तो आग्रह सोडला असतां (व तों सोडणे हेच सत्याला 
चरून 'झाले अंसंते, कारण द्रोणाने त्याला केव्हाही 
'किष्यत्व प्रदान केले नव्हेते, इतकेच नव्हे तर ते 
स्पष्टपणें अमान्य केले होते), तर द्रोणाचार्याहवारे 
एकलव्याचां अंगठा कापविण्याचा काहीही प्रश्‍न 
छद्भवला नसता. द्रोणांचार्यांचे अर्जुतास इतकेच 
बचन होते की मी तुझ्याहुन धंततुविधेत अधिक श्रेष्ठ 
* अन्य शिष्य ' तयार करणार नाही. तुझ्याहूनं 
'जंगोत अन्य कोणी श्रेष्ठ धतुंधंर असणार नाही असे 
त्ते सर्वव्यापक आहवासनं नव्हतें. शांकुतळ नाटकात 
(अंक ७) मारीचपत्नी अदिति राजा' दुष्यन्ताला 
£ बत्स अप्रतिरथो भव ' (तुझ्यासमान जगात अन्य 
कोणी योद्धा न:होवो) असा आद्यीर्वाद देते; द्रोणांचे 
अर्जुनाल्य आक्षीर्वादवचन अशा स्वरूपाचे नव्हते, . 
- , पण एकलव्य कोणत्याही परिस्थितीत . द्रोण- 
शिष्यत्व सोडावयास तयार नव्हता; आपण म्हणाल 
ती गुरुदक्षिणा मी देईन पण कसेही करून मला 
आपले शिष्यत्व हवे हा त्याचा आग्रह होतां आणि 
त्याचां द्रोणांनी यापुर्वीच अर्जुनाला दिलेल्या वचनाली 
विरोध येत होता. या त्रांगड्याच्या संदर्भात द्रोणांनी 
गुरुदक्षिणा म्हणून कोणत्याही द्रव्यराशीचा लोभ न 
हेवता एकलव्याच्या अंगठ्याची मागणी केली; व 
अश्याप्रकारे अर्जुनाला आपण दिलेळे - वचन 
शकलव्याची द्रोणशिष्य होण्याची अतीव इच्छा, 
त्याचे धनुविद्येतील प्राविण्य यांची सांगड घातली. 
तों अंगठा कांपल्यावरही एकलव्य पंगु होऊन न 
बसता एक फार पराक्रमी योद्धा राहिला 


हे सारें विचारांत. घेतले ' म्हणजे वरील इलोक 
4७ मधीळ * आचार्थक्र कृत्वा छद्यना ' या' शब्दांचा 
संबंध द्रोणांशीं लांबवर, तरी, येथे. उद्य. म्हणजे 
एखाद्या विरंपराध व्यक््तीळा; त््यथ्रे लुलाडपयासाठी 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


केलेली अन्याय्यपूर्ण स्वार्थी कपट्योजना असा. अर्थ 
न करिता, कोणा अति दुराग्रही व्यक्‍तीला .समजा- 
विण्याचे सर्वः मार्गे संपल्यावर त्याला “ युक्तीने ” 
त्याच्याच शब्दात. पकडून त्याचा गर्वेह्रण करणे 
'असा उचित होईल. भस्मासुर, हिरण्यकिपु 
आदींच्या पौराणिक कथांत अश्या यूक्‍तीच्या कल्पना 
आहेत. 

। आचायेकं? चा वेगळा अर्थ 


पण वरील *लोकातील. 'आचायंक कृत्वा छद्‌मना 
या शब्दांचे केवळ इतकेच .समर्थन करण्यासाठी मी 
हा लेख लिहिलेला नाही, मला या स्थळी त्यांच्या 
एका वेगळ्या ..संभाव्य सुसंगत अर्थाकडेही. लक्ष 
वेधावयाचे आहे. ' आचार्येकं. 'चा जसा. आचार्याने 
शिष्यासाठी करावयाचे कर्म असा अर्थ होतो, तसाच 
शिष्याने. आचार्यासाठी करावयाचे कर्म असाही 
दुसरा अर्थ होतो ! शिष्याकडून. गुरूने पुजन .वा 
सत्कार स्वीकारणे असा त्याचा एक अर्थ होतो, 
तर शिष्याने गुरूला पूजन अपण करणे असाही 
त्याचां अथ होतो. आणि त्या शब्दाचा असा अर्थ 
केला म्हणजे ' आचार्येंकं कृत्वा छद्मना' या 
शब्दांचा प्रत्यक्ष संबंध द्रोणांकडे न जाता स्वतः 
एकलव्याकडेंच जातो हे वाचकांच्या ध्यानात 
येईलच. 

खुद्द महाभारतात व तेही द्रोणपर्वातच, *'आचा- 
येक ' शब्दाचा या वेगळ्या अर्थाने निविवाद 
उपयोग आला आहे. जयद्रथवधानंतर कृपाचार्य व 
अशवत्यामा अर्जुनावर घोर शरवृष्टि करू लागले 
तेव्हा त्यांचा तसाच प्रतिकार करण्याऐवजी- 
सो$जिघांसुर्गुर॑ संख्ये गुरोस्तनयमेव च 
चकाराचार्यकं तत्र कुन्तीपुत्रो धनंजय: । 

-द्रोणपवे १४७-६ 

“ “तो (अर्जुन ) युद्धात गुरु (कृपाचार्य ) व 
गुरुपुत्र .( अइवत्यामा ) यांचा .वघ करू चाहत 
नव्हता, म्हणून त्याने. त्यावेळी आचार्य़ांचा सन्मान 
केला ( वकेवळ आपला. बचाव करीत त्यांच्या 
जिवास धोंका न येईल अश्या बेताने. त्यांच्यावर 
सन्द.बाण सोडू. लागला -'७ ” येथे.“-भाचार्यक्र'चा 
रथे.भाचायं त्व म्हणजे, माचार्याने लिण्याड़ा ,.उद्देशून 


अनुक्रमणिका 


एकलव्याची कंथा” आणखी प्रकाश 


करावयाचे कर्मे असां नसूत; शिष्यांने आंचार्योबेहलें 
दाखवावयाचा पूज्यभाव भथवां सेन्मान असा केला 


गेला आहे. ह तक. 5 2 
-याशिवाय उद्योगपर्वातही एंका स्थळी हा शब्द 
आला आहे. युद्धारंभापूर्वी भीष्म दुर्योधनाजवळं 
त्याच्या पक्षाच्या रथीमहारथींचा उल्लेख : केरीत 
होते त्यावेळी द्रोणांचे नाव घेऊन ते म्हणाले- 
नैव जातु महेश्‍वास: पार्थेमक्लिष्टकारिणम्‌ वि 
हन्यादाचार्यंकं दीप्तं संस्मृत्य गुंणनिजितम्‌ ॥ 
- व्र ६७-१६ 
येथे अनेकांनी ' आचार्यक'चा अर्थ आचार्यत्व 
अथवा गुरूने शिष्यासाठी. दाखविलेला भाव असा. 
अर्थ केला आहे; व अर्जूनाने स्वगुणांनी प्राप्त करून 
घेतलेले आपले ( द्रोणाचे ) उज्ज्वल. आचायंप्रेम 
ध्यानात घेऊन द्रोण अर्जुनाचा कधीही वधं करणार: 
नाहीत असा आशय या इलोकातुन काढला आहे. 
परंतु माझ्या मते 'आचार्यकं'चा अर्थ येथेही शिष्याने 
गुरूचा केलेला सत्कार वा सन्मान असा केला 
म्हणजेच या इलोकांतून पुढील सुसंगत आशय प्राप्त 
होतो. “ परंतु अर्जुनाने ( शिक्षणसमाप्ति समयी ) . 
आपल्या युद्धकौदल्याच्या बळावर ( राजा द्रुपदाला 
बंदी करून) जे तेजस्वी गुरुपूजन केले होते, त्याचे 
स्मरण ठेवून महाधनुर्धारी द्रोण अर्जुनाचा कधीही 
वध करणार नाहीत ”. याउलट ' आचारयकं 'चा । 
आचार्यत्व असा अंथे केला तर ' दीप्तं * व ' गुण- 
निजितम्‌ ' या पदांचा अर्थ लावणे सरळ जात नाही. 
स्वतःच्याच मनात अर्जुनाविषयी जो प्रेमभाव, व 
तोही उज्ज्वल स्वरूपाचा, त्याचे द्रोण नेहमी 'स्मरण_ 
ठेवीत असे म्हणण्यात काय हंशील ? पंण याशिवाय , 
वरील अर्थाची एक पुष्टिही पाहा. अर्जुनाने द्रूपदाचे 
राज्य जिकून द्रोणांना सर्मापेत' करण्यांची टना ' 
आयदिपर्वांच्या १२७ व्या अध्यायात आली आहे. 
द्रोणांती द्रुपदाचे अर्धे राज्य त्याला परत करून 


18 


श्र 


एवं राजन्नहिंच्छंत्रा पुर्स जनंपंदांयुता' - - 

7. युंधि;निजिज्य पार्थेच ग्रोणायं प्रतिपादित ॥ 

ज्र र र गत " वा ह, ऱु १३९७-७७ 
५ राजा ' जनमेजयां;' अश्या प्रकारे जनपदांनी युक्‍त, 
अहिच्छत्रांनंगरी अर्जुनाने युद्धात जिंकून द्रोणाचार्यांना 
( गुरुपूजेच्या रूपात ) अर्पण केली ”- आणि' 
अर्जुनाने केलेल्या थां तेजस्वी गुरुपूजनाचे ( आचार्यक 
चे ) ब्रोणाचार्य नेहमी स्मरण करीत असंत”. - 


५ कीत. (1 


, येणेप्रमाणे ' आचायंकं£:चा अर्थ शिष्याने गुरूचा 
केलेला पुजासत्कार असा केला म्हणजे प्रस्तुत विवाद्य. 
इलोकांतील ' आचार्यंकं कृत्वा छद्मना ' या शब्दांचा. 
संबंध एकलव्याकडें जाऊन एकूण इलोकाचा अर्थ. 
असा होतो: “ सत्यपराक्तमी ( निःसंशय शूर ). 
निंषादरांजसुत एकलव्याने गुरूचे लपूनछपून ( त्यांच्या. 
इच्छेविरुद्ध ) पुजनादि केल्याने द्रोणाचार्यांनी तुझ्या. 
हितार्थ म्हणजे तुला दिलेले वचन सार्थ करण्यासाठी 
त्याला अंगुष्ठरहित . केले “-. आदिपर्वातील या. 
घर्टनेच्या एकूण संदर्भाशी हा अर्थ सुसंगत असून . 
यात द्रोणाकडे कपटाचा दोब येत नाही. 
एक्ळव्याचा श्रीकृष्णाकडून वध 


वर उद्धृत १७ व्या श्‍लोकानंतरच्या शेषरलोकांचा . 
अर्थ सरळच आहे. “ तो दृढनिश्चयी व मोठा. 
अभिमानी योद्धा एकलव्य आपल्या पंजावरं अंगुस्तान , 
चढवून जेव्हां वनांत संचांर करीत असे तेव्हा तो 
जंणू दुसरा 'परशुरांमचं भांसतं असे - १८. अर्जुना, 
ज॑र एकलव्याची अंगठा कायम राहता. तर देव, 
दांनव, राक्षस व नागदेंखींल' युद्धात त्याला कधी जिंकू 
शकले नसतें- १९.- मर्ग कोणीं मानव त्याच्याकडे मानं. 
वरे कर्ये' पाहण्याची गोष्टच कंशाळा ? धंनुष्यावर' 
त्यांची पकड मंजबूर्त होती; ' तसेच तों अस्त्रविचेत 
निपुण होता व अहोरात्र बाण मारण्याचा अभ्यास 
करीत असे- २०, युद्धारंभाचे सुमारास तुमच्या 


बाकीचे स्वतःचे स्वतःकडे ठेवले; त्यांत विद्षेष--हिताथ मी त्याचा वध केला-२१" हा वध 


रूपाने अहिच्छत्रा नगरी होती. या संबंधात 
आदिपर्वातील पुढील लोकांत ' युधिनिजित्य * शब्द 
असून त्यांचे द्रोणपर्वाच्या वरील इलोकातील 
( १६७-१६) ' गुणनिजितम्‌ ' शब्दाशी उघडच 


साम्य आहे. 
न. भा. ७ 


केव्हा व कसा झाला याचा खुलासा महाभारतात 
नाही. पण महाभारतकारांनी त्याचा हा उल्लेख 
केला आहे, त्यावरून अन्य तत्कालीन ग्रंथात त्याची 
माहिती असली पाहिजे. मात्र या त्याच्या वधाशी 
द्वोणांचा काहीही संबंध नाही. 


ष्ठ 


एकलळव्य.मुळात कोण होता! . 

पण या व्यतिरिक्त एकलव्याबद्दल आणंखी काही 
सहत्त्वाची माहिती हरिवंशात आढळते. त्या अनुसार 
तो प्रत्यक्ष श्रीकुष्णाचाच चुलत भाऊ होता ! 
अइमक्यां प्राप्तवान्‌ पुत्रमनाधृष्टियंशस्विनम्‌ 
तिवृत्तशचूं शत्रुघ्नं देवाश्रवा व्यजायत ॥ 
भ र - हरिवंशपर्व ३४-३२ 
देवश्रवा प्रजातस्तु नैषादियं: प्रतिश्रुतः 
एकलव्यो महाराज निषाद: परिर्वाधत: | ३३ 

“ ( श्रीकृष्णपिता वसुदेवाचा तिसरा भाऊ ) 
अनाधृष्टि बाला अश्मकीपासून यशस्वी नामक पुत्र 
झाला; व ( दुसरा भाऊ ) देवश्रवा याला इनुध्न 
नावाचा शत्रुनाशक पुत्र झाला-३२. महाराज 
जनमेजय, देवश्ववाच्या (त्या ) पुत्राचे निषादां- 
कंडून पालनपोषण झाल्याने तो निषादपुत्र एकलव्य 
या नावाने प्रसिद्ध झांला-३३ ”. याचाच विचार 
करून महाभारतकारांनी एकलव्याला सरळ निषाद 
न म्हणता * नैषादि ” कां म्हटले असावे याचा 
उल्लेख मी पूवलेखात केलाच आहे. 

एकलव्याच्या जन्मदात्या मातापित्यांनी त्याचा 


का, केव्हा व कसा .त्याय केला, आणि त्याचे हे. 


जन्मरहस्य त्याला स्वतःला माहीत झाले होते अथवा 
नाही, याचा खुलासा मला अद्याप उपलब्ध नाही. 
मांत्र हरिवंशातच म्हटल्याप्रमाणे ( भविष्यप्वे 


अंध्याय ९३ ते १०२ ), पुढे जाऊन एकलव्य. 


श्रीकृष्णांचा ्रतिस्पर्धी जो राजा. पौण्ड्क त्यांचा 
मित्र व॑ सहायक झाला, व त्या दोघांनी द्वारकेवर 
आक्रमण केले. तो पावेतो एकलव्य निषादांचा 


अधिपंति होऊन गेला. होता. या युद्धात श्रीकृष्णांनी 


पौण्ड्कोचा वघ केला; आणि बलरामाच्या गदा- 
प्रहारांला भिऊन एकलव्य पळून गेला. ही घटना 


ऑक्टोबर १९७७ 


पांडवांच्या राजसूय यज्ञानंतर, बहुधा त्यांच्या 
वनवासकाळात, झाली असावी. कारण जरासंघ- 
वधापूर्वी श्रीकृष्णानी पांडवांशी बोलतांना या 
पौण्ड्काला जीवित व जरासंधाचा साथीदार म्हटले 
आहे ( सभापवे अध्याय १४ ). आणि महाभारत- 
कारांनी.त्याला राजसूय यज्ञात प्रत्यक्ष उपस्थितही 
दाखविले आहे ( सभापर्व ३४-११). आणखी असे 
की, वरील युद्धात एकल्व्याचा श्रीकृष्ण व बळराम 
यांच्या हस्ते संपूर्ण पराभव झाला होता; तर 
राजसूय यज्ञात शिशुपाल (प्रत्यक्ष श्रीकृष्णाच्याच 
अग्रपूंजेला विरोध करीत ) त्या वेळी उपस्थित 
अन्य विशेष व्यक्तीत ' पराक्रमी? एकलव्याचा 
समावेश करीत आहे ( सभापवं ४४-२१ ). अर्थातच 
वरील पराभव या पूर्वी झाला असता तर एकलव्य 
तेथे उपस्थित राहिला नसता; व निदान: 
शिश्षुपालाने त्याचा असा उल्लेख केला नसता. त्या 
पराभवानंतर अश्याच आणखी एखाद्या प्रसंगी पांडव- 
वनवासाच्या समाप्तीच्या आसपास श्रीकृष्णांनी 
एकलव्याचा वध केला असावा, 


पण ते काहीही असले, तरी द्रोणांसमोर एकलव्याने 
आपला अंगठा कापल्यावर योद्धारूपाने एकलव्याचे 
जीवन. पूर्ण निर्माल्यंवत्‌ होऊन गेले हा आरोप 
अगदी निराधार आहे. त्याचा अंगठा' कापविण्यात 
पांडव व विशेषतः अर्जून, कोणत्याहीं दृष्टीने 
का होईना, कारणीभूत झाल्याने त्यांच्याविषयी 
एकलव्याच्या मनात अढी निर्माणं होणे स्वाभाविक 
होते. आणि श्रीकृष्णांशी तर त्याने प्रत्यक्ष श्रुत्वच 
केळे.. पांडव व श्रीकृष्ण यांचा पक्ष न्यायाचा व 
धर्मसंस्थापनेचा. मानला, तर शिक्षुपाल, जरासंध, 
शाल्व, पोण्ट्रक .यांप्रमाणे एकलव्यही दुष्ट, पक्षाचा 
होता हे ओघानेच आले.. रय 


श्री. शे. गो, तुळपुळे 


महानभाव पंथ आणि नामदेव 


ज्या भागवतधर्माचा पाया ज्ञानेश्‍वरांनी रचिला 
त्याचा विस्तार करणारे नामदेव हे भागवताग्रणीच 
होत व त्यांचा आणि महानुभाव पंथाचा संबंध 
असण्याची तादृद शक्‍यता नाही. पण महानुभावांच्या 
* स्मृतिस्थळ ' नावाच्या गद्य चरित्रग्रंथात ज्या 
नामदेवांचा उल्लेख येतो ते नामदेव हेच असावे 
असे वाटते. तेथे त्यांचा उल्लेख * नामदेव सींपा 
असा आलेला आहे. ' स्मृतिस्थळ ' हे महानुभाव 
पंथाचे आद्य भाचायं नागदेव किवा भटोबास यांचे 
चरित्र असून त्याचा रचनाकाळ शके १२३४ च्या 
सुमारचा असावा. कारण नागदेवाचार्यांचा निघन- 
काल शके १२३२ ते १२३४ च्या दरम्यान आहे. 
अर्थात्‌ ' स्मृतिस्थळा'तील त्यांच्या आठवणी त्यांच्या 
पश्चात्‌ लौकरच लिहिल्या गेल्या असणार, याप्रमाणे 
शके १२३४ च्या सुमारास, म्हणजे ज्ञानेश्‍वरांच्या 
समाधीनंतर सोळा वर्षांनी रचिलेल्या ' स्मृति- 
स्थळा'त नामदेव शिप्याची पुढील आठवण आली 
आहे :- , 

* विष्णुदास नासदेया पंडितमुखे वेघुसंकमण : ॥ 
एकुदीसु नामदेव सींपा पंडितबासांसि भेटला : चर्चा 
केली : पंडितबासीं खंडिला : मग उपदेसु मागों 
लागला : परि नेदीतीचि : मग कृष्ण- अवतारावरि 
बुधि आणिली : मग तेणें ' दिस गेले वायांविण 
ये पढें केलीं : ॥ एकी वासना : कवीस्वरबासीं 
खंडिला : तैसाचि केमद्या : 1 २४४॥ ” 


वरील ' स्मृतीचा अर्थ असा की एक दिवस 


नामदेव शिपी पंडितबासांना, म्हणजे ' वच्छह्रण 


कार दामोदरपंडित यांना (किवा, वासनाभेदानुसार. 


कवीश्‍्वरांना, म्हणजे ' शिशुपालवध 'कार कंबीइवरं 


भास्कर यांना ) भेटलो व त्यांच्याशी त्याने 
चर्चा केली. वादात पराभूत झाल्यावर तो त्यांच्या- 


कडून त्यांच्या परमार्गाचा उपदेश मागू लागला, पण 


त्यांनी त्याला उपदेश देण्याचे नाकारून त्याची बुद्धी 
कृष्ण-अवतारावर आणली, म्हणजे कुष्णावतार 
हाच सवेश्रेष्ठ अवतार होय हे आपल्या पंथाचे 
मतः त्याला पटवून दिले. त्यावर नामदेवाने * दिस 
गेले वायांविण ' ही पदे केली, या आठवणीत 
वासनाभेंदानुसार नामदेवाबरोबर कोणा केम- 
देवाचेही नांव येते. पण तो कोण ते कळत नाही. 


नामदेवाचा वरील महानुभावीय उल्लेख मह- 
त््वाचा आहे. त्यावरून, नामदेव शिपी होता व तो 
स्वत:ला विष्णुदास म्हूणवी या आपणास. आधीच 
ठाऊक असलेल्या गोष्टींना बळकटी येते. तसेच त्याने 
जी “ पदे ' केली असे वरील स्मृती सांगते ती पदे 
नामदेवांच्या गाथेत सापडतात. “ दिस. गेले वायां- 
विण? ही पदे गाथेत पुढील अभंगाच्या . रूपाने 
नील | । 
दिवस गेले वायांविण । देवा तुज न रिघतां शरण । 
बाळत्व गेलें अज्ञानपण । तै आठवण नव्हेचि ॥ १ ॥ 
आला तारुण्याचा अवसरू। 
सर्वेंचि विषयाचा पडिभरु। ... 
पुनरपि जन्मा येईन मागुता । | 
| कोण जाणे कैसी अवच्छा । 
तुज मी ध्याईन अनंता। ऐसा लाहान क॑ होईन ।1५॥ 
तुझ्या नामाचा वोरस। तेणे चुके गभेवास। 
नामा म्हणे विष्णुदास । देई सौरस आपुले नामीं 
॥६॥ 
"“ (श्रीनामदेव गाथा, महाराष्ट्शासन प्रत, १९७०, 
पू. ५७३, अ. १३८४ ) 
वरील प्रकारची आणखीही काही अनुतापपरपदे 
किंवा अभंग गाथेत या अभंगाच्या पुढेच आहेत. 
मग“ स्मृतो ' या सर्वे अभंगांना ' पदे ' या शब्दाने 
संबोधीत आहे किंवा काय ते समजत नाही. पण 
ते कसेही असो, ' स्मृतिस्थळात उल्लेखिलेला 


अनुक्रमणिका 


त्र 


नामदेवांचा अभंग त्यांच्या गाथेत मिळतो इतके 
खरे. तसेच या अभंगात त्याने स्वतःची मुद्रिका 
“ विष्णुदास नामा' ' अशीच दिली आहे. 


* स्मृतिस्थळा 'तील वरील आठवणीतून अनेक 
प्रश्‍न निर्माण होतात. पैकी पहिला प्रश्‍न म्हणजे या 
आठवणीचे खरेखोटेपण. नामदेवांचा काळ ( शके 
११९२ ते १२७२ ) लक्ष्यात घेता वरील आठवण 
कालंदृष्टंया शक्य . कोटीतील : आहे. कारणं 
* स्मृतिस्थळा'त नागदेवांचे चरित्रं श्रीगोविदप्रभूंच्या 
निधनंकाळापासून त्यांच्या स्वतःच्या  निधन- 
काळापर्यंत, म्हणजे शके १२१० ते १२ईड्या 
काळातील आले आहे. त्यामुळे * स्मृतिस्थळा'त 
नामदेवांची आठवण येणे कालदृष्ट्या शक्‍य आहे, 
पण केवळ एवंढेचे पाहून भागत नाही. तर नामदेवा- 
सारखा भागवताग्रणी . दामोदरपंडितासारख्या 'एका 
अन्य पंथीयाकडे जाऊन त्याच्याशी चर्चा ' करील 
व त्या चर्चेत खंडित झाल्यावर त्या पंथाचा उपदेश 
घेऊ पाहील ही गोष्ट कितपत संभवनीय आहे तेही 
पाहिले पाहिजे. ज्ञानदेवांनी जके १२१८ मध्ये समाधी 
घेतळी त्याचवेळी नामदेव' पारमाधिकदृष्ट्या 
पूर्णतेळा पोचलेळे. होते असे त्यांच्याविषयी स्वतः: 
ज्ञानदेवांनी काढलेल्या गौरवपूर्ण उद्‌्गारावरून 
दिसते. नामदेव हा ' पंढरीयाचा प्रेमभांडारी 
भसून त्यांचे बोळणे म्हणजे केवळ कवित्व नसुन 
तो निरुपम असा “ अद्भुत रस आहे हे ज्ञानदेवांचे 
नामदेवांच्या * तीर्थावळी'तील उद्‌गार फार बोलके 
आहेत. त्या ठिकाणी त्यांनी नामदेवाला ' भक्‍त- 
शिरोमणी ' म्हणून त्याचा वारंवार गौरव केला 
महे. ( तीर्थावळी ९०५, ९१८, इ. ) तामदेवा- 
सारखा भक्‍त झाला नाही व पुढे होणार नाही असे 
ज्ञानदेवासारख्यांनी म्हणावे यात त्याचा सर्वे गौरव 
येऊन गेळां आहे. तात्पयं, नामदेवांना पूर्णता झके 
१२१८ च्या पूर्वीच लाभली होती व त्यानंतरच्या 
सोळा वर्षाच्या काळात म्हणजे * स्मृतिस्थळा'तील 
वरील आठवणीच्या वेळी ती अधिक पुर्ण क्ञालेली 
असणार, अर्थात्‌ .' पुर्णेता | आणखी पुर्ण ' ती 
काय होणार ? पण ज्ञानेश्वरांचा (ज्ञा. १८.१०८९-- 
९० ) व गुरुदेव रानडे यांचा * असंपातसिद्धी'नवा 
सिद्धान्त (_1)00॥0७. ०. 859000. 


नबभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


1691188100 ) लक्ष्यात घेतल्यास साक्षा- 
त्कारी पुरुषाची सुद्धा पूर्णतेकडे अखंड वाटचाल 
चालू असते हे कळेल, त्यामुळे शके १२१८ च्या 
पुर्वीच पूर्णतेच्या पदास पोचलेले नामदेव पुढे 
उत्तरोत्तर अधिक पूर्ण होत राहिले असे म्हणण्यात 
विसंगती नांही. आता प्रश्‍न असा की अक्या 
पूर्णाकडून पूर्णाकडे जाणार्‍या नामदेवांनी महानु- 
भावासारख्या अन्यपंथीयाकडे का जावे ? हा एक 


प्रकारे स्वपंथद्रोह होत नाहो का ? राजकीय 


पक्षास्तराप्रमाणेच धार्मिक पंथान्तरही आक्षेपाहच 
नाही काय ? 

वरील प्रश्‍नांचे उत्तर नामदेवांच्या स्वभावात 
आहे. नामदेवाची प्रकृती भावनाप्रधान होती हे 
त्यांच्या चरित्रावरून दिसतेच. उत्कट भाव हा 
त्यांचा मनाचा स्थायीभाव होता व पारमाथिक 
दृष्ट्या पूर्णतेला पोचल्यानंतर सुद्धा तो कायमच 
रांहिला. त्यामुळे त्यांचा बहिश्‍चर प्राणच अक्षा 
ज्ञानदेवांनी समाधी घेतल्यानंतर ते मनाने अतिशय 
उदास झाले असणार. 


. “ गेले दिगंबर कवरविभूति । 
राहिल्या त्या कौति जगामाजी ॥ 
वैराग्याच्या गोष्टी ऐकिल्या त्या कानीं । 
आतां ऐसे कोणी होणे नाही ॥ 7” 


“र्‍या त्यांच्या उद्गारातून (समाधिप्रकरण, अ', 
१२०४) त्यांच्या उहिग्त मनःस्थितीची चांगली 
कल्पना येते. ज्ञानदेवादि चारी भावंडे गेली, बरो- 
बरीची काही संतमंडळीही गेली याचे दुःख 
नामदेवांना झाळेच असणार. अक्षा परिस्थितीत 
कोणी समानधर्मा भेटेळ या आझेने ते हिंडत हिंडत 
नागदेवाचार्यांच्या मठात आले असतील, किंवा 
उत्तर हिंदुस्थानच्या वाटेवर असताना त्यांचा एखादा 
मुक्काम त्यांच्या मठात पडला असेल. तेथे दामोदर- 
पंडितांची गाठ पडून दोघांचे बोलणेही झाले असेल, 
पण ' चर्चा ' करायला नामदेव काही पढिक विद्वान 
नव्हते, विठ्ठलाचे भाळेभोळे भक्‍त होते. त्यामुळे 
पंडितांनी त्यांना ' खंडिले ' हे अगदी शक्‍य आहे. 
कारण खंडनमंडन करणे ही नामदेवांची प्रवृत्तिच् 
नव्हती, तेव्हा ग्रेथपर्यंतची ' स्मृति ' ठीक आहे, 
संभवनीयतेच्या कोटीतील आहे. पण त्यापुढील 


अनुक्रमणिका 


महानुभाव पंथ आणि नामदेव 


निवेदन, म्हणजे * मग उपदेसु मागो लागला ”, हे 
मात्र निखालसपणे खोटे आहे. परमार्थाविषयी बोलणे 
निराळे आणि उपदेश मागणे निराळे. ही दुसरीं गोष्ट 
नामदेवांनी करणे, व तीही थोड्याश्या बोलण्यानंतर, 


हे सवेस्वी अशक्यं आहे. पण * स्मृति १ कार ती: 


त्यांच्या मांथी मारून वर * पॉरि नेदीतीचि ', म्हणजे 
पंडितांनी त्यांना उपदेश देण्याचे नाकारले, असे 
सांगतात. अर्थात्‌ ही सवे कल्पना आहे, सत्य नव्हे. 
तसेच त्यापुढील वाक्य - “* मग 'कृष्ण-अवतारावरि 
बुद्धि आणिली ”-म्हणजे, पंडितांनी नामदेवांना 
कृष्णावताराचे माहात्म्य पटवून दिले, हेही अप्रस्तुत 
आहे. कारण नामदेव पंढरपूरच्या विट्ठलाचे भक्‍त 
असले तरी कृष्णोपासकही होतेच. गाथेत त्यांच्या 
नावावर कृष्णभक्तिपर अभंगही आहेत (अ. १०९, 
६६७, ६९०, १७८४, इ. ) परंतु दामोदर- 
पंडितांचा, म्हणजेच महानुभावांचा कृष्ण त्यांच्या 
कृष्णाहून निराळा होता. तो पंचकृष्णांपैकी सर्वश्रेष्ठ 
अवतार असून पंडितांच्या मताने तोच एक 
खरा परमेश्‍्वरावतार होता, व ही गोष्ट त्यांनी 
नामदेवाना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला असंणार. 
अर्थात्‌ नामदेवाचा कृष्णभक्‍्तीला विरोध असण्याचे 
काहीच कारण नव्हते व त्यामुळे त्यांनी ती 
कृष्णप्रशस्ती ऐकून पदरचना केली असणे अगदी 
शक्य आहे. 

- वरील “ स्मृती ' वरून पुढील काही गोष्टी कळून 
येतात :- 


ष्र 


(१) “ स्मृतिस्यळाः!तील ही आठवण पूर्णपण 
खरी किंवा पूर्णपणे खोटीही नाही. तिच्यात सत्या- 
सत्याचे मिश्रण आहे. भेट झाली, बोलणे झाले हे 
खरे असेल; पण उपदेश मागितला तो दिला नाही 
'हे खोटे. . | 5 अ. जे 
(२) यात नामदेवांची, म्हणजे पर्यायाने भागवत- 
धर्माची, अप्रतिष्ठा करून आपल्या मार्गाची प्रतिष्ठा 
वाढविण्याचा उद्देश दिसतो. या दृष्टीने . वरील 
“ स्मुती *ची तुलना * लीळाचरित्रातील ' विठ्ठंलवीरु 
कथन ' या लीळेशी ( उत्तराधे, ली. ४११ ) करणे 
उद्बोधक होईल. - 

. (३) वरील “स्मृती ' वरून ज्ञानदेवर 
नामदेवांचे समकालीनत्व सहजच सिद्ध होते. डॉ. 
भांडारकरांसारखे विठ्ठान समजतात त्याप्रमाणे 
चरी दोघात एक शतकाचे अंतर मानण्यात .ही 
आठवण आड येईल. कारण ती ज्ञानदेवांनी समाधी 
घेतल्यानंतर काही वर्षांतीलच आहे. या. दोघांचे 
समकालीनत्व सिद्ध होण्याच्या दृष्टीने हा (भागवत) 
पंथबाह्य पुरावा महत्त्वाचा आहे. . 

(४) ज्ञानदेवांनी समाधी घेतल्यानंतर नामदेव 
लगेच उत्तरेकडे गेले नाहीत तर काही काळ ते 
महाराष्ट्रातच होते, असेही वरील ' स्मृति ' सुचविते. 

(५) महानुभाव व भागवत या दोन पंथां- 
मधील तत्कालीन संबंधाची थोडी कल्पना वरील 
* स्मृती ' वरून येते. 


माणसे सवे सत्ताधारी ईश्‍वराची सेवा करण्याचा आव आणतात पण ह्या सेवेची त्याला जरुरी 
नसते. अत्यक्षात ते ईवराचा वापर करतात कारण त्याची त्यांना जरूरी असते. 


.> हॅलिफॅक्स 


एकमेकांचा द्वेष करायला प्रवृत्त करण्याइतका धर्म आपल्याकडे असतो, पण 'एकमेकांवर प्रेम 
करायला लावण्याइतका धम आपल्याकडे नसतो. 


> स्विफ्ट 


माणसाला सर्वात अधिक काय पाहिजे असते ? तर आरामखुर्चीतून उठायला भाग पाडणार 


नाही असे सत्याचे दशन. 


जगातले सारे धर्म नष्ट करून टाकील इतकीसुद्धा धार्मिक वृत्ती जगात नाही, 


“> 'चॅफमतं 


अनुक्रमणिका 


पुस्तकपरिचथ-- 


क्रग्वेद : संस्कृत साहित्यश्ास्त्राचे प्राचीनतम अधिष्ठान 


क्ग्वेद हा ग्रंथ केवळ भारतातच नव्हे तर 
उपलब्ध जागतिक वाड्‌मयातही प्राचीनतम ग्रंथ 
समजला जातो. एक हजारांवर क्रचा असलेल्या, 
सुमारे चार हजार वर्षांपुर्वी रचलेल्या, सुमारे दीडशे 
वर्षांपर्वी तो मुद्रित होऊन जगातील विद्वानांपुढे 
येण्यापूर्वी भारतीयांनी कंठस्थ करून अपूर्व सायासाने 
जपलेल्या या छंदोबद्ध ग्रंथाचा अभ्यास प्रचंड प्रमाणा- 
वर अनेक असंख्य भारतीय व भारतीयेतर विद्वानां- 
कडून झालेला आहे व अजूनही होत आहे. कटग्वेदात 
आलेल्या अनेक विषयांविषयी- त्यातील देव-देवता, 
यज्ञिय कर्मकांड, धार्मिक विचार, विदवोत्पत्ती- 
विषयी व जगाच्या आदिकारणाविषयी विचार, 
त्यातील सुक्‍्तांतून प्रतिबिम्बित होणारी सामाजिक 
परिस्थिती इत्यादींविषयी ऊहापोह करणारे संशो- 
धनपर ग्रंथ व लेख जगातील प्रमुख भाषांतुन प्रसिद्ध 
झाले आहेत व होत आहेत. कमीत कमी चार 
हजार वर्षापूर्वीच्या परिस्थितीचा विचार करता, 
इतर निश्चित पुराव्याच्या अभावी अश्या संशोधनपर 
लिखाणातून निर्णयाची एकवाक्यता आढळून न 
येणे स्वाभाविकच म्ह॒टले पाहिजे. वर दिग्दशित 
केलेल्या विषयांखेरीज आणखी एक महत्त्वाचा 
विषय म्हणजे क्रग्वेदातील साहित्यगुण-विचार 
हा होय. भरताच्या नाटयझास्त्रापासुन पुढे अनेक 
साहित्यगुणांची मीमांसा करणारे अनेक ग्रंथकार 
व ग्रंथ झाळे असुन, संस्कृत साहित्यशास्त्र ही 
एक अतिशय संपन्न अशी ज्ञानशाखा संशोधनाचा 
विषय झाली आहे. त्या साहित्यशास्त्रातील प्रतिपा- 


दिलेल्या वाड्मयगुणांच्या कसोटीवर क्र्ग्वेदातील 
वाड्मय परिणामकारक रीतीने उतरते की नाही, 
याचाही विचार अनेक विद्वानांनी आपापल्या अनेक 
प्रबंधांतुन केळा आहे. याच विषयाचा मामिकपणे 
संक्षिप्त ऊहापोह करणारे पुस्तक' मुंबई विद्यापीठा- 
तील रा. गो. भांडारकर अध्यासनावर नियुक्‍त 
झालेले डॉ. त्र्यं. गो. माईणकर यांनी इंग्रजीत लिहिले 
ते नुकतेच झाले प्रसिद्ध झाले आहे. युनिव्हसिटी 
ग्रॅट्स कमिशनने डॉ. माईणकरांना 'नॅशनरू लेक्चरर ! 
म्हणून निमंत्रित केळे होते. त्या निमित्ताने 
त्यांनी धारवाड, अहमदाबाद, ग्वाल्हेर येथील 
विद्यापीठात जी व्याख्याने दिली तीच प्रस्तुत पुस्तकात 
समाविष्ट केली आहेत. त्या प्रस्तुत पुस्तकाचे संक्षिप्त 
समालोचन-समीक्षण करावयाचे योजिले आहे. 

या छोट्या ग्रंथात तीन प्रकरणे आहेत. त्यातील 
पहिले प्रकरण- ' क्र्ग्वेदातील कवी ! यावर असून 
त्यांचे, त्यांच्या साहित्य-गुणानुसार, त्यांच्याच 
सूक्तातील वचने उदधृत करून, तीन वर्ग पाडले 
आहेत : (१) पहिला म्हणजे परंपरागत कवींचा 
वर्ग. क्र्ग्वेदातील मंडळांतून काही सुकते अशी 
आढळतात को, त्या सूक्तांतून त्याच त्याच पदांची, 
वाक्यांची, छंदातील चरणांची पुष्कळवेळा पुनरुक्ति 
आढळून येते. क्र्ग्वेदातील सूक्ते काही विशिष्ट 
कूषिकुलांनी रचिलेली आहेत. त्या त्या क्रषि- 
कुलातील व इतर क्रषिकुलातील कृषि-कवींचे 
अनुकरण करून, त्या त्या सुक्तरचयित्या क्रषींनी 
परंपरागत रीतीने 'प्रत्नां' चे म्हणजे प्राचीनांचे 


१ प॥० 27९१० 011१811018 01 01888108] 7?०७०४- प', द. 1४७1111751, 


४. ७. 8181911791 0168801 01 898118071७ 8110 पत ०1 


एजाएथ! ० 3089, 1189 
071०0 108. 25/- 


७ 1)61811111611, 


1977, 81].0118 1000110811018, 1०1 110007, 


पुस्तकपरिचय 


अनुकरण केले आहे. हे क्र्षिकवी कवित्वसंपन्न असले 
व काही “नव्य ? करून दाखवायचे त्यांच्या मनात 
असले तरी ते मुख्यतः परंपरावादी होत. एक 
विश्‍वामित्रकुलातील क्रद्रषि आपल्या कुलातील 
काव्यमय त्रध्चांचा  पित्र्या धी: ! (कह. २.२९.२) 
वाडवडिलांपासून प्राप्त झालेली काव्यबुद्धि हिच्या 
योगाने रचना झाली असे म्हणतो. क्र्ग्वेद किवा 
वैदिक वाड्मयच “ अपौरुषेय ' म्हणजे मानवनिर्मित 
नसुन ईश्वराने प्रेरणा दिलेल्या क्रषीच्या प्रतिभा- 
चक्षूला ते प्रत्यक्ष * दिसलेले ' (क्रष्‌ > पहाणे ) 
ईश्वर प्रेरित होय असा एक वेदांच्या चहात्यांमध्ये 
पक्ष आहे. डॉ. माईणकरांनी ' अपौरुषेय ' म्हणजे 
दैवी शक्‍तीने भारलेल्या प्रतिभाशाली क्ररषीकडून 
* बोलविलेल्या ' क्ररचा असा ( परमेश्वराची जणू 
* निःइवसिते ' ) एक अर्थ दिला आहे. जातिवंत 
कवीच्या बाबतीत आधुनिककाळीही प्रतिभेचे असे 
झपाटणारे दैवी सामथ्ये मान्य केलेही जाते. डॉ. 
माईणकरांनी कॉलेरिज या इंग्रजी कवीने त्याला 
। कुडलाखान ' ( 1000191181) ) या कवितेचे 
जणू प्रत्यक्ष * दशन ' होऊन त्यानें ती लिहिली 
याचा या संदर्भांत उल्लेख केला आहे. याशिवाय 
* अपौरुषेय ! या शब्दाचा आणखी एक अर्थ डॉ. 
माईणकरांनी लावला आहे तो फार उद्बोधक आहे. 
क्रग्वेदातील परंपरानिष्ठ वर्गातील कवींनी आपल्या 
वा इतरांच्या क्रद्षिकुलातील जे ' प्रत्त ? (प्राचीन) 
कवी होऊन गेले, त्यांच्या क्रचांतील पदसमूहांचे, 
वाक्यांचे, ' पित्र्या धी:! म्हणून सहीन्‌सही अनुकरण 
करून, . “ अपौरुषेय ' म्हणजे त्या स्वतः एका 
* पुरुषा 'च्या म्हणून नव्हे तर कुल-परंपरागत 
म्हणून “ अपौरुषेय ' क्ररचा रचल्या, त्यावरून 
। अपौरुषेय ? म्हणजे एका पुरुषाची नव्हे तर सबंध 
पर्रपरागत क्रद्षिकुलांची काव्यरचना असा तो अर्थ 
होय. (२) 'क्रग्वेदीय क्र्षिकवींचा दुसरा वग 
कुशल रचनाकारांचा ( ठा'७81001) या वर्गातील 
कवींना आपली सूक्ते म्हणजे “वस्त्रकाराने विणलेली 
* सुकृत, वसने, किवा रथकाराने तासुन (' तक्ष्‌ ') 
नक्षीकाम करून बनव्रिलेला डोळ्यात भरणारा सुंदर 
र्थ ( क्ग्वेद ५.२९. १५) किवा .नाना अलंकारांनी 
शुंगारलेला पाणीदार घोडा” . ( (११२० ) 


५५ 


म्हणजे कुशळ कारागिराची सुंदर कारागिरी 
(ळ'४1) होय याचा सार्थ अभिमान वाटतो. (२) 
क्ूग्वेदीय त्रद्र्षिकवींचा तिसरा वग म्हणजे जातिवंत 
प्रतिभाशाली कवींचा. या कवींनी परंपरागत शब्द-- 
वाक्यरचना व विचार यांच्या बंधनापलीकडे जाऊन, 
त्यांच्या प्रतिभाचक्षूला निसर्गात, मानवांत व मानवांनी 
निमिलेल्या देवदेवतांत जे जे हृदयाला भिडणारे 
अनुभवायला मिळाले त्याचा उत्स्फूते आविष्कार 
त्यांनी आपल्या सुख्तांतून केला. उषेला उद्देशून 
रचिलेली सुकते, पर्जन्य, अरण्यानी ( गदे अरण्य ) 
यांवरील सुकते, वसिष्ठाची वरुणाची करुणा 
भाकणारी सुकते, अगस्त्य-लोपामुद्रा व उवंशी-पुरूरवा 
यांच्या संबंधीची आख्यानसुक्ते ही सर्वे या वर्गातील 
कवींच्या उज्ज्वल प्रतिभेची साक्ष होत. 


पुस्तकाच्या दुसऱ्या प्रकरणात ' क्रग्वेदीय कवींच्या 
काही काव्यकृतींचा रसग्रहणात्मक सुंदर परामर्श 
घेतलेला आहे. वर वणिलेल्या तिसर्‍या वर्गातील 
जे प्रतिभाशाली क्रद्र्षिकवि त्यांची काही सूक्ते 
नमुन्यादाखळ घेऊन त्यांचे लेखकाने रसाळ 
विवेचन केले आहे. उषासूवतांतील एका क्ररचेतील 
( १.९२-१० ) वणेन कोणाच्याही हृदयाला चटका 
लावील असे आहे: “ दररोज पुन: पुनः उगवणारी 
उषा जशी नवीन ताजी रसरशीत आहे, तशीच अनंत- 
काळपासून दररोज उगवत रहाणारी ही ' पुराणी ' 
प्राचीनहदी आहे. ही उषादेवी उगवून नाहीशी झाली 
की माणसाचे आयुष्य एक एक दिवस कमी करते 
व दररोज अश्या क्रमाने माणसाचे तारुण्य कमी 
करीत त्याला जरठ बनवीत जाते. ” उषेच्या 
दरशनाने इन्द्रियजन्य पुलकित करणार्‍या प्रत्यक्ष 
दृश्याच्या सौन्दर्यानुभवाबरोबरच, ह्या सोन्दर्या- 
नुभवाला आपण एक दिवस पारखे होणार, अश्ली 
जीविताच्या नशवरतेची चिन्तनात्मक कारुण्यास्पद 
जाणीवही कवीप्रमाणेच वाचकाच्या हृदयाला चाटून 
जाते, व ' पर्यृत्सुको भवति यत्सुखितो$पि जन्तुः ' या 
कविकुलगुरूच्या उवतीची आठवण होते. अरण्यानी 
( गदे अरण्य ) या वरील सूक्त ( १०.१४६) हे 
संमिश्र भावना - उत्पन्न करणारे, अत्यंत हृदयंगम 
सुकत आहे. एका बाजूला .गदे अंधारमय अरण्यात्री.. 
भोती वाटते. आहे, रातकिड्यांच़ा “किर , आवाज'- 


ष्६ 


मंखून राहिला आहे, तर मधूनच दुरून चरणाऱ्या 
गुरांची, त्यांना हाक घालणाऱ्या माणसाची, चाहूल 
ऐकू येऊन दिलासा वाटत आहे. वातावरणात 
फुललेल्या वृक्षांचा ' अंजनगधि ” व “सुरभि ' सुवास 
दरवळत आहे. ही भयानक वाटणारी अरण्यानी 
* बहु-अन्ना अकृषीवला “ जमीन न नांगरताही 
पुष्कळ अन्न देणारी आहे हा तिचा वात्सल्यपूर्ण 
विशेष आहे. - भौम अत्रि या क्ररषीने रचिलेल्या 
प्जेन्यसूक्तात ( ५.८३) भीती व आनंद यांचा 
हृदयंगम संमिश्र आविष्कार दिसून येतो. ' विश्‍व 
बिभाय पासून ' विरवं मोदते ' पर्यंत कवीबरोबर 
वाचकाच्याही अंतःकरणाच्या विविध तारा एका- 
मागून एक छेडल्या जातात. पर्जन्य विध्वंसक वाटला 
तरी तो सर्जक, पोषकही आहे. तो ' जीवसृष्टीच्या 
पोषणाकरिता ओषधी निर्माण करतो? ( अजीजन 
नोषधीभिर्भोजनाय. ' ) सूर्याविवाहसुक्त (१०.८५. 
६-१६) हे असेच मानवी विवाहाचे उदात्त प्रती- 
कात्मक' वर्णन असून या सूक्तकर्त्याच्या प्रतिभेने 
पृथ्वीला व स्वर्गाला आपल्या भव्य वर्णनात गवसणी 
घातली आहे. - अगस्त्यलोपामुद्रासुकक्‍त (१.१७९) हे 
विप्रलंभ- व संभोगशूंगाराचे सुचक असून कामोत्सुक 
मानवी मनातील इंद्राचे त्यात आलेले चित्रण मनोज्ञ 
आहे.- मुद्गल-मुद्गलानी सुकक्‍ताचे ( १०-१०२) 
लेखकाने मोठे हृदयंगम विश्‍लेषण केळे असुन त्यातील 
राणी मुद्गलानी युद्धामध्ये सारथि म्हणून रथात 
बसून कशी धैर्याने पराक्रमाने लढते आहे याचे अद्भुत 
रंसाला पोषक असे स्वभावोक्तिपुर्ण वर्णन किती ' 
सुचक, आहे व महाभारतातील विराटपर्वामधील 
बृहन्नडेच्या, रामायणातील केकयीच्या, शूद्रकाच्या 
वसंतसेनेच्या वर्णनाची कशी हृद्य आठवण करून 
देते याचे, लेखकाने केलेल्या वर्णनाचा आस्वाद 
मुळातूनच वाःचकाला घेता येईल. - ' वसिष्ठाचे 
वरुणाळा आवाहन करणारे सुकत (७.८६) किती 
आंते भक्तीने ओथंबलेले आहे याचे वर्णन लेखकाने 
(पाने ४१-४२) सूक्‍तातील ओळींवर ओळींचा 
विस्तृत आधार देऊन अत्यंत चेतोहर रीतीने स्पष्ट 
केले आहे. वसिष्ठाच्या 'अरं दासो न मीळ्हुषे 
कॅराणि/ या वसिष्ठाच्या उक्तीत * दास्य ' भक्तीचे , 
प्राचीनतम . बीज सापडते. असे डॉँ., मार्हणकरांनी* 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


एतिहासिक दृश्य दाखविले आहे. वसिष्ठाचे 
वरुण-सुक्‍त भक्तिपूर्ण भावगीत आहे तर इन्द्राचे 
“ स्वगत ' सूक्त ( १०-११९ ) (* कुवित्‌ 
सोमस्य अपामिति' ) हे इन्द्रदेवाला वीरपुरुष 
कल्पिण्याचे धाष्ट्ये करणार्‍या, व त्या वीर- 
पुरुषाच्या विशिष्ट सोमपानमत्त अवस्थेत, त्याच्या 
हृदयात शिरून त्याच्या पराक्रमाचे ' स्वगत 
वर्णन हे उत्तम नाट्यंकाव्याचे आदिम उदाहरण 
होय असे जे डॉ- माईणकरांनी म्हटले आहे ते 
यथार्थ होय. विशवामित्रनदीसंवाद।त (३.२२) विपाट्‌ 
शुतुद्री या नांचे मानवीकरण हे भवभूतीने आपल्या 
उत्तररामचरितांत नद्यांचे जे मानृुषीकरण केले 
आहे त्याची पहिली नान्दी होय, व वृषाकपि सूक्ता- 
तील ( १०-८६ ) इन्द्र, इन्द्राणी व वृषाकपि हे 
पुढील काळात झालेल्या संस्कृत नाटकातील राजा, 
राणी व विदूषक यांचे आद्य द्योतक होत ही डॉ. 
माईणकरांची विधाने त्यांच्या विश्याल पांडित्याची 
तशाच सुक्ष्म सहूदयतेची साक्ष पटविणारी आहेत. 
क्ग्वेदातील नासदीयसुक्‍ता ( १०,१२९ ) सारख्या 
उदात्त तत्त्वज्ञानपर सुक्‍तांचे विवेचन, ती वाचकांना 
आधीच सुपरिचित आहेत, असे म्हणून डॉ. माईण- 
करांनी केलेले नाही. 


(३ ) प्रस्तुत पुस्तकाच्या तिसर्‍या प्रकरणात 
* क्रृग्वेदातील काव्य व संस्कृत साहित्यशास्त्र ' 
यांचा अर्थपूर्ण परस्परानुबंध दाखविला आहे. प्रस्तुत 
पुस्तकाच्या दिलेल्या नावावरून लेखकाचे मख्य 
प्रतिपाद्य या शेवटच्या प्रकरणात आले आहे असे 
म्हणता येईल. काव्याची प्रयोजने काय असावीत 
याबद्दल लेखकाने क्रग्वेदातील वचनांच्या आधारे 
पृथक्करण करून विवेचन केले आहे. (1.) * श्रवः' . 
(९.१.४,.. ) ' श्रवो बृहत्‌! (९-९८...) 
*वीरवत्‌ यश:' (४.३.१२) म्हणजे अमर यश 
किवा कीर्ती हेच एक प्रयोजन दिसुन येते. (1) 'रयि' 
( “वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ' ४.५ ०.६ ) ' रयि 
गोमन्तम्‌ अश्विनम्‌' (८-६.९ ... ) म्हणजे “धन 


किंवा अर्थ ' हे दुसरे प्रयोजन आढळून येते. (111) | 
“ क्रग्वेदीय त्रद्रषि-कवीच्या कुतीतून' ते सभोवारच्या 

साभाजिक राजकीय धांमिक जीवनात संकिय भाग. 
घेत असले ,पाहिजेत 'अस्ते, "दिसून '्रेते,' ते. .ज्ञाती : 


> 


पुस्तकपरिचय' 


होते एवढेच नव्हे तर व्यवहारीही होते, हे याज्ञवल्क्य 
व रैक्व या उपनिषदातील क्ररूषींच्या उदाहरणांवरून 
दिसून येते. म्हणजे त्यांना आपल्या भोवतालच्या 
जीवनात रस होता. त्यावरून * व्यवहार १ हा 
त्यांना विदित होता, असे आढळते. (1४ ) शुन:- 
शेप, कवष ऐलूष यांनी अरिष्टनिवारणार्थ प्रार्थना 
केली आहे. अपाला आत्रेयीने (८-९१) तर आपला 
त्वग्रोग वरा व्हावा, व आपणास मुले व्हावी 
य्राकरिता स्तवन केले आहे. .राजकन्या घोषा हिने 
तर (१९--३९) आपला महारोग वरा व्हावा व 
आपणाला योग्य पती मिळावा अशी मागणी आपल्या 
क्ररचातून केली आहे. यावरून संस्कृत साहित्यशास्त्र 
ज्याला ' शिवेतरक्षति' म्हणते असे प्रयोजन 
क्रग्वेदीय कवीचे दिसून येते. (४ ) पर्वताच्या कुशीत 
(* प्र पर्वतानां उगवती उपस्थात्‌ -३-३३-१ )/ 
नद्यांच्या संगमाच्या ठिकाणी (नदीनां च संगे धिया 
विप्रो अजायत ८-६-२१ ) ज्या क्ूचा क्ूषीच्या 
प्रतिभेतून प्रस्फुरित झाल्या त्यांचे प्रयोजन ' पर- 
निवृ्ि ' “परम आनंद ' हे असावे असे म्हणता येते. 
( छा) काही कचातुन क्रग्वेदीय कवींनी आपली 
कविताकृति देवाची जणू “ प्रिया ' बनावी, आपल्या 
कृतीला प्रिया म्हणून आलिंगन देऊन तिचे कौतुक 
करावे, धेनु जशी आपल्या वत्साला वात्सल्याने चाटते, 
तसे आपल्या कवनाचे देवांनी कौतुक करावे अशी 
इच्छा प्रदशित केलेली दिसते. त्यावरून या कवीच्या' 
क्रचा 'प्रभूसंमित ' म्हणजे आदेश करणाऱ्या 
नसून, * कान्तासं मित म्हणजे कान्तेप्रमाणे मन 
रिझवून सन्मार्गाला लावणाऱ्या आहेत. या सवे 
प्रयोजनांवरून असे स्पष्ट दिसते की, पुढील काळात 
मम्मटाने  ( ' काव्यंयशसेः$थकृते व्यवहारविदे 
शिवेतरक्षतये । सद्यःपरनिवृतये कान्तासंमिततयोप- 
देशयुजे ' ) जी काव्यप्रयोजने सांगितली आहेत ती 
बरीजरूपाने क्रग्वेदीय कवींच्या कृतीत दिसून येतात, 
असे- डॉ. माईणकरांनी म्हटले आहे. याशिवाय 
मम्मटाने काव्योदभवाचा हेतु म्हणून * शक्ति र 
* निपुणता ', लोककाव्याद्यवेक्षण ', ' काव्यज्ञ- 
शिक्षया अभ्यास ! या ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत 
त्याच निराळया शब्दात क्र्ग्वेदीय कवींनी सूचित 


केल्या आहेत असेही डॉ. भाईणकरांनी दाख- 
न. भा. ८ 


५१७ 


विण्याचा प्रयत्न केला आहे. “ घृत इव पूता मतय: ' 
“ शुचिवर्ण किवा “ सुपेशस्‌ धी ? “ धी ” कोणत्या 
तरी शक्‍तीने ' ईरित ' ( प्रेरित ) आहे, ही वचने 
काव्यामागील प्रेरक अशी काही “ शक्ति * ' प्रतिभा 
मान्य करतात असे दिसते त्याचप्रमाणे या *धी” 
तून प्रकट झालेले काव्य  सुवृक्‍त ' ( चांगळे कातीव 
रेखीव रचनासौंदर्यांने मंडित ) असावे असे या 
त्यांच्या वचनावरून “ निपुणता ' ही अभिव्यंजित 
होते. आपल्या पूर्वी होऊन गेलेले पूर्वसूरी आपले पूर्वज 
म्हणजे 'प्रत्त ? व* मध्यम ' आणि समकालीन 
यांचे उपमादि दृष्टांत अलंकार क्रग्वेदीय कवीनी 
घेतले असुन त्यावरून त्यांची ' लोकशास्त्राद्यवेक्षण 
व ' काव्यज्ञशिक्षया अभ्यास? या गोष्टी सुचित 
होतात- याशिवाय उत्तम काव्याची जी लक्षणे 
क्ूग्वेदीय कवीनी काही अथंपूणे शब्दानी सुचित केलीं 
आहेत- उदाहरणार्थ, काव्य * सुकृत, ७ * भद्र 
६ नव्य » ' अभ्रवृष्टि, ' दैव्य श्‍लोक ' हृदिस्पृश, 
द्युमती ( वाच्‌ ) - त्यावरून पुढे झालेल्या वामन, 
दण्डिनू, कुन्तक, मम्मर, विश्वनाथ इत्यादी 
साहित्यशास्त्रज्ञांनी जी उत्तम काव्याची लक्षणे 
सांगितली आहेत, त्यांची आठवण होते, असे डॉ. 
माईणकरांनी म्हटले आहे. 


क्रग्वेदात “अरं कृतम्‌-कृतः ' असे शब्द आले 
आहेत. त्याचा अर्थ ' अलंई- कृ "समर्थ करणे, पर्याप्त 
करणे असा असून ' अलंकार ' जे साहित्यशास्त्रात 
वणिले आहेत ते काव्यार्थाला भूषवून अधिक समर्थ 
व हृदयंगम करतात हेच अलंकारांचे प्रयोजन आहे. 
क्रूग्वेदीय काव्यमय सूक्तांतुन पुढे आकारास 
आलेल्या साहित्यशास्त्रांत वाणिलेले उपमा, उत्ेक्षा, 
अतिशयोक्ति, व्यक्तिरेक, स्वभावोक्ति,अर्थान्तरन्यास, 
इलेष इत्यादि अलंकार आलेले आहेत असे यापूर्वी 
अनेक पौरस्त्य व पाश्‍चात्य विद्वानांनी वेलणकर, 
दिवेकर, हिलेब्रॉड, ओल्डनबर्ग, खोंडा (90009) 
इत्यादींनी दाखवून दिले आहे याचा लेखकाने 
आपल्या प्रस्तुत प्रतिपाद्याच्या समर्थनाथ उपयोग 
केला आहे. - डॉ. माईणकरांनी * रस हीं कल्पना 
बीजरूपाने क्रहग्वेदांत आली आहे. असे “ पावमानी: 
योःध्येति त्र्रषिभिः संभूतं रसम्‌ ' या उक्तीच्या 
आधारे प्रतिपादन केले आहे. हाच “* रस * पुढे 


ष्ट 


उपनिषदांत “ रसो वा अयं तं लब्ध्वा आनन्दी 
-भवति रसो वै आनन्द: ' असा वणिलेला पुढील 
'रससिद्धान्वाला उपयोगी पडला आहे असेही त्यांनी 
'म्हटले आहे. क्र्ग्वेदीय सुक्‍तांतून ' अदभुत', 'बीभत्स' 
* हास ? ' करुण हे शब्द आले आहेत त्यावरून व 
काही सुक्‍तांत शूगड्गार, भक्ति व वात्सल्य यांचा 
झालेल्या आविष्कारावरून, पुढील साहित्यशास्त्रात 
विवेचिलेळे ते ते रस क्र्‌ग्वेदीय कविसुक्‍तातून 
'व्यज्जित झाले आहेत असेही त्यांचे म्हणणे आहे. 
साहित्यश्ास्त्रातील “ अलंकारा " प्रमाणे, त्यातील 
* गुण? कल्पनाही क्र्ग्वेदात आशय रूपाने आली 
आहे याचे त्यांनी काही उदाहरणांवरून दिग्द- 
शेन केले आहे: उदाहरणार्थ ' द्युमती वाच 
(दीप्ति हा गुण), “ हृद्य, सुसेव ' ( सुकुमारता व 
प्रसाद हे गुण), ' बृहत्‌ गभीरम्‌' (उदारत्व व 
ओज हे गुण), ' शूचिपेशम्‌ ' “ इवेत ' “ शुक्रपर्ण 
अशी धी (कारन्ति हा गुण) इत्यादि. - साहित्य- 
शास्त्रातील ' ध्वनि ' या कल्पनेनें जो उच्च्च व्यंग्यार्थ 
अभिप्रेत आहे त्याची काही उदाहरणे “अमी ये 
क्रह्क्षा:$ निहितासः उच्चा: ( शुन:ःशेपसुक्‍त ) 
(१.२४.१०) , सूर्याविवाहावेळी रथाचे सुचक वणन 
(१०-८५.६-१२), वसिष्ठाने वरुणाची भाकलेली 
करुणा (७.८६) यातून सापडतात असे त्यांनी 
प्रतिपादन केले आहे. असे प्रतिपादन करताना, 
आपल्या प्रतिपादनात कोणाला “ दूरान्वय ' (ओढून 
ताणून आणलेला आशय) वाटण्याचा संभव आहे 
असे वाटले तरी ते यथाथ नव्हे असेही त्यांनी म्हटले 
आहे. विषयानुरूप व प्रसंगानुरूप भाव-भावनांचा 
आविष्कार करताना क्ूग्वेदीय कवी जी सुकुमार प्रसन्न 
शेली ( उदाहरणार्थ उषासुक्‍तातुन ) व जोरदार, 
आवेशपूर्ण शेली (उदाहरणार्थ, इन्दवृत्रयुद्धवर्णनपर 
सुक्‍तातून ) उपयोजितात त्यांमधून साहित्यश्ञास्त्रातील 
वैदर्भी व गौडी या शैलींची व कशिकी व आरभटी 
या वृत्तींची बीजे दिसून येता अभेही त्यांनी म्ह्ट्ले 
आहे. क्र्ग्वेदीय सुक्‍तकारांनी कवींचे दोन प्रकार 
कल्पिले आहेत : एक म्हणजे प्रभु ' किवा धीर ! 
म्हणजे प्रतिभाशाली “ वश्यवाक्‌ ' कवि, या कोटीत 
पडणारे वसिष्ठ कुलोत्पन्न कवि आपल्या सूक्‍्तांचे' 
किवा स्तोत्राच्या प्रभावाचे वर्णन ' सूर्यस्य इव 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


ज्योतिः, समुद्रस्य इव महिमा गभीरः, वातस्येव 
प्रजव: ' ( ७.३३.८ ) असे करतात. हा त्यांचा 
आपल्या कवित्वशक्‍्तीवरील आत्मविश्वास भव- 
भूतीची आठवण करून देतो; ग्रा उलट कवींचा 
दुसरा प्रकार म्हणजे “अप्रभु' किवा “* कवित्नु? 
कवि; यांना कवित्वशक्ति बेताचीच असते व त्यांचे 
शब्दांवर प्रभुत्व नसते. असा अप्रभु कवि ' खाली 
खड्ड्यात पडतो “ नरकांत जातो ', ( अव पदाति 
अप्रभु:) ( ९.७३.९ ) त्याची वाच्‌ किंवा कविता 
* अफला ', “ अपुष्पा ' म्हणजे वांझोटी असते 
( १०.७१.४-५ ). - यांकडे लेखकाने लक्ष वेधले 
आहे. काव्य किंवा साहित्य यांची अधिष्ठात्री देवता 
सरस्वती पुढील काळात मानली गेली आहे, तिचे 
बीज क्र्ग्वेदातील सुक्‍तांतून आढळते असा समारोप 
आपल्या पुस्तकाच्या शेवटी डॉ. माईणकरांनी केला 
आहे. - “ पावका नः सरस्वती . .. चोदयित्री 
सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनां . .. धियो विठवा 
विराजति ” ( १.३.१०-१२ ) 


वर जो डॉ. माईणकरांच्या पुस्तकाचा सारांश 
दिला आहे, त्यावरून त्यांच्या विद्वत्तेचा क्रग्वेदां- 
पासून अभिजात संस्कृत साहित्य व साहित्यशास्त्र 
यांना कवेत घेणारा प्रचंड आवाका, परिश्रमज्लील 
सूक्ष्म पांडित्य, अत्यंत तरळू संवेदनाशील सहूदयता 
इत्यादि गुण वाचकांच्या प्रत्ययास येतील. त्ररग्वेद 
म्हणजे एक प्रकारे ( संस्कृत साहित्यशास्त्राची ) 
* सरस्वतीविभ्रमजन्मभूमि 'च होय असे त्पांच्या 
प्रतिपादनातून प्रत्ययास येते. हे आपले प्रतिपाद्य 
त्यांनी मोठ्या व्यासंगपूर्वक हिरिरीने मांडन 
मागाहून सुबद्ध झालेल्या संस्कृत साहित्यशास्त्राची 
अंगप्रत्यंगे बीजरूपाने क्ूग्वेदीय काव्यात कशी 
अंतभूत झाली आहेत हे चपखलपणे दाख- 
विण्याचा प्रयत्न केला आहे. आधी काव्य- 
निमिती व मागाहून काव्यक्षास्त्राची सुबद्ध मांडणी 
होत असते हे खरेच आहे. परंतु हे सर्व मान्य 
करूनही डॉ. माईणकरांनीच एके ठिकाणी चिकित्सक 
वाचकाची भूमिका घेऊन शंका प्रदशित केल्या- 
प्रमाण, या त्यांच्या प्रतिपादनात काही ठिकाणी 
“दुरान्वय." ( ओढून. ताणून त्या त्या ठराविक' 
साच्यात बसविण्याचा प्रयत्न ) दिसुन येतो असे म्हणा- 


पुस्तकपरिचय 


वेसे वाटते. उदाहरणाथ, क्र्ग्वेदात रससिद्धान्ताची, 
काव्य * गुणांची बीजे दाखविताना त्यांना त्याच 
त्याच शब्दांच्या अर्थाची ओढाताण करून त्यात 
साहित्यशास्त्रीय * आशय ' ओतावा लागला आहे 
याची जाणीव होते. “ कान्तासंमिततयोपदेशयुजे ' 
याच क्र्ग्वेदीयकाव्याला अनुलक्षून अर्थे लावताना 
ह्या * ओढाताणीचा खटाटोप विंशेष प्रत्ययास 


साभार पोच 
पुस्तके 


१) नीलकंठ दोक्षित व त्यांची काव्यसंपदा : 
डॉ. केशव रामराव जोशी 
२) महदंबेचे धवळे : 
डॉ. सुहासिनी इलेकर 
३) चार शोधनिबंध : 
डॉ. द. भि. कुलकर्णी; 
नागपूर विद्यापीठ प्रकाशन, नागपूर 
मूल्य १२-५० 
४) पानफूल : 
सुर्यकान्त खांडेकर 
५) मराठी पॉकेट बुक्स, निवडक कथा : 
वि. स. खांडेकर 
ना. सी. फडके, 
आचार्य अत्रे 
संपादक - राम कोलारकर 
प्रकाशक - किशोर कोलारकर 
४३२४८, संत तुकाराम नगर, 
पिंपरी, पुणे १८ 
मूल्य- प्रत्येको एक रुपया 


५९ 


येतो. - अश्या प्रकारचे किरकोळ ओढाताणीचे 
* दूरान्वयाचे लावलेले अर्थ सोडून दिले तर वर 
निदेगिल्याप्रमाणे डा. माईणकरांच्या प्रबंधाच्या 
रूपाने क्वग्वेदाच्या साहित्यशास्त्रीय दृष्टिकोणातून 
केलेल्या सुक्ष्म, सहृदय अभ्यासपुर्ण वाड्मयात एका 
अधिकारी पंडिताने अत्यंत मोलाची भर घातली 
आहे यात शंका नाही. 


- वि, म. बेडेकर 


६) होलपट आणि सोपान : 
रत्नाकर पटवर्धन 
अमेय प्रकाशन, नागपूर, १९७७, 
पृ. ७६ कि. १५ रू. 


नियतकालिके 
% अस्मितादर्श- संपादक- प्रा. गंगाधर पानतावणे 
प्रागतिक विचार संसद, औरंगाबाद 
१ 110191 1.11618ए1!2- 3811198 
कै ]९७08101, ०१ 1)6101 
$ अनुबंध- मराठी साहित्य मंडळ, गुलबर्गा 
रौप्यमहोत्सव विशेषांक. 
% जयमहाराष्ट्र मंडळ, समाज प्रबोधन विशेषांक, 
प्रकाशक- काका वडके, कसबा, पुणे- ११ 
* शिदो १ै- महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमेटी मासिक 
अथेसंवाद : मराठी अथेज्ञास्त्र परिषदेचे मुखपत्र 
संपादक- डॉ. आनंद नाडकर्णी 


ग्रंथ - परीक्षण 
डुसरे स्वातंत्र्य - प्रा. भास्कर लक्ष्मण भोळे 


प्रा. भास्कर लक्ष्मण भोळे यांचा ' दुसरे स्वातंत्र्य ' 
हा ग्रंथ अत्यंत समयोचित आहे. श्रीमती इंदिरा 
गांधींच्या कारकीर्दीतील आणीवाणीचा काळ, लोक- 
सभेच्या सहाव्या निवडणुका, जनता पक्षाचा उदय 
आणि त्या शासनापुढील आव्हाने व समस्या इत्या- 
दींची साधक बाधक चर्चा त्यात केलेली आहे. या 
नजिकच्या भूतकाळाचे विवेचन करणारी आणि 
आणीबाणीपूरवे व त्या काळातील घटनांसंवंधी 
माहिती देणारी अनेक पुस्तके गेल्या काही महिन्यांत 
प्रसिद्ध झाली. त्यांपैकी बहुतेक इंग्रजी भाषेत असून 
मराठीत असे प्रयत्न फार थोड्यांनी केले आहेत. 
म्हणूनच प्रा. भोळे य़ांचा प्रयत्न स्तुत्य असून त्या 
करिता त्यांनी भरपूर परिश्रम घेतलेले जागोजाग 
प्रत्ययास येते. उदा. त्यांनी दिलेली सांख्यिकोय 
विविधपक्षांची मतांची आकडेवारी इत्यादी. हे 
पुस्तक इतर अनेक पुस्तकांप्रमाणे प्रचारकी थाटात 
लिहिले नाही, हीही गोष्ट येथे अवश्य नमूद केली 
पाहिजे. राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक, विद्यार्थी व सर्वे- 
सामान्य जिज्ञासू वाचक यांना आपले विवेचन 
उद्‌बोधक वाटावे हा दृष्टिकोन त्यानी डोळ्यासमोर 
ठेवला असावा. या पुस्तकाचे ग्रंथवेष्टन आकर्षक 
असुन त्यावर जनतापक्षाचे निवडणूक चिन्ह मध्य- 
भागी दिले आहे. अ 

या ग्रंथाच्या * उदंड जाहले पाणी * या प्रास्ता- 
विकात लेखकाने शीषकासंबंधी स्पष्टीकरण केले 
असून “ नागरिकांचे हरपलेले स्वातंत्र्य त्यांना पुन्हा 
मिळाले. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी असेल तीच उभ्या 
राष्ट्राची मनःस्थिती झाली, हे त्यांचे, त्यांनी मिळ- 
विलेले * दुसरे स्वातंत्र्य ' होते, ” असे मत प्रतिपादिले 
आहे. हे प्रास्ताविक आणि ' तिसरे ते सावधपण सर्व- 
विषयी ! हा समारोप दोन्ही प्रकरणातील विवेचन 
भावनाप्रधान आहे. उरलेल्या प्रकरणांतून समकालीन 
इतिहासाचे कार्यकारणात्मक विवेचन करण्याचा 
छेखकाने केलेला प्रयत्न त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 


वस्तुनिष्ठ आहे. लेखकाने या दोन प्रकरणांव्यतिरिक्‍त 
उवेरित प्रकरणांचे दोन स्वतंत्र शीर्षकांत वर्गीकरण 
केले असून पहिल्यास ' सक्रमणकाळ ' व॑ दुसऱ्यास 
* नव्या राजवटीपुढील आव्हाने ' असे मथळे दिले 
आहेत. * संक्रमणकाळा'त आणीवाणीतील श्रीमती 
गांधींचे धोरण, वीस कलमी कार्यक्रमातील दांभिकता 
आणि धूळफेक, विधिव्यवस्थेची नालस्ती वगैरे 
गोष्टींचा सोदाहरण परामर्ष घेतला असून 
आणीवाणीतील निवडणुका व' हा निर्णय का 
घेतला, याविषयीची श्रीमती गांधींची भूमिका काय 
होती याची साद्यंत चर्चा केली आहे. अनपेक्षित 
निर्णयांनी धक्के देण्याची पद्धत हा इंदिराबाईंच्या 
राजकारणाचा एक अविभाज्य भाग होता. त्यामुळे 
निवडणुका जाहीर केल्याच्या निणेयाचे कुणालाच 
फारसे आइचर्ये वाटले नाही, हे सांगून त्यांच्या 
बहुविध प्रमादांचे माप त्यांच्या पदरी घालताना 
श्रीमती गांधींच्या काही सद्गुणांचे त्रण मान्य केले 
आहे. देशाला त्यांनी एकात्मतेकडे नेले व त्याची 
आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा उजळली हा इतिहास आहे. 
पण या कणखर आणि कर्तबगार नेतृत्वाची ही 
अखेर होती. (पृ. ३९, १०२). आणीबाणीचे 
सर्वात मोठे फलित म्हणजे * नवा पक्ष: त्याची 
निर्मिती आणि विकास? आणि ' राजकीय मक्‍्ते- 
दारीचा अंत. या प्रकरणात हा नवा पक्ष- जनता 
पक्ष १९७१ च्या बड्या आघाडीपेक्षा मूलत: वेगळा 
होता आणि एकात्म पक्षाचा हा अग्रदूत आहे; 
याचा परिस्थित्यनुसार झालेला कायापालट व 
त्यातील घटक पक्षांची महत्त्वपूणे कामगिरी याची 
मीमांसा आहे. या वर्णनात लेखकाने याचे श्रेय 
जयप्रकाश नारायण व घटकपक्षातील काही मान्यवर 
नेते यांना दिले आहे. राजकीय इतिहासातील हा 
एक अभूतपूर्व चमत्कार होता, ही गोष्ट वादातीत 
आहे. यातूनच या राज्यव्यवस्थेचे ध्रुवीकृत द्विपक्ष 
पद्धतीकडे एक महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे, ह्वा 


ग्रंथ-परीक्षण 


आश्यावाद योग्य वाटतो. लेखकाने या पक्षाच्या 
स्थापनेमागील इतिहास स्पष्ट केला आहे. या प्रक- 
रणात त्याने जनता पक्षाचा जाहीरनामा उद्धृत 
केला असून त्यातील लोकशाहीला पोषक असणार्‍या 
गुणांची स्तुती केली आहे. निकोप लोकशाहीसाठी 
हा पक्ष प्रयत्नशील राहील, हा आज्यावाद व्यक्‍त 
केला आहे. ' तिवडणूक-प्रचार : वाद आणि विवाद' 
या प्रकरणात लेखकाने विविध भारतीय पक्षांचे 
जाहीरनामे दिले असुन त्यांची निवडणुकांतील 
भूमिका स्पष्ट केली आहे. या संदर्भात विचार- 
वंतांच्या प्रतिक्रिया, श्रीमती गांधींचा भावनांना 
आवाहन करणारा प्रचार, वगैरे गोषवारा दिला 
आहे. पुढील प्रकरणात मतदारांची राज्याराज्यातील 
टक्केवारी दिली असुन आंध्र व कर्नाटक राज्यात 
काँग्रेसला अधिक जागा मिळाल्या. त्यामुळे त्यांना 
जो पाठिंबा मिळाल्याचा समज होता, तो त्यांनी 
साधार खोडून दाखविला आहे. या प्रकरणात त्यांनी 
भारतीय राजकीय पक्षांच्या वैचारिक निष्ठांवर 
ताहोरे ओढले आहेत. ' भारतातील पक्षांची वैचा- 
रिक निष्ठा ही नेहमीच एक तकलादू बाब राहिली 
असून निष्ठेपोटी येणारी कठोर आचारकिस्तही 
आजपर्यंतच्या पक्षांच्या सभासदांमध्ये अभावानेच 
आढळली आहे. पक्षापक्षांमधील आजपर्यंतच्या 
युती आणि विग्रह निवडणुकातील यक्षापय्षाचा 
विचार करूनच झाले आहेत. इथल्या राजकीय 
पक्षांना वैचारिक दृष्ट्या उजवेपणा स्वीकारणे 
अशक्‍य आहे व संघटनात्मक दृष्ट्या डांवे होणे 
त्यांच्या कुवतीपलीकडचे आहे! हे लेखकाचे 
भारतीय पक्षांबाबतचे मूल्यमापन आतापर्यंतचा 
राजकीय इतिहास पाहिला असता खासच वास्तव- 


दर्शी आहे. या निवडणुकांत लोकशाहीचे जागृत 
पक्षांनी आपली भूमिका 


संरक्षक म्हणून विरोधी प 

पार पाडली आहे. प्रचाराचा सवे रोख हुकूम- 
शाही की लोकशाही या दोन मूलभूत मुद्यांवर 
केंद्रित झाला होता, हे विसरता येत नाही. थोडक्यात 
या दोन प्रकरणांत सहाव्या लोकसभा निवडणुकीची 
वैशिष्टये, श्रीमती गांधींच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन, 
व त्यातून जनआंदोल्नाची उभारणी कशी झाली 
आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीत इंदिराबाईचाही कसा 


६१ 


पराजय झाला याची तपशीलवार चर्चा आहे. 
* श्रीमती गांधींच्या या तथाकथित ' लोकशाहीचा ” 
साद्यंत इतिहास कुणीतरी लिहिल्यास राजकीय 
दुष्टाव्याचा एक समग्र संदर्भकोशच तयार होईल. 
खरी लोकश्याही जगू इच्छिणाऱ्या राष्टांच्या राज्य- 
कर्त्यांनी काय काय करावयाचे कटाक्षाने टाळावे 
याचे मार्गदर्शनं त्यातून घडू शकेल. ” (पृ. १२६) 
हा लेखकाचा अभिप्रायच इंदिरा गांधींच्या कारकी- 
दीचे यथार्थ स्वरूप प्रकट करतो. 


नव्या राजवटीपुढील आव्हाने हा पुस्तकाचा 
दुसरा भाग. यात सुरुवातीस लेखकाने जुन्या 
राजवटीचा वारसा वणेन केला असून त्यात श्रीमती 
गांधींनी आपल्या पक्षाच्या बहुमताच्या जोरावर 
-किंबहुना आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी विविध 
व विशेषतः बेचाळिसावी घटना दुरूस्ती कशी 
संमत करून घेतली आणि त्यांनी लादलेली बहुविध 
बंधने यांचे वर्णन आहे. याच प्रकरणात जनता 
पक्षाने अवलंबिलेल्या धोरणाचे स्पष्टीकरण व 
जयप्रकाश नारायण यांच्या समग्र क्रांतीने भ्रष्टा- 
चाराच्या वर्मावर कसे बोट ठेवले व राज्यव्यवस्थेला 
तिच्या युगायुगांच्या मोहनिद्रेतून खळबळून कसे 
जागे केले, याची माहिती आहे. तर पुढील * नव्या 
दिद्या, नवी पथ्ये' या प्रकरणात जनता पक्षाच्या दोन 
महिन्यांच्या राज्यव्यवस्थेचे मूल्यमापन केले आहे 
आणि त्या पक्षाने कोणती पथ्ये कटाक्षाने पाळली 
पाहिजेत याची थोडक्यात आचारसंहिता दिली 
आहे. जनता पक्षाच्या स्वच्छ व कार्यक्षम प्रशास- 
नाची स्तुती केली आहे. पण त्याच बरोबर त्यांच्या 
जबाबदार्‍यांची जाणीवही करून दिली आहे. एकूण 
ही अखेरची दोन प्रकरणे तपशीलवार चिकित्सा 
करणारी आहेत. देशातील या अभूतपूवे घटनेची 
लेखकाने कारणमीमांसा चांगली केली आहे. येथील 
एक पक्षीय हुकूम्ञाही राजवट हे. तोटे कळण्या- 
इतकी दीर्घकाळ होती; परंतु लोकशाही पुर्णतः 
विसरून वा बुजवून जाण्याइतपत खचितच दीघ 
नव्हती, हे वस्तुनिष्ठ विवेचन ताकिक दृष्ट्या 
पटण्यासारखे आहे. ही या पुस्तकाची जमेची बाज 
म्हणावी लागेल. 


६२ 


तथापि लेखकाच्या विवेचनातील काही वादग्रस्त 
तसेच काही अपुऱ्या विषयांचा निदेश करणे योग्य 
ठरेल. उदा; राजकारणाचे निधर्मीकरण, मुस्लिमादी 
अल्पसंख्य व बहुसंख्यांक भारतीय यांचे परस्परसंबंध, 
इंदिरावाईंच्या तथाकथित चांगल्या म्हणून मानलेल्या 
निर्णयाची व कार्याची एकांगी वाटणारी मीमांसा 
आणि राज्यशास्त्रीय पारिभाषिक संज्ञाचा वैपुल्याने 


सार--संकलन 


देश 
बोनस 


कारखान्याला नफा झालेला असो, नसो, 
कामगारांना त्यांच्या वेतनाच्या ८.३ टक्‍के बोनस 
१९७६ ह्या हिशोबी वर्षात दिला पाहिजे असा 
आपला निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. 
अद्या रीतीने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात 
जनता पक्षाने दिलेल्या अनेक वचनांतील एक वचन 
पाळले आहे, आणि आणीबाणीमध्ये कामगारांवर 
करण्यात आलेल्या एका अन्यायाचे निराकरण 
करण्याचे श्रेय संपादन केले आहे ह्या अर्थाचे उद्गार 
केंद्रीय मजूर मंत्री श्री. रवींद्र वर्मा ह्यांनी हा 
निर्णय जाहीर करताना काढले. 

बोनस म्हणजे कारखान्याला नफा झाल्यामुळे 
चालकांनी स्वखुषीने कामगारांना त्यात दिलेला 
वाटा असे नसून बोनस हा कामगारांना देण्यात 
येणार्‍या वेतनाचाच भाग आहे, मात्र वेतनाचा हा 
विलंबितपणे देण्यात येणारा भाग असतो असा 
अनेक कामगार -संघटनांचा दावा आहे. श्रीमती 
इंदिरा गांधींच्या अमदानीत हे तत्त्व मान्य करण्यात 
येऊन कायदेशीर तरतुदीची प्रतिष्ठा त्याला देण्यात 
क्षाली होती, पण आणीबाणीत फक्त नफा झालेल्या 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


केलेला वापर इत्यादी. या ग्रंथाला इंग्रजी मराठी 
पारिभाषिक संज्ञांची यादी जोडली असती तर ते 
वाचकांच्या दृष्टीने अधिक उपयुक्त ठरले असते. 
तथापि महत्त्वाच्या विषयावरील विचारप्रवर्तक' 
मीमांसा अत्यंत योग्य वेळी मराठी वाचकांपुढे सादर 
केल्याबद्दल लेखकाचे अभिनंदन केले पाहिजे. 


- सु. र. देशपांडे 


कारखान्यांनाच आपल्या कामगारांना बोनस वाटता 
येईल आणि तो केवळ नफ्यामधूनच देण्यात येईल हे 
स्पष्ट करण्यात आले होते. 


सक्तीच्या ठेव योजनेतील परत मिळालेल्या 
रकमा आणि : बोनस मिळून ५७६ कोटी रुपये 
एवढी रक्‍कम कामगारांच्या हातात येणार आहे. 
कामगारांनी ही रक्‍कम प्रामुख्येकरून राष्टीय 
विकास रोख्यात- नॅशनल डेव्हलपमेंट बाँड्समध्ये- 
गुंतवावी असे आवाहन सरकारने केले आहे. 
कामगारांच्या नेत्यांनी पुढाकार घेऊन असे करण्या- 
साठी कामगारांचे मन वळविले तर ती एक 
अतिशय स्वागताहे घटना ठरेल. नाहीतर चलन- 
वाढीची समस्या अधिकच ऊग्न बनेल हे निविवाद 


आहे. 


उत्पादनात वाढ केल्याशिवाय उपभोगात वाढ 
होत राहिली तर दिवाळखोरीशिवाय पर्याय नाही 
हे एक साधे, प्राथमिक सत्य आहे. कोणत्याही 
प्रकारच्या आथिक जादुटोण्याने हे सत्य शमविता 
येणार नाही. स्वातंत्र्य आणि सामाजिक शिस्त 
ह्याचा समन्वय कसा साधायचा ही आपल्या देज्ा- 
पुढील मूलभूत समस्या आहे. पण कामगारांनी 

स रडणत- “ 


"एडन जो: 


च आडी 
"कखगघरचि्नचज, 
६ "तिथदथन 


"रढड 


सार- संकलन 


स्वतः होऊन शिस्त पत्करायची तर त्यांच्यापेक्षा 
अधिक सुस्थितीत असलेल्या सामाजिक घटकांनीही 
ती पाळली पाहिजे, 

>< > >< 


सी. एस्‌. आय्‌, आर्‌. 

थ्चि काउन्सिल ऑफ सायन्टिफिक अँड इण्ड- 

अल रिसर्च (सी. एस्‌. आयू. आर्‌.) - वैज्ञानिक 
आणि औद्योगिक संशोधन मंडळ- ह्या मंडळाची 
पुनर्घटना करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. 
पस्तीस वर्षांपूर्वी स्थापन झालेले हे मंडळ ४४ 
प्रयोगशाळांचे नियंत्रण करते. ह्या प्रयोगशाळांतून 
जवळजवळ ५००० वैज्ञानिक आणि अभियंते काम 
करतात किंवा निदान नोकरीला आहेत. १९७४-७५ 
ह्या वर्षी मंडळाने हाती घेतलेल्या संशोधन आणि 
विकास कार्यावर ३२ कोट रुपये खर्चे झाले होते. 
सरकारच्या निणेयाप्रमाणे आज मंडळाच्या अखत्या- 
रीतील २८ प्रयोगशाळा त्यांच्याकडून काढून घेण्यात 
येतील व वेगवेगळा मंत्राल्यांकडे सुपुर्द करण्यात 
येतील. 

ह्या सरकारी निर्णयाची कारणे स्पष्ट करण्यात 
आलेली नाहीत, एवढा महत्वाचा, ज्याचे दुरगामी 
परिणाम होणार आहेत असा निर्णय घेण्यापूर्वी संवं- 
धितांशी मोकळेपणे विचारविनिमिय करण्यात आला 
नाही, निर्णयापूर्वी सावेजनिक चर्चा व्हायला अवसर 
देण्यात आला नाही अशी तक्रार करण्यात आली 
आहे आणि तिच्यामध्ये तथ्य आहे. विज्षेषतः सी. 
एस्‌ . आय्‌ . आर्‌ हे एक स्वायत्त मंडळ असता- 
नाही हा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याच्पाशी सल्लामसलत 
करण्यात आली नव्हती असे दिसते आणि ही 
गोष्ट विचित्र आहे. पण ह्या बरोबरच सी. एस्‌. 
आय . आर. ने गेल्या पस्तीस वर्षात औद्योगिक 
विकासाला चालना देण्यासाठी म्हणून काय, काय 
आणि कोणत्या दर्जाचे संशोधन केले ही माहितीही 
लोकांपुढे येणे आवश्यक आहे. फारसे संशोधन 
झालेले नाही, निदान फारशा महत्वाचे संशोधन 
झालेले नाही, अनेक प्रयोगशाळा त्यांच्या प्रमुखांची 


आणि त्यांच्या विइवासातील वैज्ञानिकांची राखीव 
अनेकदा ऐकू येत 


रणे बनली होती अशी तक्रार 
ठो; तेव्हा सी. एस्‌ «आयु. आर्‌. च्या कामगिरीचे' 


अनुक्रमणिका 


दड 


वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होणे अतिशय आवश्यक आहे. 
सी. एसं. आय्‌ . आर्‌. विषयी घेण्यात आलेला 
निर्णय हे आपल्या नियंत्रणाचे क्षेत्र वाढवीत 
नेण्याच्या नोकरशाहीच्या प्रवृत्तीचे उदाहरण असणे 
शक्‍य आहे. ह्या प्रवृत्तीला आळा घातला पाहिजे 
आणि विशेषतः संशोधनाच्या क्षेत्रात वैज्ञानिकांचे 
स्वातंत्र्य व स्वायत्तता सुरक्षित राखली पाहिजे. 
पण त्या वरोबरच कार्यक्षमतेसाठी स्वायत्ततेचा दावा 
करणार्‍यांनी आपल्या कामगिरीचा लोकांपुढे झाडा 
द्यायची सदैव तयारी राखली पाहिजे. 


परदेश 

चीन : लोकसंख्येचे नियंत्रण 

गेल्या दहा वर्षात चीनने आपल्या लोकसंख्येतील 
वाढीचा वेग पन्नास टक्क्यांनी कमी करण्यात यश 
मिळविले आहे असे निवेदन चीनला नुकतीच भेट 
देऊन आलेल्या एका अमेरिकन भेट मंडळाने केले 
आहे. मध्यम वयाची किंवा दूरच्या ग्रामीण भागात 
वसत असलेली कुटुंबे सोडली तर बहुतेक चिनी 
कुटुंबांत आता दोनापेक्षा अधिक अपत्ये आढळत 
नाहीत. भारताप्रमाणे चीनमध्येही मुलगा जन्माला 
येईपर्यंत बाईने मुलांना जन्म देत राहिले पाहिजे 
असा दृढ़ संकेत पाळला जात होता. आता दोन्ही 
अपत्ये मुलीच निघाल्या तरी समाधान मानून 
कुटुंबविस्तार थांबविण्याला ग्रामीण भागातीलही 
अनेक कुटुंबे तयार होत आहेत. ह्याचे एक महत्त्वाचे 
कारण असे की स्त्रियांची आथिक स्थिती सुधारत 
आहे आणि आपली मुलगी म्हातारपणी आपली 
काळजी घ्यायला आथिकदृष्ट्या समर्थ असेल असा 
भरवसा लोकांना वाटू लागला आहे. ह्या सामाजिक 
परिवर्तनाचा एक भाग असा की लग्न झाल्यावर 
मुलीने नवर्‍याच्या घरी नांदायला गेले पाहिजे ही 
प्रथाही शिथिल होत चालली आहे. आता लग्न 
झाल्यावर वधूवरांनी वराच्या घरी रहावे की वर- 
वधूनी वधूच्या घरी रहावे हा निर्णे) एकतर 
परिस्थितीचा, दोन्ही कुटुंबांतील म्हातार्‍या 
माणसांच्या गरजांचा विचार करून घेण्यात येतो. 


चीनच्या ह्या यशाची अनेक कारणे आहेत', 
कुटुंबनियोजनाचा प्रचार पद्धतशीरपणे, सातत्याने, 


६४ 


सर्व माध्यमांद्यारा करण्यात येतो. कुटुंबनियोजन 
केंद्राचे एक जाळेच देशभर पसरविण्यात आले असुन 
त्यात काम करणारे डॉक्ट्सं, परिचारिका यांच्या 
साहाय्याने हा प्रचार देशाच्या कोनाकोपर्‍्यात 
पसरविण्यात येतोच पण शिवाय लोकांना आवश्यक 
तो सल्ला व साधने मोफत पुरविण्यात येतात. प्रत्येक 
कारखान्यातून व खेड्यातून प्रत्येक बाईला किती 
मुले आहेत यांची नोंद ठेवण्यात येते व ती 
कुटुंबनियोजनासाठी कोणत्या पद्धतीचा अवलंब करते 
हेही नमूद करण्यात आलेले असते. प्रत्येक प्रांताच्या 
बाबतीत चालू वर्षी त्याच्यात किती मुले जन्माला 
आली तर ते चालण्यासारखे ठरेल हे मुक्रर करण्यात 
येते. मग प्रांताचे वेगवेगळे विभाग ही संख्या आप- 
सात वाटून घेतात आणि ह्या रीतीने प्रत्येक गावात 
किती मुले जन्माला यायची मोकळीक आहे हे 
ठरविण्यात येते. मग गावातील स्त्रिया एकंदर 
परिस्थितीचा वेगवेगळ्या कुटुंबाच्या गरजांचा 
विचार करून विचारविनिमयाने कोणत्या विशिष्ट 
स्त्रियांनी आपल्याला मूल होऊ द्यावे हे ठरवितात. 
परवानगी नसलेल्या स्त्रीला गर्भ राहिल्याचे आढळून 
आले तर तिने गर्भपात करून घ्यावा ह्यासाठी तिचे 
मन वळविण्यात येते. तिने मान्यता दिली नाही तर 
गर्भपात करवून घेण्यासाठी तिच्यावर वजन आण- 
ण्यात येते; किंवा इतर मुलांसाठी ज्या सोयी 
सामान्यपणे पुरविण्यात येतात- उदा. शिक्षणाच्या 
सोयी किवा रेशनचे धान्य, दूध, इ - त्या जन्मणाऱ्या 
भुलाला पुरेशा प्रमाणात देण्यात येणार नाहीत ही 
गोष्ट तिच्या ध्यानात आणून दिली जाते. 


दहशतवाद 

हान्स-माटिन इलेयेर यांच्या अपहरणामुळे प. 
जर्मनीसारख्या विकसित आणि संपन्न राष्ट्रातही 
दहशतवादी युवकांच्या समस्येचे स्वरूप किती गंभीर 
आहे ह्याची कल्पना येते. जेथे बहुसंख्य जनता 
अमानुष दारिद्रयाने गांजळेली आहे आणि सुस्थितीत 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७७ 


असलेल्या व्यक्तींची त्यांच्या विषयीची वृत्ती 
बेदरकार आणि कोडगी आहे तेथे अतिरेकी डाव्या 
चळवळीचा हिंसक उद्रेक होणे स्वाभाविक आहे. 
पण पश्‍चिम यरोपातील देशातून जेव्हा ह्या 
स्वरूपाचे उद्रेक होतात तेव्हा त्यांची कारणे 
सामाजिक परिस्थिती इतकीच व्यक्तींच्या मानस- 
शास्त्रातही शोधावी लागतील. अतिरेकी चळवळे 
मग ते डाव्या पक्षाचे असोत किवा उजव्या पक्षाचे 
असोत, शहरी परिसरात हिंसक कृत्ये यशस्वी- 
पणे करू शकतात ह्याचे एक महत्त्वाचे कारण 
असे की, त्यांचा एक पाठिराखा गट शहरातून 
वसत असतो. बेभान राष्ट्रवाद किंवा वंशवाद 
लष्करी सामर्थ्याने इतर देश पादाक्रांत करण्यात 
राष्ट्रीय किवा वांशिक अस्मितेचा उत्कष मानणे ही 
अतिरेकी उजव्या चळवळीची लक्षणे आहेत आणि 
ह्या प्रवृत्तीच्या व्यक्ती हिसेचा साधन म्हणून वापर 
करतीलच पण, शिवाय हिंसक कृत्यांमध्ये भानंदही 
मानतील हे समजू शकते. त्यांचे पाठिराखे हिसेला 
बिचकणार नाहीत. पण मानवतावादी मूल्यांवर 
आधारलेल्या आणि हिंसेचा अनिवार्य ऐतिहासिक 
प्रक्रिया म्हणून अनिच्छेने किवा अलिप्तपणे स्वीकार 
करणाऱ्या मा्क्संवादी चळवळीचे सुसंगत पाठिराखे 
ज्यांच्यापासुन सामाजिक परिवर्तत साधले जाणार 
नाही हे स्पष्ट आहे अश्या हिसक कृत्यांना पाठिबा 
कसा देऊ शकतात ? ह्याचे एक महत्त्वाचे कारण 
म्हणजे सदसद्विवेकबुद्धीची त्यांना असलेली टोचणी. 
इतरांच्या पिळवणुकीवर, दारिद्रयावर, अज्ञानावर, 
त्यांच्या वाट्याला आलेल्या पाशवी जीवनावर 
आपले सुख आणि सुसंस्कृतपणा आधारलेला आहे 
ह्या विचाराने त्यांना होणारा मनस्ताप. जगाच्या 
संपन्न, सुसंस्कृत भागाने हीन जीवन जगणाऱ्या 
बहुसंख्य माणसांविषयीचे आपले कतेव्य स्वीकारून 
पद्धतशीरपणे पार पाडायला सुरवात करीपर्यंत 
दहशतवादाचे भूत त्याला भेडसावीत राहील. 


नवभारत ॥२1-012. २९०, ७. 8 


ब? )-06 २९५८२८१ २-0 २८१ २८% २४१५२८१२८0 २८१५२८१५९७ 


फाझफाडशाळामंइळ घेथयाठला 


.प्रराठी । 

( १) वैदिक संस्कृतीचा विकास ( तर्कतीर्थ लक्ष्मणशाक्षी जोशी)  ... ३०.०० 

(२ ) अद्वेतसिद्वीचे मराठी भाषांतर ( पूर्वाध ) ५... _ '७५०० 
| (ब्र. स्वामी केवळेनंद सरस्वती ) 
४. (२) इतिहासाचे तत्त्वज्ञान ( प्रा. सदाशिव आठवले ) ला ,.. १०,००७ 
$/ (४) कोचेचे सौंदर्यशाक्न : एक भाष्य (अनु. डॉ. रा. भा.पाटणकर) ... १०.०० 
१ (५ ) तिंधु संस्कृती, क्रग्वेद व हिंदु संस्कृती ( प्र. रा. देशमुख ) ... १०.०७ 
/ (६) पुरोहदितवर्गवचस्वर व भारताचा सामाजिक इतिहास व 
डी ( डॉ. पुमंत मुरंजन ) ... वा ८.०० 
१ (७) चार्भाक-इतिहास आणि तत्त्वज्ञान ( प्रा. सदाशिव आठवले 93  ,.. ६.०० 
१. (८) मानवाचा आदश...  ... ' .... . ...  ,., ६.०० 
७) (९) नवमानवतावाद  . ०००० 
(१०) गीता वेश ( डो. गो, वि. देवस्थळी ) कळ 
जै (११) लोकशाहीचे धोके ( श्री. प्रज्नालाळ पुराणा ) छुन्कळ 
क) (१२) भारतीय त्लीधर्माचा आदर्श ( सौ. कमल पाध्ये) .. वा ४.०० 
२ (१२) दिंदी साहित्यत्रिचार ( प्रा. पॅरेढाळ गोहेल) ... .... . ... ३.०७ 
9 (१४) महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना मगा 
१ ( श्री. चा. अ. दाभोलकर ) ग्वा ... ,.. २.०० 
0” (१५) श्री. यशवंतराव चव्हयाण- अभिनंदनग्रंथ २०.० 
५) (१६) संशोधन साधना ( डॉ. बसंत स. जोशी ) 1. कग 
८ (१७) ज्ञानदेव चिंतन ( डॉ, वसंत स. जोशी ) २०.०० 
र (१८) आनंदाचा डोह प्रा. रा. ग. जाधव क. अ 
(१९) भावार्थ रामायण ( श्री एकनाथ महाराज कृत ) भाळकांड > . १२.०० 
१, (२०) न्यायसार - आचार्य भासर्वज्ञप्रणीत मराठी भाषांतर व , 
ी अर्थबोधक टीपांसदित व जुन 
6 (२१) तरंगयामिक व पुंजयामिक ( श्री. टोळे ) मिड 


ब (२२) संस्कार-संगरम्‌ श्री. ग. गं. पेंढारकर 


टा "क्‍क,रश्ग्ण्ण् ॥12२2२2२2२7२०२12०70२0२१0८0२”0 0 ------ (0९० ब्र १ >०*७० 
की प्राह्ञपाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा ) 


ग्रंथ विक्तेत्यांना २० टक्के कमिडान. 


८४८0८९१८५०१-४-४-५०५८५ ३७३८७५८४९० ७२५ ७-२ 


छि<%२७५८२३-८%२-५८३- ५८२० ५८२ %२- ५८२८ ५८२<५८२- ५८२ ५८२५- ५८०० ५८२-५८२- ५६२०८ ५८२- ५६२०५२०५८२ 


